_ ऐफार करून व थोडा नवा मजकूर घालून, हें मराठी रूपांतर प्रसिद्ध केलें आहे. 


प्रस्तावना, 


सन १९०५ सालीं “ भारतरामायणकालीन आयांची समाजस्थिति? ह्या विषयावर मीं इंग्रजींत एक निवन्ध 
ठिहिला. तो निबंध कांहीं मित्रांना वाचावयाला दिला. त्या निबंधाचे मराठींत भाषांतर केल्यास मराठी 


: नैंचकांना त्याचा फार उपयोग होईल असें माझ्या मित्रांनी मळा सुचविले. इंग्रजींत वरील विषयावर निवंध 


स्सल्यामुळें आधिक वाचनाने माझा निबंध वराच विस्तृत झाल्याशिवाय तो इंग्रजींत छापणें मला वरें वाटलें 
न्ही. इतर व्यवसायांसुळें निबंध मोठा करून छापण्याचें काम लांबणीवर पडत चाललें. तेव्हां मराठींत या 
षियावर एखादा आटोपशीर निबंध माझे पहाण्यांत न आल्यामुळें, मूळ इंग्रजी निबंधांत थोडी छाटाछाट व 


मला आढळलेली कोणतीही गोष्ट ह्या निवंधांत मी छपवून ठेविली नाहीं किंवा जास्त खुलवून लिहिली नाहीं 


निश्तीम नि:पक्षपातित्व केवळ ईश्वराचे ठिकाणीं मात्र आहे. माझ्या अल्पवुद्धीप्रमाणें तत्कालीन गुणदोषांचें 
| मी निःपक्षपातानं आविष्करण केलें आहे. दोन्ही ग्रंथांतून उतरून घेतलेल्या शछोकांचे. समग्र भाषांतर किंवा 
. निव गोषवारा तरी प्रत्येक ठिकाणीं दिला आहे. 


| 


ह्या निवंधांत मजकडून ज्या चुका झाल्या असतील त्या दाखवून देणारांचा मी फोर आभारी होईन 
ह्याबंधांचे वाचनानें रामायण व महाभारत हे दोन ग्रंथ वाचण्याची किंवा : त्यांवर ह्या निवेधाहून विस्तृत व 
विद्रप्रचुर विवेचनात्मक लेख लिहिण्याची वाचकांपैकीं कोणाला इच्छा झाल्यास माझ्या अंल्पश्नमाचें उत्तम . 


जज होईल. 


महाभारताच्या आदि व सभा ह्या दोन पर्वातील उतारे बाबू प्रतापचंद्र ह्यांनी आपल्या इंग्रजी भाषांतरा- 
वरोबर दिलेल्या प्रतीवरून घेतले आहेत. महाभारताच्या बाकीच्या पर्वातील व रामायणांतील उतारे गणपत 
कृष्णाजी ह्यांच्या छापखान्यांत छापलेल्या प्रतीवरून घेतळे आहेत. आदि व सभा ह्या पर्वात बहुतेक ठिकाणीं 
गणपत कृष्णाजी ह्यांच्या . प्रतीश्ीं ताहून त्या प्रतींतील डोक व अध्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेथें. 
प्रतापचंद्र यांची प्रत व गणपत कृष्णाजी यांची प्रत जमते तेथें नुसतें ( ग. कृ. ) किंवा ( ग. कृ. सुद्धां ) 
असें लिहिलें आहे. जेथें दोहोंत फरक पडतो तेथें गणपत कृष्णाजी ह्यांचे प्रतींतील अध्याय व “होक यांचे आंकडे 
कंसांत दिले आहेत. 


आंग्याची वाडी, | 


गिरगांव, मुंबई. पाडुरग वामन काणे. 


आश “ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिाति. 


अनुक्रमाणिका. 
प्र्त न्न्य्स्ञ्न्ा 
विषय 


प्रास्ताविक 
१ (अ) धर्म 
(ब) तत्त्वज्ञान ... 
२ कोटुंबिकस्थिते ... 
३ नैतिकस्थिति 
४ खाद्य व पेय 
५ वक्षप्रावरण व भूषणे 
६ राज्यव्यवस्था ... वि. 
७ युद्धकला 


८ पाठशाळा व त्यांतील विषय नग ०35 व 


९ शेतकी 
१० व्यापार व धंदे ... 
११ किरकोळ 
१२ उपसंहार 


पान 
१-२ 
२-१० : 

१०-१३ 
१३-२३ 
२२-२० 
२०-२२ 
२२ 
३९-४१ 
४१-४६ 
४६-५० 
"००-५१ 
१0-५२ 
तरऱ्लपे 
ति 


'भारतराम्नायणकालीन समाजस्थाते. 


पणोण-“ाट*>८ का 2-ा---ण 


मानवजातीची अत्यंत रानटी स्थितीतून 
आज जी परिणति झाळेली दिसत आहे, 
घडवून आणण्याचे कामीं प्राचीन ग्रंथांनी फारच 
मोठी कामगिरी बजाविळी आहे. ग्रंथकार व 
त्यांचे ग्रंथ ह्यांनीं एकंदर मनुष्यसमाजांत वेळो- 
वेळीं जी खळबळ उडवून दिली व जे चिर- 
स्थायी संस्कार केळे त्यांचा जर संपूण इतिहास 
लिहिण्यांत आला, तर तो फार मनोरंजक होईल. 
महाभारत व रामायण ह्या दोन ग्रंथांनी 
आयोवतीवर जशा प्रकारचे वजितके चिरस्थायी 
परिणाम केळे आहेत तशा प्रकारचे व तितके 
दुसऱ्या कोणत्याही पुस्तकांनी केळे असतील 
असे वाटत नाहीं. 

महाभारतांत हटल्याप्रमोणे, प्राचीन संस्कृत 
कवि व अर्वाचीन मराठी इत्यादि कावे ह्यांच 
कवित्वाला या दोन दिव्य ग्रंथांकडूनच स्फार्त 
मिळाली आहे. महाभारत व रामायण ह्यांत ज्या 
गोष्टी श्रेयस्कर व उपादेय ह्मणून सांगितल्या 
आहेत, त्याच आजही आह्मी तशा मानीत आहो. 
अगदीं अशिक्षित अक्ा हिंदूळासुद्धां रामायण 
व भारत ह्यांतील कथा चांगल्या माहीत अस- 
तात; व त्या ऐकून त्याला अजूनही प्रेमाश्रंचे 
भरते येते. ह्या दोन ग्रंथांत जी समाजघटना 
दिसते, तीच बहुतेक आज आमची आहे. 
भारतरामायणांत जीं मते व पंथ प्रतिपादिले 
आहेत, ते आजही आमच्यांत आहेत; जे धार्मिक 
संस्कार तेव्हां करीत असतत, ते आजही आह्मी 


१. इतिहासोत्तमादस्माज्ञायन्ते कविवुद्धय: । आदि- 
पर्व, २-२८५. इदं कविवरेः स्वेराड्यानसुपजीव्यते । 
आदि० ९-३८९, (ग. क. ) 


करीत आहो. फार प्राचीन काळापासून आर्या- 
वतात जीं स्थित्यंतरं झालीं त्यांचा ज्याला सूक्ष्म 
अभ्यास करावयाचा असेल, आज हिंदुस्थानची 
जी समाजघटना आहे तिच्या अंगांचा सर्व 
बाजूने ज्यांना विचार करावयाचा असेल, अनेक 
सामाजिक प्रश्न आज उत्पन्न होत आहेत त्यांची 
कारणें व ते सोडविण्याचे उपाय ज्याला शो- 
घावयाचे असतीळ, अनेक धर्म व पंथ कां व 
कसे उत्पन्न होतात यांचा खळ ज्याल्य करा- 
वयाचा असेळ, अशा सर्व माणसांना ह्या दोन 
ग्रंथांचे चांगळे अध्ययन केल्याशिवाय गर्त्यंतर 
नाहीं. ह्या ग्रंथांचे परिशीलनाने कित्येक सामा- 
जिक कोड्यांचा उलगडा होईल, कित्येक 
अडाणी समजुती कशा उत्पन्न झाल्या याचा 
खुलासा होईल. हजारों वर्षापूर्वीपासून आज- 
पर्यंत होत आलेल्या आयोच्या संस्कृतीचा 
मार्ग दाखविण्याचे कामीं ह्या दोन ग्रंथांचा फार 
उपयोग होणार आहे. ह्मणून ह्या दोन ग्रंथां- 
वरून आयाच्या समाजस्थितीविषयी आपणास 
काय माहिती मिळते ती पाहूं. 

ही माहिती निरनिराळ्या सदरांखाली 
देण्यापूर्वी दुसऱ्या एकदोन गोष्टींसंबंधाने खु- 
लासा केला पाहिजे. महाभारत ह्या ग्रंथांत पु- 
ष्कळ भाग प्रक्षिप्त आहे असा विद्वानांचा समज 
आहे. हे प्रश्षिप्त भाग निरनिराळ्या काळीं घुस- 
डून दिळे गेळे असले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे 
रामा्‌यणांतही पुष्कळ अध्याय प्रक्षिप्त आहेत, 
व ते यरैकाकारांनीं दाखवूनही दिठेळे आहेत. 
शिवाय, कलकत्त्याकडे छापलळें रामायण व 
मुंबईस छापळेळें रामायण, यांमध्येही फार फरक 


२ भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


आहे. ह्यावरून असें दिसून येईल कीं, महाभा- 
रत व रामायण हे ग्रन्थ मूळ जसे. लिहिले गेले 
तसच आज आहेत असे मानतां येत नाहीं. 
त्यांत जर पुष्कळ भाग घुसडून दिला असेल 
तर विसंगतपणा व पुनरुक्ति पुष्कळ ठिकाणीं 
आढळणारच. शिवाय, दुसरी एक गोष्ट लक्षांत 
ठेविली पाहिजे कीं, महाभारत हा ग्रंथ हळूहळू 
अत्यंत प्रमाणभूत व सर्वेज्ञानसंग्राहक असा 
मानण्यांत येऊं लागल्यामुळे त्यांत घुसवाघसवी 
करण्याची विठ्ठानांना चटक लागली. त्यामुळें 
विद्यमान महाभारतांत जें सांपडत तं सवच प्राचीन 
आयांमध्यें जिकडे तिकडे प्रचलित होतें असें 
मानतां येणार नाहीं; कांहीं भाग केवळ एखाद्या 
व्यक्तीच्या मतांचा अनुवाद करणारा असेल, 
परंतु समाजांत त्याच्या उळटच स्थिति असेल; 
व कांहीं भाग केवळ काल्पनिकही असूं शकेल. 
ज्या ठिकाणीं प्राचीन कालच्या समाजाचें वर्णन 
केलेळें आहे, त्या ठिकाणीं त्या समाजाची त्या 
वेळची स्थिति खरोखर जशी असेळ तसे तिचे 
वणन न दिलें जातां, ती जशी असावी असें 
ग्रेथकारानें ठरविळें असेल त्याप्रमाणे ती लिहिली 
असेल. हे सवे जरी खरं आहे तथापि ह्या दोन 
प्रचेड व अमोलिक ग्रंथांवरून दोन तीन हजार 
वर्षापूर्वीच्या आयीच्या संबंधानें आपणास 
बरीच स्पष्ट व वस्तुस्थितीस 'वरून असणारी 
अश्शी माहिती मिळेल. 
ह्या दोन ग्रंथांवरून मिळणारी माहिती 
व्यवस्थित रीतीनं मांडतां यावी ह्मणून निर- 
निराळ्या सद्रांखालीं ती येथे संकलित कर- 
ण्याचे योजिले आहे. 
(अ) धम 
येथे प्रथम ह सांगून ठेविलें पाहिजे कीं, महा- 
भारतामध्ये आयाचा धर्म व तत्त्वज्ञान ह्यांविषयीं 
जी अपार माहिती सांगितली आहे तिचें विस्ता- 


रानें वणेन करणे शक्‍य नाहीं. केवळ दिग्दर्शन 
करूनच स्वस्थ राहिलें पाहिजे - 
दोन्ही ग्रंथांत जगाचा नियन्ता एकच परमे 
कर श्वर आहे असे जागोजाग सांगितलेले 
आहे. एकंदर महाभारत वाचून आम- 
चा असा ग्रह झाला आहे कीं, निरनिराळ्या पंथांचे 
एकीकरण करणे हेंच त्या ग्रंथाचं उद्दिष्ट आहे. 
महाभारत हा ग्रंथ एका विशिष्ट देवतेचे मा- 
हात्म्य वाढविण्यासाठींच लिहिळेळा दिसत नाही 
एवढें मात्र कबूळ केळें पाहिजे कीं, विष्णु किंवा 
कृष्ण यांचें माहात्म्यवर्णन जेथें केळे आहे असे 
भाग शिव किंवा इतर देव यांच्या माहात्म्याच्या 
वणेनापेक्षां फारच मोठे व विपुल आहेत. विष्णु 
हा जगाची उत्पत्ति करणारा, रक्षण करणारा, 
संहार करणारा आहे; तो तीन्ही लोक व्यापून 
राहिळेळा आहे; तो अविनाशी, अज 
व प्राणिमात्राचा अन्तरात्मा आहे; अशा प्रकारचे 
वणन अनेक स्थलीं आले आहे. ज्याप्रमाणें 
विष्णूची त्याप्रमाणे शिवाचीही अत्यंत उदात्त 
अशी स्तुति महाभारतांत आहे; आणि ह्या 
स्तुतीची अशी मजा आहे कीं, ती कृष्णाचे तोंडून 
वढदविली आहे. त्यांत हटले आहे कीं, शिवाहून 
मोठा कोण आहे £ शिव हाच निर्गुण ब्रह्म, शिव 
हाच योग्यांना परमानंदरस चाखविणारा, शिव 
हाच मोक्ष आहे.% दुसऱ्या एका स्थलीं विष्णु 
शिवाची खालीलप्रमाणे स्तुति करितो. “जो तुला 
एको विष्णुमहद्भूतं चृथग्भूतान्यनेकरा: । त्रॉद्रोका- 
न्न्याप्य भूतात्मा भुक्ते विश्वभुगव्यय: ॥ अनु० १४९, 
१४०; अह नारायणो नाम प्रभव: शाश्वतो$व्यय:। वि- 
घाता सर्वभूतानां संहती च द्विजात्तम ॥ वन०१८९,४, 
निष्कलं संकलं ब्रह्म निर्गुणं युणगोचरम्‌ । योगिनां 
परमानन्दमक्षरं मोक्षसंज्रितम्‌ ॥ अनु. १६. ८: सद- 
सदव्यक्तमव्यक्त यमाहुत्रेह्मवादिन: । ...मनो मतिः 
रहेकारस्तन्मात्राणींद्रियाणि च । ब्रूहि चेषां भवेच्छक्र 
कोडन्योडस्ति परमं शिवात्‌ ॥ अनु० 


१४, ९०९. 


भारतरामायणकालीन समाजास्थाति. - 


जाणतो तो मळा जाणतो, जो तुला अनुसरतो । राला संमत होता. पंचरात्र सिद्धान्ताचें खंडण 


तो मलाच अनुसरतो; आपणांमध्यें कांहीं भेद 
नाहीं. तुझ्या मनांत भलतंच न येवो.” 

शिवलिंगपूजेचंही महत्त्व ह्टींप्रमाणंच 
महाभारतकालीं होतें असें दिसते. लिंगपूजा 
करावी ह्यासंबंधानें जे कोक आढळतात त्यांचें 
भाषांतर केल्यास तं शिष्टसंप्रदायास सोडून 
होईल हणून केलें नाहीं. ' 

ब्रह्मा विष्णु व महेश ही त्रिमर्ते एकाच 
परमेश्वराची तीन रूपं आहेत अशी कल्पना 
रूढ झाली होती.२ इतर देवतांपैकीं देवी (भीष्म- 
पर्वे ), सूर्य व कार्तिकेय ( दोघांचीही वनप- 
वीत ) यांची स्तुति बरीच केलेली आहे. 
विष्णूची व शिंवाचीं सहस्र नांवे अनुशासन- 
पर्वात ( अनुक्रमे अध्याय १४९ व १७) 
आलीं आहेत. 

शंकराचार्य, रामानुजाचार्य वगेरे आचायोनी 
इेश्वरविषयक ज्ञानाचा ऊहापोह करून जे 
सिद्धांत ठरविळे ते महाभारत व रामायण 
ह्या दोन ग्रंथांत कितपत सांपडतात 
याचे विस्तारभयास्तव पूर्ण विवेचन करणें 
येथें शक्‍य नाहीं. येथे थोडक्यांत दिग्दर्शन 
करण्यापलीकडे कांहीं .करितां येत नाहीं. पंचरात्र 
सिद्धान्ताची शान्तिपर्वात (अध्याय १४ ० वगेरे) 
जी स्तुति आठी भाहे त्यावरून असे दिसेल की, 
रामानुजाचार्यानी जो विशिष्टांद्रेत सिद्धान्त 
स्थापित केला तशा प्रकारचाच महाभारतका- 


१. यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामनु । 
नावयोरन्तरं किंचिन्मा ते भूदुद्धिरन्यथा ॥ शान्ति० 
२४२३. १२२. २. नपद्यांकान चक्तांका न वज़ांका यतः: 
प्रजा। लिंगांका च भगांका च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ॥ 
अनु० १४ २३३; लिंगपूज़ायिता नित्यं महती श्रियस- 
भ्षते । अनु०. १६२. १६. ३. स॒ज्यते म्रह्ममूर्तिस्तु 
रक्षते पोरषी तनु: । रोद्रीभावेन शमयेत्तिसोवस्था: 
प्रजापतेः ॥ वन, २७२.४७. 


शंकराचायीनीं आपल्या भाष्यांत केलें आहे (वे- 
दान्तसूत्रभाष्य अध्याय२.२.४२-४५)असे जरी 
आहे तरी आक्षी असे दाखवून देऊं कीं, शंक- 
राचार्याचं हणून जे कांहीं विशिष्ट सिद्धान्त आ- 
हेत ते महाभारतांत सांपडतात. उदाहरणार्थः- 

१. नह्म हे निर्गुण आहे, ते सत्‌ किंवा अ- 
सत्‌ ह्या दोन्ही शब्दांनी वर्णितां येत नाही, तें 
केवळ आत्म्यामध्येच पहावयाचे आहे. अशाप्र- 
कारचे वर्णन अनेक स्थलीं आहे. 

रामानुजाचे मताप्रमाणे अह्म हे निर्गुण नसून 
अनेक कल्याणगुणांनीं मंडित आहे. 

२. रामानुजाचायौचे मतानें ज्ञान व कर्म यांचा 
समुच्चय मोक्षसाधनास आवश्‍यक आहे; आणि 
मोक्षप्राप्ति ज्ञानापेक्षा भक्तीनेंच प्राप्त होते असते 
ते प्रतिपादन करितात. कर्माने जीवाला बंध प्राप्त 
होतो व ज्ञानाने मोक्ष मिळतो, हणून दूरदर्शी 
याति कमे करीत नाहींत, अशा अर्थाचे "छोक 
महाभारतांत आहेते. ह मत शंकराचार्यांच्या 
मताशी जुळते. शंकराचायीचा सिद्धांत असा 
आहे कीं, ज्ञानानेंच मोक्ष मिळतो (ज्ञानादेव मोक्ष: 
न तु कमसमुच्चयातू ). कर्म ( निष्काम असेल 
तर) हं केवल चित्तशुद्धि करणारें आहे. गीते- 
मध्येंच काय ते भक्तिमार्गाला बरेंच प्राधान्य 
मिळालें आहे. परंतु एकंदर महाभारतांत ज्ञान- 
मार्गच श्रेष्ठ आहे, असे सांगणारी स्थळें फार 
आहेत. 

३, भासमान जगाचे कारण माया आहे असे 


१. धातारमजमव्यक्त यमाहुः परमव्ययम्‌ । केवल्यं 
निर्गुण विश्वमनादिमजमव्ययम्‌ ॥ आदि० ६३, १० २; 
अक्षरं परमं त्रह्म असच्च सदसच्च य: । अनु. १४. १५; 
प्रतिबिम्बमिवादर्श पऱ्यंत्यात्मन्यवस्थितम्‌ । आदि. 
१. २५६. (ग. कृ. २६० ); वन० १३३. १९; वन. 
१४७.८. २, कर्मणा बध्यते जन्तुर्वियया तु प्रमुच्यते । 
तस्मात्क्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिन:॥शास्ति २८२.७. 


४ भारतरामायणकालीन समाजात्याति. 


प्रतिपादन जरी फारसेंयेत नाही, तरी अविद्या हें । सहवतेमान ब्रह्मा प्रादुर्भूत झाला. त्याने वराह- 
भासमान प्रपंचाचे कारण आहे असे अनेक स्थढी | रूप धारण करून वसुन्धरेळा वर आणिली. * 
हटले आहे.* रामानुजाचायोचे अत्यंत आवडते | २. अक्षरांतून आकाश, आकाशापासून वायु, 
जे चित्‌ व अचित्‌ (ब्रह्माचे शरीर) हे शब्द ते | तेज, तेजांतून जळ व जलापासून 
मुळींच येत नाहींत. पृथ्वी झाळी,असते दुसऱ्या ठिकाणीं हटले आहे.* 

४. रामानुजाचार्यांचे मताने जीवात्मा हा | ... ७ सर्वत्र तम होते व नंतर एक मोठ 
अणुपारिमाण असून परब्रह्ममूतींचा अंश आहे. |. 2 बत झालिश र त्यांतून :जह्देव झालव 
परंतु जीवात्मा व परमात्मा यांचें आभिक्नत्व | "साने स्टे निमाण केली त्याति तांख्य 
केवलाद्वैतसिद्धान्वामरमाणे. बच्याच ठिकाणीं | ._ ** काहीं ठिकाणीं सं्टीची उत्पाति सांख्य- 
तांगितठे आहे. ती ताग ता ग व | 

र >. ., । अव्यक्त (प्रधान असे ज्याला सांरू 

वरील विवेचनावरून असे दिसून येईल कीं, हे उत्पन्न झाठें. शान्तिपषे अ० ३०३ मध्ये 
परमात्म्यासंबैधीं एकाच मताचा अनुवाद महा- | असे हटळें आहे कीं, नारायणापासून हिरिण्य- 
भारतांत नाहीं. दांकराचार्यीस संमत असले- | गर्भ,त्याचेपासून महत्‌ , व त्याचेपासून अहंकार, 
लींच मतें कायतीं महाभारतांत आहेत असा 


र र अशी सृष्टि झाली. ; 
आमचा आग्रह नाहीं. ज्याप्रमाणे परब्रह्म व| आत्मा हा अमर आहे. तो एका शरारांतून 
विष्णु यांचा अभेद मानला आहे, त्याचप्रमाणे 


दुसऱ्या शरीरांत जातो." ह्या 
शिव व परब्रह्म यांचें अमिन्नत्व प्रतिपादिळें | जीवात्मा. संसारांत दिसणारे वैषम्य हे 
गडे: पूर्वजन्मांत संचित केलेल्या कमीर्चे फळ आहे. 
सृष्टीची उत्पत्ति कशी झाली, याचा विचार | जसें करावें तस भरावे. ह्या कल्पना अत्यंत 
दोन्ही ग्रंथांत अनेकदां आला 
सष्टीची 


रूढ झालेल्या होत्या." 
उत्पत्ति आहें. त्यांत सर्वच ठिकाणीं १. सर्वे सलिलमेवासीत्ट्रथिवी तत्र निर्मिता । ततः 
*०४*) असे ३ 
मेळ आहे असे नाहीं. सृष्टीच्या 


समभवद ब्रह्मा स्वयंभूदैवतेः सहद ॥ स वराहस्ततो 
उत्पत्तीविषयीं विशेषेकरून खालीळ मर्ते | भत्वा मोजहार वसुन्धराम्‌ । अयोध्याकाण्ड ११०. ३-४ 
आढळतात. 


२. अक्षरात्खं ततो वायुस्ततो ज्योतिस्ततो जलम । 
१. प्रधम जिकडे तिकडे जल होते. त्या 


जलात्‌ प्रसूता जगती जगल्यां जायते जगत्‌ ॥ ह्ान्ति 
जलांत एथ्वी उत्पन्न झाली. नंतर सर्व देवतां- 


२०१, १; होच कल्पना तैत्तिरीयोपनिषदांत (२.७) 
आहे. ३. आदि० १. २९; ही कल्पना 'ग्वेद१०.१२९, 
३ ह्या क्रचेंतही आहे. ४. न जीवनाशोइस्ति हि देह- 
भेदे मिथ्येतदाहुम्रियतीति मार । जीवस्तु देहान्तरितः 
प्रयाति दक्यार्थतैवास्य शरीरभेद: ॥ वन० २०९, २६, 
७. याहशं कुरुते कर्म ताढ्शं फलसश्लुते । उत्तरकाण्ड 
१५, २३; युणदोषकृत जन्तुः स्वकमंफल्हेतुकपू । 
अव्यश्रस्तदवाप्नोति सर्वे मेत्य गुभा्भम्‌ ॥ किष्कि० 
२१, २; एवं पतति संसारे तासु तास्विह योनिषु । 
अविद्याकर्मतृष्णाभिभीम्यमाणो$थ चक्रवतू. ॥ वन० 


२, ७१. 


१. अविद्यामाहुरव्यक्तं सररप्रलयधार्मे वै। संगंप्रलय- 
निर्सुक्ता विद्या वै पंचविशकः ॥ 'ान्ति« ३०८, २; 
अहर्मुखे विवुद्धः सन्सज्यतत5विद्यया जगत्‌ । शान्ति० 
०५ 

२२, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त: संयुक्त: प्राकृतेगुणे:। तेरेव 
छु विविमुक्तः परसात्मेत्युदाहत:॥ शान्ति १८७, २३; 
दान्तिठ २४०, २१; ३५२. २८, 


भारतरामायणकालीन समा जस्थिति. दु 


धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चार पुरुषार्थ | 


सांगितळे आहेत. यांमध्ये मोक्ष हा परम 


पुरुषार्थ आहे असे जिकडे तिकडे सांगितळें । 


आहे. पहिले तीन हे केवळ उच्च पद प्राप्त 
करून घेण्याचे उपाय आहेत. कर्म, उपासना व 
ज्ञान हे तीन निःश्रेयस प्राप्त करून घेण्याचे मार्ग 
आहेत. ज्ञानानेंच मोक्ष साध्य आहे (ज्ञानेन मोक्षो 
विज्ञेयः । वन २००. ११८). यज्ञयागादि 
कमीचें योग्य रीतीने संपादन केळे असतां स्वर्ग- 
प्राप्ति होते. परंतु स्वगे झाला तरी त्याला 
मोक्षाची सर येणार नाहीं. स्वर्गसुखही नश्वर 
झाहे. स्वगेसुख घेतल्यानंतर पुनः जन्ममर- 
णाचे फेऱ्यांत प्राणी सांपडतो. भत एव सुख- 
दुःखांची आत्यांतक निवृत्ति होईळ॑ अशी 
तजवीज केली पाहिजे, अर्से महाभारतांत कठ- 
रवाने सांगितलें आहे, 

सर्व धार्मिक व आध्यात्मिक गोष्टींत वेदांचा 
अधिकार श्रेष्ठ मानला जात असे. जो वेद 
व शिष्टाचार यांस प्रमाण मानणार नाहीं तो 
इंहलाक व परलोक ह्या दोहासही मुकतो असें 
एका स्थलीं सांगितळें आहे. ' दुसऱ्या एका ठि- 
काणीं असते झटले आहेः-वृद्धांचे वचन असं 
आहे कीं, हा आपला ( सनातन? ) धर्म श्रति- 
प्रामाण्यावर रचलेला आहे. ज्या गोष्टी मनु- 
ष्याच्या बुद्धीच्या आटोक्याबाहेरच्या आहेत 
व हणून ज्या केवळ श्रद्धेनेंच ग्रहण कराव- 
याच्या आहेत त्यांच्या संबंधाने शुष्क 
तकौचा कीस काढू नये, असे सांगितलें 
आहे. 'कारण तकोने खात्रीलायक असे कांहींच 

१. यस्य नाषे प्रमाणं स्याच्छिष्टाचारश्व भामिनि ।न 
चै तस्य परो लोको नायमस्तीति निश्वयः॥वन० २१.२२. 
२, श्वृतिप्रमाणो धर्मोञ्यामिति दृद्धानुशासनप । सूक्ष्मा 
गातोहिं धर्मस्य बहुशाखा ह्यनन्तिका ॥ २. शुष्क तर्क 
परित्यज्य आश्रयस्व श्राति स्मृतिम्‌ । एकाक्षराभिसंबद्ध 
तत्त्वं हेतुभिरिच्छासे ॥ वन२००, ११२९; हीच | 


वेदान्तसूत्रांत आहे. _'तक्ताप्रतिष्ठानादपि अन्यथानुमे- 
यामेति चेदेवभप्यविमोक्षप्रसंग; २.१,११, 


कळत नाहीं; श्रुतीसुद्धां परस्परविरुद्ध आहेत; 
असा एकही क्राषि नाही कीं, ज्याची मत सर्वास 
शिरसारवच आहेत; धमोचे खरं रहस्य कशांत 
आहे हे एक मोठें गूढ आहे; हणून कोणा तरी 
श्रेष्ठ पुर्षाची कास धरून त्याच्या मागीनें 
ञावें.! श्रुतीच्या खालोखाल स्मृतींचें प्रामाण्य 
आहे. जर वैदिक वचनांविरुद्ध स्म्टातिवचन 
असेल, तर श्रुर्तीपुढे ते त्याज्यच मानलें पाहिजे, 
असा सिद्धान्त झालेला होता. स्मृतींचा विशेष 
भर लोकांचे सामाजिक, धार्मिक व राजकीय 
आचारांचे नियमन करण्याकडेच होता. 
ऐहलौकिक व पारलौकिक सुखाचे प्राप्ती- 
साठीं वेद व ब्राह्मणे ह्यांमध्ये अनेक 
प्रकारचे याग सांगितलेले आहेत. 
समाजांतील  निरानेराळ्या वणाच्या व 
आश्रमांच्या लोकांना अनेक नित्य व 
नैमित्तिक कर्म लावून दिलेलीं होतीं. ज्या 
काळीं ब्राह्मण ग्रंथ प्रवृत्त झाले, त्या काळीं 
यज्ञयागांकडेच ज्याप्रमाणे सवे समाजाचे लक्ष 
होते, त्याप्रमाणे ते भारतरामायणकाठी होतें असं 
दिसत नाहीं. पुरुषार्थसाधन यज्ञाशिवाय इतर 
मार्गानी करितां येते असे ठरलें होत. तथापि 
यज्ञ मुळींच केळे जात नव्हते असे मात्र नाहीं. 
रामायणांत बालकांडाच्या चौदाव्या सगात 
दशरथाने केलेल्या अश्वमेधाचे विस्तृत वणन 
आहे. त्याचप्रमाणं शौनक, धर्म इत्यादिकांनी 
केलेल्या यज्ञांचें अनेक ठिकाणीं वणेन आळे आहे. 
ह्या यज्ञांमध्ये हजारो मनुष्यांना कित्येक दिवस 
भोजन घालीत असत. ज्यावेळीं मोठेमोठे सम्राट 
यज्ञ करीत तेव्हां त्यांचे सामंतांकडे आतिथींची 
बडदास्त ठेवणे वगेरे कामे सांपविण्यांत येत 
असत. जमलेल्या पाहुण्यांचा निरोप घेतांना 


१. तकोडप्रतिष्ठ: श्रुतयो विभिन्ना नेको क्राषियेस्य 
मतं प्रमाणपू । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहा्यां महाजनो 
येन गतः स पन्थाः ॥ घ्रन० ३११३, ११७, 


ट्‌ भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


आधीं सन्मान कोणाचा करावयाचा ह्यासंवन्धाने 
पुष्कळ कटकटी होतं असत. यज्ञांत मारलेला 
पश्रु स्वर्गास जातो अशी समजूत होती. एकं- 
दरीत जनतेला यज्ञयागांचा कंटाळा येत चाळला 
होता असे जागोजाग आहिसेची जी स्तुति केळेली 
आहे त्यावरून वाटते. अनुशासन पर्वाच्या ११९- 
व्या अध्यायांत आहिंसेची अतिशयच स्तुति 
केळेली आहे. 'आहेंसा परमो धर्मः' हे शब्द म- 
हाभारतांत अनेक ठिकाणीं येताते. कांही लोकांचें 
असं ह्मणणं आहे कीं, लोकांच्या मनोवृत्तींत हा 
जो फरक झाला, तो गोतम बुद्धाच्या उपदेशाचे 
फळ होय. परंतु हे हणणे सोपपत्तिक आहे असें 
दिसत नाहीं, वेदकाळीं यज्ञयागांचें जे एक 
जाळें झालं होतें, त्यांतून सुटण्याची इच्छा प्रबळ 
व्हावी हे अगदीं साहजिक आहे. यज्ञयागा- 
दिक कर्मकांडाच्या खटाटोपाचा जेव्हां लोकांना 
वीट येऊं लागला, तेव्हांच बुद्धाचा प्रादुभीव 
झाला. आहिंसेकडे लोकमताचा ओघ फिरला 
हँ _ बुद्धाच्या उपदेशाचे कार्य नसून कारण 
आहे. 


सनातन धर्माचा पाया वर्ण- 
व्य त ची अ 

व्यवस्थेवर राचिलेला आहे. 
चातुवण्ये प्रत्यक्ष परमेश्वरानेच निमाण केलें असा 
समज भारतकालीं होता. पुरुषसूक्तामध्ये ( क्रग्वेद 
१०-९०-१२) चार वणीचा उल्लेख आला आहे. 
चातुवेण्यासंबन्धाने याहून जास्त प्राचीन उल्लेख 
सांपडणे कठीण आहे. भारतरामायणकाठीं चारां- 

१, यज्ञेषुु पशवो त्रह्मन्वध्यन्ते सततं ह्विजैः । संस्कृता 
किल ममन्त्रेश्व ते$पि स्वर्गमवाप्नुवन्‌ ॥ वन०२०८, 

२. आहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभूतां वर। आदि 
११-१३. ( ग. कृ. सुद्धा ); आहेंसा परमो धर्म- 
स्तथा$हिंसा परो दमः । आहिंसा परमं दानमाहँंसा 


परमं तप: ॥ अनु८ 9१६.३८. आहेसा परमो धर्स 
इत्युक्त बहुशस्त्वया । अनु० ११५,१. 


वर्णव्यवस्था. 


च्या अनेक जाति व पोटजाती झाल्या असांव्या. 
अगदीं आधुनिक काळीं सुद्धां जातिभेदाचे पूर्णप- 
णे मण्डन करणारा मनुष्य चातुवर्ण्यावरच आपली 
ल्र ळर ९ श्चरा ०७०५ 1 ल्प ९ केलेल्य 
भिस्त ठेवील. मूळ ईश्वराने निर्माण केलेल्या 
चातुवण्यांचाच विकास ह्मणजे हलछींच्या अनेक 
जाती व पोटजाती होत असे तो ह्मणेळ. अयो- 
धघ्याकाण्डांत चार वणीची उत्पत्ति पुरुषसूक्ताहून 
थोडी निराळी सांगितली आहे. ब्राह्मण हे परमे- 
श्वराच्या सुखापासून झाले, क्षत्रिय वक्षःस्थला- 
पासून, वेश्‍्य मांड्यांपासून, व शूट पायांपासून. 
समांजाच्या बाल्यावस्थेत वर्णभेद नसून कालान्त- 
रानें गुण, कॅम व आचारविचार यांच्या वैषम्या- 
मुळें निरनिराळे वर्ण उत्पन्न झाळे असे मत 
महाभारतकाळीं प्रचलिते होतें. वर्णोत्पत्तींची ही 
उपपत्ति बरोबर असण्याचा संभव आहे. समा- 
जाच्या गरजा जसजशा वाढत जातात तसतसे 
निरनिराळे उदीमधंदे निघून श्रमविभागाचें 
तत्त्व प्रचारांत येते. अश्या रीतीने समाजाचे 
निरनिराळे संघ बनतात. ह्या संघांना 
जातिभेदाचें रूप हिंदुस्थानांतच विदशोपॅक- 
रून कां यावें व एथ्वीचे पाठीवरील इतर 
देशांत ते अगदीं थोड्या प्रमाणाने दृष्टीस पडावे 
किंबहुना ही स्थिति मुळींच दग्गोचरही कां 
होऊं नये, याचे उत्तर समाधानकारक रीतीनें 
आह्मांहा देतां येत नाहीं. आरंभीं वर्णभेद 
लवचीक असण्याचा फार संभव आहे. परंतु 
हळूहळू निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांमुळे पडलेले 
विभाग वज्रळेप होऊन केवळ जन्मामुळे मनुष्य 
अमक्या जातीचा असे ठरूं लागलें; व जातिभेद 
१. सुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा । 
ऊरभ्यां जक्षिरे वैश्या: पद्धवां शा इति श्रुति: ॥ पुरुष- 
सृक्तांत बाहूपासून पोनय झाल असे वर्णन आहे. 

२. न विशेषोडस्ति वणीनां स॒धे ्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूर्वं हि कमभिर्वर्णतां गतम्‌ ॥ शान्ति०१८८, 
१७७ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. ७ 


हे हिंदुधर्माचें एक मुख्य लक्षण झाळें आहे. । कुरकुर ऐकूं येत नव्हती. जेव्हां ब्राह्मण क्षत्रिय 


एके ठिकाणीं प्रत्येक वर्णीतील मनुष्याच्या 
शरीराचा एक विशिष्ट रंग आहे असे सांगितठें 
आहे. ब्राह्मणांचा शुभ्र वण, क्षत्रियांचा लाल 
वेश्यांचा पिवळा व शूद्वांचा काळी. ह्या £छोकाचा 
थिऑसफीस्टांकडून कदाचित्‌ असा अर्थ कर- 
ण्यांत येईल कीं, वर सांगितळेला रंग हा स्थूळ 
शरीराचा नव्हे तर सूक्ष्म शरीराचा मानला 
पाहिजे. वर्णेत्पत्तीचे मूळ कांहीही असो, भारत- 
रामायणकाळी वणेव्यवस्थेवरच सवे सामाजिक 
बन्धने अवलंबून होतीं. प्रत्येक समाजांत 
व्यक्तींचे परस्पर तारतम्य ठरविण्याची 
कांही. तरी तत्त्वे असतातच. पाश्चात्य 
देशांतही संपात्ति व पदवी ह्यांचे योगाने मनु 
ष्यामनुष्यांत जातिभेदाप्रमाणेचे उच्चनचिभाव 
मानला जातो; उच्च मानलेल्या व नीच मान- 
ठेल्या कुटुंबांचा संबन्ध होणें बहुतेक दूरापास्तच 
असते. परंतु पाश्चात्यांची समाजघटना केवळ 
जन्माने प्राप्त झाळेल्या पदर्वाला महत्त्व देत 
नाहीं. त्यांच्या समाजांत अगदीं हलक्या 
दर्जाच्या माणसालाही अगदीं उच्च मानलेल्या 
अमीर उमरांवाच्या मांडीला मांडी लावून 
बसतां येणे शक्य आहे, व त्याला स्वतःही 
अमीर उमराव होतां येतं. भारतवषीतही प्रथम 
वणंव्यवस्था वर ह्टल्याप्रमाणे लवर्चाकच असली 
पाहिजे. विश्वामित्र ब्रह्मर्पि झाला ही गोष्ट ह्याच 
स्थितीचे योतक आहे. भारतकाठी वर्णव्यव- 
स्थेचा ळवचीकपणा पार नाहींसा होऊन एका 
जातीच्या मनुष्याला दुसर्‍या जातींत शिरणे 
एकाच जन्मांत तरी निदान अशक्य झालं होतं. 
भ्राह्मण व क्षत्रिय आपल्या पदवीस साजेल 
असे वर्तन जोपर्यंत करीत होते तोंपर्यंत विशेष 


१ ब्राह्मणानां सितो वण: क्षत्रियाणां तु लोहित: । 


वेऱ्यानां पीतको वर्ण: शूद्वाणामसितस्तथा ॥ शान्ति० 
१८८,५ 


आपलें कतेव्य सोडून देऊं लागळे, आपल्या 
उच्च स्थानापासून भ्रष्ट होऊन इतरांची कर्म करूं 
लागले, तेव्हां जातिभेदाचे शल्य नीच 
मानलेल्या लोकांचे हृदयांत बोचूं लागळें. ह्या 
विस्ताव्या शतकांत अनेक सुशिक्षित लोक 
जातिभेदास तिलांजाळि देण्यास निघाळे आहेत. 
त्यांच्या कार्यक्रमाची युक्तायुक्तता किंवा 
शक्‍याशक्‍यता ठरविण्याचे प्रस्तुत लेखकास 
सामर्थ्य नाहीं व ह्या निबन्धांत तसें करण्याचें 
कारणही नाहीं. जातिभेदाचें निमूळन करण्या- 
साठीं जे प्रयत्न चाळले आहेत, त्यांविषयी 


लेखकाचे इतके मात्र मत झालें आहे कीं, कमी 


मानल्या जाणाऱ्या जातींची उच्च मानल्या 
जाणाऱ्या जातींत आपली गणना व्हावी अशी 
फार धडपड चालली आहे. परंतु त्यांचेपेक्षां 
नीच मानल्या जाणाऱ्या जातींना आपल्यांत 
सामीळ करून घेण्याची किंवा त्यांना बरोबरीने 
वागविण्याची शतांशही खटपट त्यांजकडून होत 
नाहीं | ! असो. वणव्यवस्थंत अग्रभागी ब्राह्मण 
होते व शद्ध हे सवीत कमी दर्जाचे मानले 
जात असत. शूट्टांना वेदाध्ययनाचा अधिकार 
नव्हता. यावरून असे समजावयाचे नाहीं कीं 
त्यांस केवळ अज्ञानांधकारांत चांचपडत ठोविलें 
होते. महाभारतासारखे ग्रन्थ वाचण्यास किंवा 
पठण करण्यास शूद्रांस पूर्ण मुभा होती; व स्वकर्म 
यथायोग्य केल्यास त्यांनाही मोक्षाचे दरवाजे 
खुळे होतील असा सावोत्रिक समज होता 
आद्य तीन वणोत परस्परांबद्दल थोडीबहुत 
सहानुभूति होती;परंतु शूद्धा ला $जांचे कोणतेही 
विशिष्ट हक्क नव्हते. त्यांचे उपनयनादि संस्कार 
होत नसत. त्यांस तपश्चया करतां येत नसे 


१. नच शूद्वसमाभ्यासे वेदानुचारयन्त्युत । आदि ० 
६४.२०(ग. कृ. सुद्धां ) 
२. अनुशासनपर्व १४१३. 


८ भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


शंवूक नांवाच्या शूद्वाने स्ववणाला अनुचित 
असे तपश्चरण केल्यामुळें रामाने त्याचा वध 
केला. एकलव्य नांवाच्या निषादाला द्रोणानं 
घनुर्विया शिकविली नाही. कण सूतपुत्र आहे 
असा समज असल्यामुळें कृपाचायीनें कणाला 
अजुनाशीं ठढं दिळें नाहीं. भीमानंही कर्णाला 
टोमणा मारला कीं तूं आपल्या कुलाला उचित 
असा चाबूक हातांत घे. शनद्रांनी ब्राह्मणांची 
दुरूनच सेवा करावी असें एका ठिकाणीं हटले 
आहे, यावरून शूद्धस्प्शांचा विटाळ मानीत असे 
दिसतें. 

वरच्या तिन्ही वणीत ब्राह्मण श्रेष्ठ मानले 
जात होते व त्यांस सवलतीही फार होत्या. सर्व 
समाजाचे ब्राह्मण हे पुढारी होते. स्वतः दारिद्यांत 
राहून विद्यादेवीची ते निःसीम आराधना करीत. 
ह्यामुळे ब्राह्मणांना आपणाळा पेशाखेरीज 
बाकी सर्वे बाबतींत अति उच्च पंदास नेलें 
होतें. राजे लोक त्यांच्या शब्दाप्रमाणे चालत. 
महाभारतांत जेथें तेथं ब्राह्मणांची विपुल स्तुति 
केलेली आह. पुष्कळ ठिकाणीं ब्राह्मण देवांसमान 
आहेत असे सांगितळें आहे. 'ते क्रुद्ध झाळे तर 
जग भस्म करितील; क्षत्रियांचे बळ ब्राह्मणांचे 
बळापुढे अगदींच फिके; ब्राह्मणांच्या नमस्कारां- 
मुळें आकाशांत सूर्य प्रकाशतो'. ब्राह्मणांनी जरी 
समाजाचें स्वार्थनिरपेक्ष बुद्धीने कल्याण केलें 
होत, तरी त्यांची स्तुति इतके वेळां व इतकी 


१. न त्वमहासे पार्थेन सूतपुत्न रण वधम्‌ । कुलस्य 
सहशस्तूण प्रतोदो गृह्यतामयम्‌ ॥ आदि० १३९. ६. 
(ग. कृ. १३७, ६.) २. दूराच्छूदेणोपचर्यो ब्राह्मणो5- 
मिरिव' ज्वलन्‌ । अनु० ५९. ३१. ३. ब्राह्मणा हि 
महद्गूतमास्मेक्लोके परत्र च । भस्म कुर्युरजगादेदं कुदडधाः 
प्रत्यक्षदादिनः ॥ अनु० १६०.१२; न बलं क्षत्रियस्या 
हुर्नीह्मणा बलवत्तराः । त्रह्मन्नेह्मबळ॑ दिव्य क्षात्राच 
बलवत्तरम्‌ ॥ बालकाण्ड ५४.१४; त्राह्मणानां नमस्का. 
रोदवि सूर्या विराजते ॥ वनपर्व २०२.१६. 


अवास्तव केलेली आहे कीं शेवटीं वाचणारालाही 
वीट्येतो. अविद्ठान्‌ अश्या ब्राह्मणासही मान 
दिला पाहिजे,असे एके ठिकाणीं सांगितळे आहे'. 
_ ब्राह्मणादे तीन वणीना परस्परांकडे अन्न 
घेण्यास हरकत नव्हती. परंतु शूद्ठाकडील अन्न 
तीन्ही वणीना वज्ये होत.'जो शुद्रांकडचे अन्न 
खातो तो एथ्वीचा मळ खातो'. ब्राह्मणादि तीन 
वणीना आपल्या वर्णाच्या किंवा आपणाहून 
कमी वर्णाच्या मुलीशीं विवाह करितां येत 
असे, परंतु आपणाहून श्रेष्ठ वणाच्या मुलीशी 
लयन करितां येत नसे. ह्मणजे ब्राह्मणाला 
क्षत्रिय किंवा वैश्य कन्येचे पाणिग्रहण करितां 
येत असे, क्षत्रियाला वैश्यकन्येचें पाणिग्रहण 
करितां येत असे; परंतु क्षत्रियास अथवा वै- 
श्यास ब्राह्मणकन्येश्ीं विवाह करितां येत नसे. 
कचीक व त्याचा पुत्र जमदरिन हे ब्राह्मण 
असून त्यांनीं क्षत्रियकन्यांशीं विवाह केले 
होते. शंतनूने क्षत्रिय नसलेल्या कन्येचे पाणि- 
ग्रहण केलें, परंतु शुक्रकन्या देवयानी हिने 
नेव्हां ययातिराजाची भार्या होण्याची इच्छा 
दरशेविळी तेव्हां तो ह्मणाळा कीं, देवयानी, 
तुझ्या बापाचा व क्षत्रियांचा विवाह होणे 
शक्‍य नाही. 

निरनिराळ्या वर्णाच्या स््रीपुरुषांच्या संबन्धा- 
पासून पोटजाते निर्माण झाल्या. अनुशासन 
पर्वाच्या ४८ व्या अध्याथांत चार वर्ण व॑ 
पोट्याते यांचें विस्तारकरून वणन आहे, 

१, अनु० अध्याय २२, ३४व १६० पहा, २, 
यथा इंम्ञाने दीप्तौजाः पावको न प्रदुष्यति। एवं विठ्ठा- 
नविद्रान्वा ब्राह्मणो देवतं महत्‌ ॥ वन० २००-८९, 
३. शंद्वाणामंथ यो भुक्ते स भुक्ते पृथिवी-मलम्‌ ॥अनु० 
१३५. ४. अविवाह्या हिं राजानो देवयांनि पितुस्तव 
आदिं. ८१.१८ (ग, कै. सुद्धा), ७, वतुर्णामेव वणी 
नासागमः पुरुषर्षभ । अतोउन्ये त्वतिरिक्ता येतेथै 
संकरजा: स्मरता: ॥ शान्ति०२९७, ५, 


भारतराभायणकालीन समाजस्थिति. ९ 


शान्तिपर्वात अम्बष्ठ, सूत, मागध, | 


वगैरे अनेक जातींचा उठेख आहे". 


यज्ञानुष्ठान, वेदाध्ययन व दान हीं तान्ही 
कतेव्ये ब्राह्मणादि तीन वणीना 
समान होतीं. कत्विक्कम, वेदा- 
ध्य्यन, दान घेणं हे तीन त्राह्मणांचे विशिष्ट हक 


चार वर्णांची 
कतेव्ये. 


होते. क्षत्रियांचे विशिष्ट कर्म ह्मणजे प्रजापाळन, 
वैश्यांचें कृषिकर्म व वाणिज्य. आणि शूद्वाचे क- 


तेव्य हणजे तीन वणीची सेवो. अनुशासनपर्वा- 


च्या १४१ व्या अध्यायांत चार वणीचीं कर्तव्ये 
विस्ताराने दिलीं आहेत. ब्राह्मण आपल्या 
हक्कांना फार जपत असत. प्रत्येक क्षत्रियाचा 
कुलक्रमागत एक पुरोहित असे. जर त्याठा 
टाकून दुसऱ्याला त्याने पोरोहित्य दिलें, तर 
त्याला शाप मिळण्याचा संभव असे. त्रिशंकूने 
वसिष्ठाळा टाकून विश्वामित्राला पुरोहित केल्या- 
सुळे त्याला शाप मळाला, विश्वामित्र 
हा राजर्षि असून शापामुळे चाण्डाल 
झालेल्या त्रिरंकूसाठी जेव्हां यज्ञ करूं लागला 
तेव्हां ब्राह्मण ह्मणाळे, स्वतां चाण्डालळ असून 
ज्याचा उपाध्याय क्षत्रिय आहे त्याचे येथे 
देव हविर्भाग कसा ग्रहण कारितीळ £ 

वर वणेन केल्याप्रमाणे जरी ब्राह्मणांचे हक 
मोठे होते व जरी त्यांचें रक्षण डोळ्यांत तेळ 


१, क्षत्रियातिरथाम्बष्टा उग्ना वेदेहकास्तथा । 
श्वंपाकाः पुल्कसाः स्तेना निषादाः: सूतसागधा: ॥ 
अयोगा: करणा न्रात्याश्रण्डालाः: ॥ २९७, ८-९, 
२. यज्ञाध्ययनदानानि त्रयः साधारणा: स्मरता; । 
याजनाध्यापनने विप्रे धर्मश्रेव प्रतिग्रहः ॥ वन० १५०, 
२४-३५, पालनं क्षत्रियाणां वै वेश्‍्यधर्मश्व पोषणमू । 
शुश्रूषा च द्विजातीनां शूद्राणां धर्म उच्यते ॥ वन० 
१५०, २५-३६. २.क्षत्रियो याजको थस्य चण्डालस्य 
विशेषंत; । कथं सदासे भोक्तारो हावेस्तस्य सुरपय: ॥ 
बालकाण्ड ५९,११-१४ 

य 


घाळून ते करीत असत, तरी केवळ जन्माने प्राप्त 
झाळेला उच्चर्नाचभाव झुगारून देऊन उच्चता 
किंवा नीचता मनुष्याच्या शीलावर व कृतीवर 
अवलंबून आहे असें भारतांतही कित्येक स्थळीं 
प्रतिपादन केलें आहे.''ज्या मनुष्यांत सत्य,दान, 
क्षमा, शील, तपश्चर्या, दया हीं दिसतीळ तो 
ब्राह्मण होय. कुल, वेदाध्ययन किंवा विद्ठत्ता 
यांनीं द्विजत्व प्राप्त होत नाही, तर ते उत्तम 
आचरणानेंच प्राप्त होते. वर सांगितठेळे गुण 
जर शूद्डांत असतील तर तो ब्राह्मण समजावा 
व ब्राह्मण ह्मणविणारांत जर ते नसतील तर तो 
ब्राह्मण नव्हे'.* विशेषत: सर्प व युविष्ठिर यांचा 
संवाद व यक्ष आणि युधिष्ठिर यांचा संवाद 
ह्यांत ह्या मुधावर जोर दिलेला आहे. त्राह्मणांना 
उगाच फार सवलती आहेत, प्रजापालन हा 
क्षत्रियांचा धर्म आहे,क्षत्रियांवर ब्राह्मण अवलंबून 
आहेत, क्षत्रियांवर ब्राह्मण चरतात ह्मणून 
क्षत्रियच श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ कसे होतील, असतें 


र ९ ९.९. “0 
सहख्ाजुन कार्तवीयं अनुश्यासनपर्वात हणतो *. 


दारू, मांस, चामडी, लोखंड यांचा 
विक्रय करणारे, तेठी, शस्त्रक्रिया करणारे, 
मृगया करणारे, चाण्डाळ हे समाजांत अत्यंत 
नीच मानळे जात असत. कोणी कितीही नीच 
क कीड... ऑड पर हेत र 

१. सत्यं दाने क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा । 
हर्यन्ते यत्न नागेन्द स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ वन० 
१८०,२१; शृणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च 
श्षतम्‌ । कारणं हि द्विजत्वे च रृत्तमेव न संशय; ॥ वन० 
२३१३.१०८; शूद्दे चेतद्भवेळक्ष्यं क्षत्रिये तन्न विद्यते । 
न वे शद्दो भवेच्छूडो ब्राह्मणा न च ब्राह्मण: ॥ 
शान्ति« १८९.८. २. ब्राह्मणा: संश्रिता: क्षत्रंन क्षत 
ब्राह्मणाश्रितम्‌। श्रिता ब्रह्मापधा विप्रा खादन्ति क्षत्रियान्‌ 
भवि ॥ क्षात्रियेष्वाश्रेतो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
क्षत्राद्व्ते्राह्मणानां तैः कथे ब्राह्मणा वरः॥अनु०१५३ 
१७-१८. ३, अनुशा« १२५,९ इल्यादि; शास्ति 
२१९५०७५ ६०, 


१० 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


ल >>_-__<<____>>>>-न्न्नाा्य्याचाचाााला २ २ नाज 


| के. * - (4 (५ १ 
जातीचा असला तरी त्याने स्वतांचें कर्म केळे ' द्वाचे नांव नाहीं. हढीं विष्णूच्या दहा अव- 


पाहिजे; जर त्यानं ते सोडून दिलें तर त्याला 
पाप लागेल;-असे प्रतिपादन धमंव्याधानं केळे 
आहे. 

साधूंचा छळ होऊन लोक दुर्वेत्त 
झाले ह्मणजे साधूचे रक्षण करण्या- 
करितां व दुष्टांना शासन करण्याकरितां परमेश्वर 
अवतार घेतो ही समजूत भारतरामायणकाळीं 
होती; व तीच आजही अनेक धार्मिक व भाविक 
लोकांची आहे.भीष्मपर्वांच्या ९व$६ह्या अध्या- 
यांत ह्या कल्पनेवर विशेष जोर दिलेला आहे. राम 
हा विष्णूचा अवतार असे प्रतिपादन अनेक ठि- 
काणीं केलेळें आहे. कृष्ण हा विष्णूचा अवतार 
असे प्रतिपादन करून त्याची अति उदात्त 


अवतार. 


स्तुति सर्व महाभारतांत जागोजाग केलेली । 


आहे, आदिपर्वांच्या १९७ व्या अध्यायांत 
(ग.कृ.प्रत) कृष्ण हा विष्णूच्या कृष्ण केशापा- 
सून झाळा असें वणन आहे. अनुशासनपर्वा- 
व्या १४७ व्या अध्यायांत कृष्ण व परत्रक्ष 
यांचें तादात्म्य शिवाने प्रतिपादिळें आहे. शा- 
न्तिपवीत (अ. ३४०, ७७ पासून पुढें ) वि- 


। 


ष्णूच्या वराहावतारापासून कृष्णावतारापर्यंतचे 
भविष्य कथन केळे आहे. ह्या अवतारांत बु- 


१. कुलोचितमिदं कर्म पितृपैतामहं परम्‌ । वर्त- 
मानस्य मे धर्मे स्वे मन्युं मा छृथा द्रिज॥ वन० २०७. 
२०; स्वकर्म त्यजतो ब्रह्मनधर्म इह द्र्यते । वन० 
२०८,१८. २. यदा धर्मा ग्लाति वंशे सुराणां तदा 
कृष्णे जायते मानुषेषु। अनुशयासन० १५५९-१२; नष्टध- 
मव्यवस्थानां काले काळे प्रजाकरः । उत्पद्यते दस्युवधे 
शरणागतवत्सल:॥ उत्तरकाण्ड ८.२७. ३. स हि देवे 
रुदीणस्य रावणस्य वधा्थीभिः । अर्थितो माचुणे लोके 
जक्ञे विष्णु: सनातन: ॥ अयोध्याकाण्ड १.७. ४. हंसः 


कूरमश्व मत्स्यश्र प्रादुर्भावादद्रेजोत्तम॥वराहो नारसिंहश्च | 
घामनो राम एव च ॥ रामो दाशरथिश्वेव सात्वतः । 


कल्किरेव च ॥ शान्ति २४०.१०३-१०४. 


तारांत हंस हें नांव नाहीं. बुद्धाला चोर व 
नास्तिक हीं विशेषण रामायणांत ठाविठेठीं 
आहेत. हा छोक प्रक्षिप्त असावा असे वाटतं; 
सर्व प्रतींत तो सांपडत नाहीं व त्याचा माग 
पुढें संवन्ध बरोबर लागत नाहीं. 
१ (ब) तत्त्वज्ञान. 

धर्म आणि तत्त्वज्ञान ह्यांची हिंदुस्थानांत 
कधींही फारखत झाली नव्हती. विचारस्वातंत्र्याचे 
मार्गात स्पेनमधील इन्किझिशनप्रमाणे कसलीही 
भीती नव्हती. दोनतीन सनातन सिद्धांतांस जो 
चिकटून राही त्याचीं इतर मते कांहींही असलीं 
तरी त्याला आस्तिक मानण्यांत येत असे. 
सनातन धमोप्रमाणे . जरी एखाद्या मनुष्याची 
किंवा समूहाचीं मतें नसळलीं तरी त्या मनुष्यास 
किंवा समूहास छळाची विदोष भीति नसे. 
वेदांचे प्रामाण्य, चातुवेण्यीचे अनादित्व, व 
पुनजेन्म, ह्या तीन गोष्टी प्रत्येक तच्त्वज्ञान्याळा 
कवूळ कराव्याच लागत. तसें न केल्यास त्याला 
नास्तिक व पतित असे समजत. जरी गौतम 
बुद्धाने वेद व चातुवेर्ण्य हीं झुगारून दिलीं 
तरी पुनर्जन्माच्या मोहक कल्पनेतून त्याला 
सुटतां यईना. 

भारत व रामायण ह्यांची रचना होण्यापूर्वी 
तत्त्वज्ञानविषयक विचारांत फारच मोठी क्रान्ति 
घडून आली होती. वेद व ब्राह्मणे ह्या ग्रन्थांत 
यज्ञयागांनाच फार प्राधान्य होते हे वर सांगि- 
तळेंच आहे. परंतु मनुष्याच्या मनाला ज्यामुळे 
तळमळ लागून रहाते अशा प्रकारचीं संसारां- 
तीळ गूढ यज्ञयागांतीळ कवाइतीसारख्या 
कर्मोनीं थोडीच विशद होणार आहेत | ह्यामुळें 
वेदब्राह्मणकाळींच विचारवान्‌ लोक पृष्ट चम- 
ए. यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं 
नास्तिकमत्र विडे । अयोध्याकाण्ड १०९,३४. 


भारतरामायणकाठीन समाजास्थाति. 


१९ 


त्कार व मानवी अंतःकरण ह्यांसंबन्थाने गहन 
विचार करूं लागले. अशा रीतीनं शेकडो वषे 
विचार चालल्यावर दिगव्यप्रतिभासंपन्न कषींस 
ज॑ ज्ञान प्राप्त झालें, ते॑उपनिषदादि ग्रंथांत 
त्यांनीं सांठविळे, पुष्कळ उपनिषदांत यज्ञया- 
गांबद्दळ विशेष आदर दाखविठेळो नाहीं. “ य- 
ज्ञयाग हे फुटक्या होड्या आहेत; यज्ञयागां- 
वरच ज्यांची भिस्त आहे त्यांस जन्ममरणा- 
च्या फेऱ्यांत सांपडावें लागते'.* निःश्रेयस प्राप्त 
होण्याला ज्ञानच कारण आहे. महाभारतांत दे- 
खील ह्याच औओपनिषद सिद्धांतावर जोर दिलेला 
आहे. तथापि, आपण कोण, कोठून आलों, 
कोठे जाणार, दुःख व सुख कशाने प्राप्त होतं,- 
वगैरे जे गूढ प्रश्न आहेत त्यांचीं उत्तरे देण्या- 
चा प्रयत्न करणारीं अनेक दशेने महाभारतांत 
आढळतात. यावरून त्या काळीं तत्त्वज्ञानविष- 
यक चर्चने समाजांत मोठी खळबळ उडाठी 
होता, असे अनुमान करण्यास हरकत नाहीं. 
वेदान्त तत्त्वज्ञान हे त्या काळीं सर्वात प्रधान 
होतें. त्याचे दिग्द्शेन वर केलेच आहे. त्या- 
पेक्षां जास्त या लहानशा निबन्थांत करणें 
शक्‍य नाहीं. वेदान्ताचे खालोखाल सांख्यदर्श- 
नाचा उल्लेख अनेक ठिकाणीं आलेला आहे. 
येथें एवढे मात्र लक्षांत ठेविळें पाहिजे कीं, 
सांख्यसिद्धान्ताचें प्रतिपादन जेव्हां जेव्हां महा- 
भारतांत आढळते, तेव्हां तेव्हां सांख्यकारिका 
वगेरे त्या शास्त्रावरीळ प्रमाणभूत ग्रन्थांत जसा 
निर्भळ सांख्यसिद्धांत दिसतो तसा महाभारतांत 
सांपडत नाहीं. सांख्य व वेदान्त यांचें मिश्र- 
णच पुष्कळ ठिकाणीं सांपडत. महाभारतांतील 
सांख्य, इंश्वरांचे अस्तित्व मानतो; परंतु खऱ्या 


१, छवा हेते अद्ढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येपु 
कम । एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मूढा जरास्रृत्युं ते 
पुनरेवापि यन्ति ॥ मुण्डकोप० १.१.७. 


निर्भेळ सांख्य सिद्धांतांत इश्वराचे अस्तित्व सिद्ध 
करितां येत नाहीं असे स्थापित केलेलें असतं. 
जरी सांख्यदर्शन वेदान्त सिद्धान्ताइतकें कदा- 
चित्‌ प्राचीन नसळें, तरी ते प्राचीन दरंनांपैकी 
एक आहे. श्वेताश्वतर वगेरे उपनिषदांत सां- 
ख्यदर्शनाचा अनुवाद आढळतो. सांख्यतत्त्व- 
ज्ञानाचे आद्य प्रवतेक जे कपिलमुने त्यानीं तें 
आसुरेनामक शिष्यास शिकविळें व आसुरीनें 
पंचशिखास शिकविले, असे शान्तिपवीत ( अ- 
ध्याय २१८.९-१५ ) 3 आहे. सांख्य सिद्धांत 
असा, आहे--- प्रक्ञाते किंवा प्रधान व पुरुष 
अशीं दोन मूलतत्त्वे आहेत. प्रक्ाति स्वतः अ- 
चेतन आहे; पुरुष हा सचेतन असून प्रेक्षकवत्‌ 
आहे. ह्या दोन तत्त्वांचे संपकोने सर्वे प्रपंच 
एका विशिष्ट क्रमानं निमाण होतो. सत्त्व, रनस 
व तमस्‌ ह्या तीन गुणांची साम्यावस्था ह्मणनेचे 
प्रक्षाते किंवा प्रधान होय. ह्या साम्यावस्थेचा 
भंग झाला ह्मणजे सृष्टि उत्पन्न होते. प्रकृतीपा- 
सून महतू , त्यापासून अहंकार, त्यापासून अ- 
त्यंत सूक्ष्म पंच तन्मात्र, आणि त्यांच्यापासून 
पंचमहाभूते असा क्रम आहे. आधिभौतिक, 
आधिदेविक व आध्यात्मिक अशा तीन प्रका- 
रचे दुःखापासून मुक्त होऊन पुरुषाला केवल्य 
प्राप्त होण्याला सत्त्व इत्यादि तीन गुण व पुरुष 
यांचे यथार्थ ज्ञान हेच केवळ एक कारण आहे. 
हें जे सांख्यदर्शनाचे सार आह्लीं दिलें आहे, 
त्यासाठीं शान्तिपवे ( अध्याय २१०, ३०७, 
१११ ) आधारास घेतलें आहे, क्वचित्‌ स्थळीं 
सांख्यांनीं मानलेल्या पंचवीस तत्त्वांशिवाय सव्वि- 
सावें तत्त्व त्यांचे सिद्धांताचे ह्मणून दिलें आहे. २६ 
वें तत्त्व हणजे परमेश्वर होय. शान्तिपवीत 
(२१०१-७७) सांख्यतत्त्वज्ञानाने परमात्म्याशी 
१. हेंच सांख्यकारिकेंत सांगितलें आहे. एतत्पवित्रमभ्यं 
मुनिरासुरये$नुकम्पया प्रददो । आसुरिरपि पंचशिखाय 
तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥ ७०, 


१३ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


तादात्म्य प्राप्त होतें असं सांगितलें आहे. परतु 
कपिलमुनीनीं प्रातिपादलेल्या दशेनांत विश्वाचा 
नियामक असा इश्वर मुळींच मानलेला नाहीं. 

सांख्यदर्शनाप्रमाणेच योगदर्शनही फार पुरा- 
तन आहे. उपनिषदांतही क्वचित्‌ योगाचा उल्लेख 
आहे. महाभारतांत योगाच्या यमनियमादि 
अष्टांगांचा निदेश आहे.* योगमागाचे श्रेष्ठत्व 
फारच सांगितळें आहे, परंतु तो अति दुर्गम 
आहे असेही तेथेंच सांगून टाकलें आहे. 'योग्यांना 
प्राप्त होणाऱ्या अणिमादे सिद्धीचे वर्णन शान्ति- 
पवांत ( अध्याय २०१ ) केलेलें आहे. 

भगवान्‌ नारायणाचे मुखांतून पंचरात्र 
सिद्धान्त ऐकून नारदाने प्रथ्वीवर प्रचलित 
केला. ' भगवान्‌ वासुदेवाचे वासुदेव, संकर्षण, 
प्र्चुम्म व अनिरुद्ध हे जे चार व्यूह ते अनुक्रमे 
परमात्मा, जीवात्मा, मन व अहंकार होत, 
असं शान्तिपरव्वात सांगितळें आहे ( अध्याय 
१४०. ४०- ४१ ). 

तर्कशासत्रही फार परिणत स्थितीला पोंचळें 
होतं. पळ््चावयवयुक्त वाक्याचा उल्लेख सभा- 
पर्वात (अ. १५.५ ) केलेला आहे. तार्किकांच्या 
विचारसरणीच्या यन्त्रांत सांपडून बहुजनसमा- 
जाला मान्य असलेल्या पुष्कळ गोष्टींचा चुराडा 
झाला होता. कांहीं तार्किक प्रत्यक्ष ईश्वराचे अ- 
स्तित्वही कबूल करीत नसत. ह्या कारणांनी 
तार्किकांविरुद्ध लोकमताचा प्रवाह वाहूं लागला. 
शिवाय तार्किकांमध्ये अनेक गोष्टींसंबन्थाने ऐक- 
मत्य नव्हते. ह्यामुळें महाभारतकाळीं तर्कांची 


१, वेदेषु चार॒गुणितं योगं प्राहुर्मनीषिण: । शान्ति० 
२१७,७.२, दुर्गस्त्वेब महापन्या ब्राह्मणाना विपाश्चिताम 
यः कश्चिद्‌ ब्रजाति ह्यस्मिन्‌ क्षेमेण भरतर्षभ ॥ शान्ति 
३०१.५५०. ३. सांख्यथोगकृतं तेन पंचरात्रानुराब्दितप 
नारायणसुखोद्दीत॑ नारदो5श्रावयत्पुन: ॥ क्षान्ति० 
३४०,११२, 


निन्दा करण्यांत येऊ लागली. तकीनें ठाम असे 
कांहींच ठरत नाहीं. जे एका तार्किकाने आज 
निश्चित ह्मणून ठरवावे, तं उद्यां दुसऱ्याने खोडून 
काढावें असे होई. यामुळे तकावर विशेष भिस्त 
ठेवू नये असे पुष्कळ तत्त्वज्ञान्यांनीं ठरविळे. 
परंतु तकोळा अगर्दाच थारा नाहींसा ज्ञाला असें 
मात्र नाही. ज्या वस्तु अधित्य आहेत त्या 
तकाचे कसोर्टीस लावूं नये. ? श्रुतींत सांगितलेल्या 
सिद्धान्तांविरुद्ध जर तक जाईल तर तो त्याज्य 
समजावा. श्रुतीला जर तक उपोडूलक 
असेळ तर तो आदराने ग्रहण करावा अशी 
मयोदा ठरली. यावरून असें अनुमान काढण्यास 
हरकत नाहीं कीं, सप्रमाण व श्रद्धायुक्त तको- 
विरुद्ध व्यासांचे कांहीं हणणे नाहीं. 

वर ह्टटल्याप्रमाण अहिंसेच्या स्तुतीवरून 
बुद्ध महाभारतकाराला माहित होता असे 
मानतां येत नाहीं. समग्र महाभारतांत बुद्धाच 
नांव नाहीं, व रामायणांतही जो एक स्छोक 
आढळतो तो प्रक्षिप्त असण्याचा संभव आहे, 
बुद्धापूर्वी ल्याचेसारखेच विचार पुष्कळांचे मनांत 
आले असले पाहिजेत. तो एखाद्या धूमकेंतूप्रमाणे 
एकाएकीं आगापिच्छा नसतां उदयास आला 
असे मानतां येत नाहीं, ज्या विचारांनी पुष्क- 
ळांचे मनांत खळबळ उडवून दिली होती, त्या 
विचारांना बुद्धाचे तोंडांतून द्वार मिळाळें एवढेंच 
काय तें. उपनिषदांतही वेद्‌ व यज्ञ यांचे संब- 
न्धांने थोडासा अनादर दाखविलेला आहे. क्र 
ग्वेद वगेरे ग्रन्थांना अपरा विद्या असे उपनि- 
षदांत हटले आहे. तथापि सवे महाभारत वा- 
चून असा ग्रह होतो कीं सनातन धर्मे व त्याचे 
आधारस्तम्भ जे ब्राह्मण ह्यांवर कोठून तरी 
जोराचा हल्ला झाला असला पाहिजे, एरवी पुनः 
पुनः धर्म हणजे काय, ब्राह्मणांचे श्रेष्ठत्व केवढे 


ल क. की 
१. अचिन्त्याः खळ ये भावा न तांस्तकेण योजयेत.। 
भीष्म० ५.१२ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


१ 


आहे, हे विषय विस्ताराने चर्वितचर्वण करून 
वर्णन करण्यांत आले नसते. 

आदिपवीत (१.१२७; ग. कृ.) नभ क्षप- 
णकाचा उल्लेख आला आहे. अयोध्याकाण्डांत 
एका ठिकाणीं कोणत्याहा देशांतील नास्तिक 
बोलणार नाहीं अशी वाक्यें आहेत. कोण कोणाचा 
बन्घधु आहे. मनुष्य एकटा जन्मतो व एक- 
टाच मरतो. त्याचे बरोबर कोणी येत नाहीं. 
श्राध वगैरे करणे हा केवळ अन्नाचा अपव्यय 
. आहे. इहलोकांत एकाने खाऊन जर परलोकी 
दुसऱ्याला मिळते तर प्रवासाला गेलेल्या माण- 
साला घरच्या मंडळीने श्राद्ध केळे असतां पो- 
टभर अन्न मिळावे. खरोखर परलोक ह्मणून 
कांहीं नाहीं. जे प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं दिसेळ तव- 
ढेच ग्राह्य समजावे). संकटांमुळे चांगल्या मनु- 
ष्यांनाही पुण्य व पाप ह्यांसंबंधाने मोह पडे. 
पुण्यवानासही संकटे गांजतात व पापीही आमरण 
सुखांत असतो, हणून धर्म किंवा अधर्म कांहींच 
नाहीं, असे लक्ष्मणाने निराशेने झटले आहे. 


२, कोटुंबिक स्थिति, 


दुसऱ्या अनेक बाबींप्रमाणे ह्याबाबतीतही 
परस्परोवेरांधा असा पुष्कळ 
पुरावा आह. प्रथमत: स्त्रियांची 
ज्यांत निन्दा केली आहे 
किंवा त्यांचा अनादार केला आहे अशीं 
कांहीं निवडक वाक्ये दर्तो. (स्त्रियांचा . हा 
स्वभावच दिसून येतो कीं त्या चंचळ, धर्म- 
हीन, तीक्ष्ण व कल्हाभ्रि पेटविणाऱ्या अस- 


स्थरीवगाबद्दळ 
मत. 


१, अयोध्याकाण्ड१०८.३ इत्यादि, २, शुभे वत्मानि 
तिष्ठन्तं त्वामार्य विजितन्द्रियप । अनर्थेश्या न शकनोति 
त्रातुं धर्मा निरर्थक: ॥ भूतानां स्थावराणां च जंगमानां 
च दशन । यथास्त न तंथा धर्मस्तेन नास्तीति मे 
मितः ॥ युद्धकाण्ड ८३२.१४-१५, 


ताते.' 'स्त्रिय ह्या अनृतवादी आहेत असे सू- 
न्रकारान ठरविळें ओहे'. 'त्या स्वभावतः नि- 
मेयाद्‌ असून वडीळ माणसे चाकर नोकर 
यांचे भीतीनं व त्यांस बिघडविणारे नसल्या- 
मुळें मयीदेत रहातात. लाखां स्तरियांत एखा- 
दीच पतित्रता असते.” अनुशासनपवीच्या 
१८ व्या अध्यायांत ख्रियांची परमावधीची 
निंदा केळी आहे, व ती निन्दा एका ख्रीकडू- 
नच वदविली असल्यामुळे तिचे तेक्ष्ण्य फारच 
झांबणारें आहे. “स्त्रियांपेक्षा ज्यास्त पापी कांहीं 
नाहीं; सुऱ्याची धार, विष, सर्प, व अमि हीं 
सर्व स्त्रियांत एकवटली आहेते.' “बालपणी 
पिता रक्षण करतो, योवनांत भती, व वार्ध- 
क्यांत पुत्र रक्षण करितात; अशा रीतीने स्त्रि- 
यांना स्वातळ्य नाहीं, असें प्रजापतीचें मत 
आहे. ' कांहीं ठिकाणीं स्रियांवर इतके घाणेरडे 
व असभ्यपणाचे आरोप केले आहेत कीं ते 
७००९ १ य कि ह > होईल 
येथें लिहिणे शिष्टाचारास सोडून होईल. 
आतां स्त्रियांची ज्यांत स्तुति केळी आहे 
अशीं कांहीं वाक्यें देऊं. ' जेव्हां जेव्हां स्त्रियांचे 
पाऊल वांकडे पडते, तेव्हां तेव्हां खरोखर पुरु- 
षाचाच अपराध असतो .!' ज्या ठिकाणी ख्र्रि- 
१. स्वभावस्त्वेष नारीणां त्रिषु लोकेषु इऱ्यते । वि 
मुक्तवमीश्वपलास्तीक्ष्या भदकरा: ल्लियः ॥ अरण्यकाण्ड 
४५.२९-३०, २. अनृताः स्रिय इत्येव सूत्रकारो 
व्यवस्याते । अनु० १९.६. ३. अनर्थित्वान्मनुभ्याणां 
भयात्परिजनस्य च । मर्या;दायासमर्यादा: ल्लियस्तिष्ट- 
न्ति भतूषु ॥ अलु. ३८.१६ तथा शतसहल्ेपु यदि 
काचित्पतित्रता । अनु.१९, ४. न श्लीभ्यः किंचिदन्यद्व 
पापीयस्तरमस्ति वै ॥ अनु. २८.१२; श्लुरधारा विष 
सपो वन्हिरित्येकतः स्रिय: ॥ अनु० ३८.२९, ५.पिता 
रक्षाते कोमारे भती रक्षाते योवने । पुत्राश्न स्थाविरे 
भावे नास्ति ल्लीणां स्वतंत्रता ॥ अनु. २०.२१; 
प्रजापतिमतं हयतन्न ल्ली स्वातन्त्र्यम्हीति । अनु.२०,१४ 
६ एवं श्री नापराध्नोते नर. एवापराध्यति । शास्ति 
२६७,२८, 


१४ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


'->>>>>>>>>>"पपपपणणरणणण?१े१0१णण0ण?ण?ण?ण?णची ण 
"क क कनक 0000 लारा फक क क ण कन्नन ााकााकाा स ीननसकडकळळी_» 


यांना मान मिळतो तेथें देवता आनन्द पाव- 
तात, ह्मणून स्त्रियांचा मान राखावा व त्यांना 
संतुष्ट ठेवावे?'. * ज्या ठिकाणीं स्त्रियांना 
मिळत नाहीं तेथें सर्वे क्रिया निष्फळ 
होतात. ज्या कुळांत स्त्रिया दुःखित असतात तें 
विनाश पावते. अभ्युद्याची इच्छा करणाऱ्याने 
स्त्रियांना मान द्यावा, कारण स्त्रीचे पालन व निय- 
मन केळे असतां ती प्रत्यक्ष लक्ष्मीच होते. 
मातांविषयीं महाभारतांत कांहीं फारच उदात्त 
वाक्यें आहेत. ' एक माता दहा फपित्यांपेक्षां- 
किंबहुना सर्व परथ्वीपेक्षां मोठेपणांत ज्यास्त 
आहे. मातेइतका श्रेष्ठ कोणी नाहीं, मातेसारखी 
छाया नाहीं, मातेसारखी गति नाहीं, माते- 
सारखें शरणागतवत्सळ कोणी नाहीं, माते- 
सारखी प्रिय वस्तु नाही '. पति व पत्नी 
ह्यांच्या परस्परसंवन्धाबद्दलही श्रीव्यासांचे उ- 
दवार फारच प्रशंसनीय आहेत. “'भायो ही 
पतीची अधीगी आहे, ती त्याचा अत्यंत श्रेष्ठ 
मित्र आहे, ती धर्म अर्थ व काम ह्या तीन 
पुरुषाथौचें मूळ आहे, व संसारसागरांतून तरून 
जाण्याला तीच साधन आहे.” 


१. पूज्या लालयितव्याश्व स्रियो नित्यं जनाधिप । 
ल्ियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ॥ अनु० 
४६.५. २. अपूजिताश्व यंत्रेता सर्वास्तत्राफला: करिया:। 
तदा चैतत्कुलं नास्ति यदा शोचन्ति जामय: ॥ अनु० 
४६, ६. श्रिय एता: श्रियो नाम सत्कायी भूतिमिच्छता। 
पालिता निगृह्दीता च श्री: ल्ली भवति भारत॥अनु०४६. 
१५. रै. दश चेव पितून्‌ माता सर्वो वा एथिवीमपि । 
गोरवेणाभिभवाते नास्तत मातृसमो गुरुः ॥ अनु० 
१०५.१५; नास्ति मातृसमा च्छाया नास्ति मातसमा 
गति: । नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया ॥ 
शान्ति>र६७.३१ ४. अधे भायी मनुष्यस्य भाया 

श्रेष्ठतम: सखा । भायी मूलं त्रिवर्गस्य भायी मूलं 
तरिष्यत; ॥ आदि ७४.४० (४१ ग. कृ. प्रत ) 


निन्दात्मक व स्तुतिरूप वचनांचा विचार 
केला असतां असे ह्णण्यास हरकत नाही कीं, 
महाभारतरामायणकाळीं स्त्रियांची खरी योग्यता 
समाजास बरीच कळून चुकली होती. स्री ह्मणजे 
पुरुषांचे सुखासाठीं निमोण केलेही एक वस्तु 
अशी कांहीं स्त्रियांबद्दल भारतवर्षीयांची कल्पना 
नव्हती. समाजाचे कल्याण करण्याचे स्त्रियांत 
केवढे सामर्थ्य आहे याची विठ्ठानांना चांगलीच 
कल्पना आली होती. स्त्रियांची जी निन्दा आढ- 
ळते त्यावरून ग्रन्थकाराची स्रिया पवित्र आच- 
रणाच्या व्हाव्या अशी उत्कट इच्छा होती 
असं दिसतं, किंवा ते “छोक पाठीमागून घुसडून 
दिलेळे असतील. पूर्वांचा एक न्याय असा आहे 
कीं निन्दा ही निन्थ वस्तूची निन्दा करण्यासाठीं 
प्रवृत्त झालेली नसते, तर ज॑ केलें पाहिजे त्याची 
स्तुति करण्यासाठीं केलेली असते.' शिवाय हेही 
लक्षांत ठेविळें पाहिजे कीं, पौरस्त्य व पाश्चात्य 
अशा दोन्ही ग्रंथकारांना स्रियांच्या दोषांचे 
आविष्करण करून ते फुगवून सांगण्याची संवयच 
झालेली आहे. र 
समग्र महाभारतांत मनाळा ओढून घेणारी 
अशी एक विलक्षण गोष्ट ह्मणजे 
विवाह. टेपदींचा पांच पांडवांबरोबरचा 


विवाह ही होय. ज्या अर्थी भगवान्‌ व्यासांनी 
आपल्या कथेतील नायकांबद्दलच अशी स्थिति 
लिहिली, त्यावरून असे दिसतें कीं परंपरागत 
कथेचा ओघ फार जोराचा होता व त्याविरुद्ध 
कल्पना करितां येईना. समाजांत बहुपतित्वाचा 
चाळ थोडीबहुत तरी फारच प्राचीन काळीं प 
ठित असावी याचें निदर्शक ह्मणन ही गॉट 
मानतात. द्रौपदीच्या विवाहाची जी हकीकत 
दिलेली आहे त्यावरून व्यासांना ही चाळ अमा” 


>.“ .. २-4... >>> 
१. न हि निन्दा निंद्य निन्दितु प्रवर्वते, आपि ठ 
विधेयं स्तोतुम्‌ । तन्त्रवार्तिक पान १६ बनारस प्रत. 


न र कखबजाअअअय यय 
गय . जळ 


>> 


भारतरामायणकाठीन समाजस्थिति. १६ 


नुष व विलक्षण वाटत असून त्यांचे वेळी 
कुल प्रचारांत नव्हती असे दिसतें. पुष्कळ वाद- 
विवाद केल्यानंतर व पुरातन दाखले . दिल्या- 
नंतरच दुपदाने पांच पांडवांना द्रोपदी दिली. 
धर्मानेही बहुपतित्वाचीं पुरातन काळची गोतमी 
व वाक्षी अशीं दोनच उदाहरणें दिलीं आहेत. 
भारतरामायणकाळीं एकपत्नीत्वाचीच चाल 
जिकडे तिकडे होती. क्चित्‌ एकापेक्षां अधिक 
बायका एकाच वेळीं करीत. दशरथाचे अंतःपुरांत 
तीन मुख्य राण्यांशिवाय साडेतीनशे बायका 
होत्या. ययाति व पाण्डु यांना प्रत्येकी दोन 
बायका होत्या. अशा रीतीने क्षत्रियांमध्यें मात्र 
अनेक स्त्रियां करीत असत. क्षत्रियांमध्यें सुद्धां 
श्रीरामचंद्राप्रमाणे एकपर््नात्रत पाळणारेही होते. 
मन्वादिस्मृतींप्रमाणे महाभारतांतही विवाहाचे 
ब्राह्म, दैव, आर्प, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, 
राक्षस व पैशाच असे आठ प्रकार सांगितलेले 
आहेत.१ ह्या आठांपेकीं पहिले चार मात्र ब्राह्म- 
णांना विहित होते. ह्या चारांतून ब्राह्म हा सर्वात 
श्रेष्ठ व सर्व वणीना विहित होता. शील, कुल, 
विठ्ठत्ता, व आचरण हीं स्व पाहून गुणवान्‌ 
अशा वराला कन्या द्यावी, ह्मणजे ब्राह्म विवाह 
झाला. वर जरी ब्राह्म दैव, आप, प्राजापत्य हे 
चारी प्रकार ब्राह्मणांस उक्त आहेत ह्मणून 
हटले आहे, तरी एका ठिकाणीं आर्प विवाहाला 
दूषण दिळें आहे. आर्प विवाहांत वराजवळून 
दोन गाई घेऊन कन्या देत असत. 
हणून किंमत थोडी काय किंवा फार 
काय तो एक प्रकारचा विक्रमच समजला 
पाहिजे, असं एका ठिकाणीं हटलेळें आहे. 
१. ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापलस्तथासुर: । गा. 
न्यर्वो राक्षसश्वेव पैश्याचो5्याम: स्मृतः ॥ आदि ० 
७२-९-( ८-९ ग. क. प्रत ) २. शील्गृत्ते समाज्ञाय 
विद्यां योनिं च कर्म च । सद्िरेवं प्रदातव्या कन्या 
गुणयुते वरे,॥ ब्राह्मणाना सतामेष ब्राह्मो धर्म युधिष्ठिर । 
अनु० ४४,१-४. 


आसुरविवाहांत मुलीच्या आईंबापांस पुष्कळ 
द्रव्य देऊन मुलगी घेत असंत. गान्धर्व विवा- 
हांत कन्येला जो वर अभिप्रेत असेळ तो ती 
वरी.' राक्षसविवाहांत कन्येला तिचे बांध- 
वांचे इच्छेविरुद्ध बलात्काराने हरण करून नेत. 
पेशाचविवाहांत कन्या निद्रित वगेरे असतां 
नेत. क्षत्रियांना गान्धव आणि राक्षस हे दोन 
प्रकार उक्त होते. पैशाच व आसुर सर्वोनाच 
निषिद्ध होते. परंतु एका ठिकाणीं वैर्‌य व शूट 
यांनीं आसुरविवाह केल्यास हरकत नाहीं असें 
सांगितळें आहे.' गान्धारीचें ध्वतराष्ट्राशीं ब्रा- 
हपद्धतीनें लग्न झाळें. विचेत्रर्वायीकरितां भी- 
प्मानें अंबिका व अम्बालिका ह्यांचे बलाने 
हरण केल्यामुळें तो राक्षसविवाह झाला. शकु- 
न्त्ठेनें दुष्यन्ताशीं गान्धवोवेवाह लाविला. दम- 
यन्तीने नळाला स्वयंवरांत वरिळे. कधीं कधीं 
असत्रवि्येत जो नैपुण्य दाखवील व कांहीं पण 

जिंकील त्याला कन्या देत; उदाहरणाथ, द्रो- 

पदी व सीता. 


अष्टादश हि वषीणि मम जन्माने गण्यते । अरण्यकाण्ड 
४७. १०-११. ४. ब्रिशद्रर्षा दशवर्षा भाय विन्देत॑ 
नग्निकांमू । एकविशतिवषी वा संप्तवर्षामवाप्नुयात्‌ ॥ 
अनु०४४,१४, 


-र्‍ शै भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


ज्यांवरून स्त्रियांच्या विवाहकाळाची मर्यादा 
डा र ५ २ वी स 
बरीच होती असं दिसते. गान्धारीनें धृत- 
राष्ट्राशीं विवाह झाल्याबरोबर डोळ्यावर पट्टा 
बांधन आपणांस अंधत्व आणिठे* यावरून ती 
विवाहकाळीं सहा सात वषीची लहान बालिका 
असेळ असं वाटत नाहीं. भारतीय युद्धाला 
सुरवात झाली त्यापूर्वी उत्तरेचे अभिमन्यूशीं 
लयन झालं; व त्या युद्धांत अभिमन्यु मारला 
गेला, त्यावेळी ती गरोदर होती; यावरून तिचा 
प्रौढपणींच विवाह झाळा असला पाहिजे. ज्या 
अर्थी स्वयंवराची चाल प्रचारांत होती, त्या- 
अर्थी राजांचे गुणदोषांचा विचार करण्याइतक्‍्या 
तरी मुली प्रौढवयाच्या असल्या पाहिजेत. 
गान्धवेविवाह तर कन्या प्रौढ असल्याशिवाय 
शक्‍य नाहीं. सावित्रीला तिच्या बापानं स्वतःच 
वर शोधून काढण्यास सांगितलें. “ कन्या क्रतु- 
मती ज्ञाठी असनही पिता जर वर पहाणार 
नाहीं तर कन्येने तीन वर्षे वाट पाहून चवथ्या 
वर्षी स्वतः पाति वरावा.' साठ वर्षांचा ह्यातारा 
नवरा कुमारीला आवडत नाहीं असे एका 
ठिकाणीं हरटलेळे आहे. 
गान्धर्वविवाहांत बापाच्या परवानगीची जरूरी 
नसे. बाकी सर्वे विहित विवाहप्रकारांत त्याच्या 
परवानगीची जरूरी असे. जरी बापाने मुलीला 
स्वतांच पाति शोधन काढण्यास सांगितलें असलें 
तरी तिनें पसंत केलेल्या वरासंबन्धाने सुद्धां 
बापाची अनुज्ञा लागे.सावित्रीचा पिता हणाला 
१. ततःसा पद्र्मादाय कृत्वा बहुयुणं तदा । वबन्ध 
नेत्रे स्वे राजन्‌ पतित्रतपरायणा ॥ आदि० ११०.१४ 
(ग, कृ. ) २, त्राणि वर्षाण्युदीक्षेत कन्या कततुमती 
सती । चतुर्थ त्वथ संप्राप्ते स्वयं भर्तारमेर्जयेत्‌ ॥अनु० 
४४.१६, ३. घुवे न रोचेद्धरतर्षभस्य पतिः कुमायी 
हव षटरचविषः । वन० ५.१५. ७. प्रार्थतः पुरुषी यश्च 


स॒ निवेद्यस्त्वया मम । विसूऱ्याहं प्रदास्यामे वरय त्वं 
यथेप्सितम्‌ ॥वन०२९३-३३, 


कीं, ज्याला तूं पसंत केळें असशील तो मळा 
सांग, मा्‌ त्याचेबद्दळ विचार करून मग तुला 
त्याला देईन. बाप नसला तर आई किंवा इतर 
नातेवाईक यांची परवानगी लागे. 

वरामध्ये कुळ, शीळ, व विद्या हीं तान 
असलीं पाहिजेत. त्याचप्रमाणे कन्येला भाऊ व 
पिता असला पाहिजे. जिला भाऊ नाहीं अशी 
कन्या न करण्याबद्दल फार कटाक्ष आहे. कारण, 
ती आपल्या बापाच्या पुत्राप्रमाणं असून तिचा पुत्र 
तिच्या बापाच्या पिंडदानादि क्रिया करिता. 
त्याचप्रमाणे कुष्ठ, अपस्मार, क्षय इत्यादि आनु- 
वंशिक रोग जिला आहेत व जी व्यंग आहे 
अश्शा कन्येचे पाणिग्रहण करूं नये.3 शिवाय, 
कन्येचे व वराचें गोत्र व प्रवर एक नसले पाहिजेत 
ती त्याच्या आईची सापिंड नसली पाहिजे. 
माग सांगितल्याप्रमाणे ब्राह्मणाला ब्राह्मण,क्षत्रिय 
किंवा वैश्य कन्येशी विवाह करितां येई. क्षत्रि 
याला क्षत्रिय किंवा वैश्य कन्येशी, ववैश्यालां 
स्वजातीय स्त्रीशांच विवाह करितां येत 
कांहींच्या मताने ब्राह्मणाला केवळ रतिसुखासाठीं 
शूद्गकन्या वरितां येई; परंतु त्याला प्रायश्चित्त 
घ्यावें लागे. ब्राह्मणाला आद्य तीनवणांतीळ 
कन्येपासून पुत्र झाल्यास तो ब्राह्मणच मानला 
जाई; परंतु शूह्स्त्रीपासून पुत्र झाल्यास तो ब्राह्मण 
होत नसे. क्षत्रियाचा ब्राह्मणकन्थेशीं विवाह 
निषिद्ध होता. अशा विवाहांना प्रतिळोम विवाह 


१. पिता माता गुरवश्रैव येडन्ये देहस्यास्य मभ- 
वन्ति प्रदाने । वन० ३०६.२२. २. यस्यास्तुन 
भेवदू भ्राता पिता वा भरतर्षभ । नोपयच्छेत त 
जातु पुत्रिकाधार्मिणी हि सा ॥ अनु ४४.१५ 

$. पिंगळां कुष्टिनीं नारी न त्वमुद्राढमहैसि । अप- 
स्मारिकुले जातां निहोनां चापि वजयेत्‌. ॥ श्रित्रे्णा 
'च' कुले जातां क्षयिणां मनुजेश्वर ॥ अनु० १०४.१२३४, 

४. असपिण्डा च या मातुरसगोत्ना च या पितु: ॥ 
इत्येतामंनुगच्छेत त॑ धम मचुरत्नर्वात्‌ ॥ अनु४४-१८ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. १७ 
हणत. निरनिराळ्या वर्णीच्या अनेक स्त्रिया | आहे.* मुलाचा जबर हुंडा घेणाऱ्या बापांनीं 


जर ब्राह्मणार्ने केल्या तर जी ब्राह्मणी असेल 
तिलाच पतीचे स्नान, अलंकरण, दन्तधावन, 
अंजन, हव्यकन्य इत्यादि सवे धर्मकायीत 
प्राधान्य असे,* 

मुलीच्या बापाला कांही तरी नजराणा 
देण्याची सर्वसाधारण चाल होती. त्याचप्रमाणे 
मुलींचा बापही विवाहाचे वेळीं तिळा कांहीं तरी 
आपल्या प्रेमाचे द्योतक हणून देत असे. क- 
ष्णाने सुभद्रेच्या विवाहाचे वेळीं अजुनाला 
गाई, घोडे, हत्ती, दासदासी दिल्या. उलट- 
पक्षी क्चीकाने जेव्हां गाधिनपाजवळ कन्येची 
मागणी केली त्यावेळी गाधीनं श्‍यामकण असे 
एक हजार अश्व दिल्यास कन्या देईन असें सां- 
गितलळें.  माद्रीच्या भावाने तिळा अलंकारांनी 
भूषित करून तिचा विवाह लाविला व भीष्माने 
त्याला सोने, रत्नं इत्यादकांचा अहेर केला 
जनकाने रामाला हजारों दासदासी, हत्ती, शाली 
वगैरे दिल्या. हीं सर्व उदाहरणे राजकुलांतील 
आहेत हे खरें. ब्राह्मणळोक हे गरीब असल्या- 
मुळें देणग्या देत असल्यास त्या अल्प किंम 
तीच्याच असल्या पाहिजेत. वराकडून मुलीला 
किंवा तिच्या बापाला ज्या देणग्या मिळत, त्या 
मुलीचा मोबदळा ह्मणन दिल्या जात नसत 
भार्या विकत घेतां येत नाहीं व देतां येत नाहीं व 
कन्येच्या बापाला मिळालेला पेसा किंवा देणगी 
ही तिची किंमत असें जे ह्मणतील ते धर्मज्ञ 
नव्हत असे महाभारतांत निक्षून सांगितलेलं 


१ स्नानं प्रसाधनं भतुर्दन्तधावनमज्ञनपू । हव्य 
कव्यं च यचान्यद्धर्मयुक्त॑ गृहे भवेत्‌ ॥ न तस्यां जातु 
तिष्ठन्त्यामन्या तत्कतुमिहाहति ॥ अनु. ४७. ३३. 

२ उचितं नः कुले किंचित्पूवेयत्संप्रवर्तितम्‌ । 
एकत: इयामकणानां पाण्डुराणां त्रस्विनाम्‌ ॥ सहखं 
वाजिनां शुल्कमिति विद्धि द्वरिजोत्तम ॥ वन, ११५.२३, 


व पोटच्या गोळ्याला पैशासाठीं हव्या त्याच्या 
गळ्यांत बांधणाऱ्या कांचनभटांनीं खालीं लिहि 
लेळे ४छोक मनन करण्यासारखे आहेत. असे 
करणाऱ्या बापाला अति घोर नरकामध्यें मलमूत्र 
भक्षण करीत पडावे ठागतें. 

मुलळीकरितां नुसती मागणी घालण्यानं किंवा 
मुलींचे बापाला देणग्या देण्याने विवाहसंबंध 
पुरा होत नाहीं. अनुशासन पर्वाच्या ४9 व्या 
अध्यायांत असा एक प्रश्न केला आहे कीं 
एका मनुष्यानें मुलीच्या बापाला देणग्या दिल्या 
व नंतर तो मेळा तर ती मुलगी दुसऱ्या मनुष्याला 
द्यावी किंवा नाहीं. याचे उत्तर असं दिलेलं 
आहे कीं पहिला मनुष्य जिवंत असतांही दुस 
ऱ्याला ती कन्या देण्यास हरकत नाहीं, मग तो 
मृत असल्यावर बोलावयासच नको.* सप्तपंदी 
झाल्याबरोबर विवाहविधि पूणे होत असे. 
विवाहविधींत लागणाऱ्या वस्तूंपैकी लाह्या 
अक्षता, दर्भ वगेरे यांचा उल्लेख रामायणांत 
आला आहे. 

पत्नींचीं कर्तव्यें :-पतित्रता स्रियांच्या कत- 
व्यांविषयीं महाभारतांत जागोजाग सांगितलेले 

१ ये मन्यन्ते क्र्‍यं ुल्कं न ते धर्मविदो जना: । 
न ह्येव भार्या क्रेतव्या न विक्रय्या कथंचन ॥ अनु. 
४४. ४५-४६, 

२ यो मनुष्य: स्वकं पुत्रं विक्रीय धघनमिच्छति । 
कन्यां वा जीवितार्थाय यः शुल्केन प्रयच्छति ॥ सप्तावरे 
महाघोरे निरये कालसाहूवये । स्वेदं मूत्र पुरीषं च 
तस्मिन्मूढ: समरनुते ॥ अनु. ४५. १८-१९. 

३ यत्रेष्टं तत्र देया स्यान्नात्र कायी विचारणा । 
कुर्वते जीवतोप्येवं मते नेवास्ति संशय: ॥ अनु.४४.५१. 

४ पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे । 
पाणिय्नाहस्य भायी स्यादस्य चाद्धिः प्रदीयते ॥ अनु. 
४४,५५७ 

५ लाजपू्णेश्व पात्रीभिरक्षतेरपि संस्कृते:। दर्भ: समे, 
समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ बालकाण्ड ७२,२३, 


र्ट 


आहे. पतीची सेवा करून व त्याला संतुष्ट 
राखून स्रीला अत्यंत अभिमत अशी कोणतीही 
गोष्ट मिळवितां येईल. तिचें तन मन धन पति- 
सेवत असलें पाहिजे. पतिसेवापरायण स्त्रीला 
इश्वरपूजेचीही अपेक्षा नाहीं. महाभारत व रामा- 
यण ह्या ग्रंथांत रेखाटलेले हे ध्येय आजही 
भरतखंडांतील स्त्रियांचे उद्दिष्ट आहे. स्रियांच्या 
कतेव्यांसंबंधाने दोन्ही ग्रंथकारांनी उत्तमोत्तम 
स्त्रियांचे तोंडीं कांहींना कांहीं तरी वाक्यें 
घातलींच आहेत. द्रौपदी, सीता, अरुन्धती, 
लोपामुद्रा, दमयन्ती, सावित्री इत्यादि स्रीर- 
त्नांच्या महनीय कथांनीं स्ःकालीं सुद्धां 
आरयेत्त्रियांना त्यांचेवर व त्यांचे पतींवर आलेल्या 
संकटांना तोड देण्याला घेर्य येते. उपरिनिर्दिष्ट 
साध्वी स्त्रिया आर्यस्त्रियांना हजारों वर्षे मार्ग- 
दर्शक झाल्या आहेत व पुढेही होतीळ. अनेक 
कुटुंबांतील शान्ति व सुख यांचे मूळ वरीळ 
साध्वी स्त्रियांच्या स्फृतिजनक र्चरित्रांत आहे. 
पतीला संतुष्ट राखणें असेळ तर स्त्रीने कसें 
वागावें हे॑सत्यभामेला द्रौपदीने वनपवीत 
( अध्याय २३३ ) सांगितलं आहे. स्त्रीने 
पतीला देवाप्रमाणे मानावे. इश्वरपूजा न 
करितांही तसे केल्याने तिळा स्वर्ग मिळतो.* 
सावित्री यमाला ह्मणते, पतीच्या सन्निध 
मळा श्रम होत नाहींत, ज्याठिकाणी तूं पतीला 
नेशील तीच माझी गति. पातिविरहित होऊन 
मला सुख, स्वर्ग, लक्ष्मी किंवा जीविताचीही 
पर्वा नाही. * राजकुलांत उत्पन्न झालेल्या व 
१जीवन्त्या हि ल्लिय्या भततुर्दैवतं प्रभुरेव च । भर्ठुः 
झुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥ अपि या निर्नम- 
स्कारा निवरत्ता देवपूजनात्‌॥अयोध्याकाण्डर ४.२६-२७ 
२ श्रमः कुतो भर्तूसभीपतो मे यतो हि भती मम 
सा गतिर्धुंवा ॥ वनपर्व २९७.२९. न कामये भर्तृवि- 
नाकृता सुखं न कामये भतृविनाळृता दिवम्‌ । न कामये 


भतेविनाकृता श्रियं न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥ 
वन० २९७.५२, 


विविधज्ञानविस्तार. 


ऐषआरामांत वाढलेल्या अशा स्त्रियाही बिलकुल 
कुरकुर न करितां पतींबरोबर हालअपेष्टा सोस- 
ण्यास सिद्ध झाल्याची अनेक उदाहरणे ह्या 
दोन ग्रन्थांत आहेत. सीता व द्रोपदी ह्या दोघी 
राजकन्या असूनही आपआपल्या _ पतीबरोबर 
संकटमय अश्या वनवासांत आनंदानं गेल्या. 
सर्व साध्वी स्त्रियांत सावित्रीला अग्रपूजेचा मान 
आर्यस्त्रियांकडून मिळालेला आहे. पति प्रवासाला 
गेला असतां स्त्रीनं अंजन अलंकार, माळा, 
उटणीं सोडून दिलीं पाहिजेत.* पतीखालोखाल 
प्रत्येक स्त्रीने सासूसासऱ्यांना मान दिला 
पाहिजे. ी 

वरतीं आह्मी कांही अवतरणांवरून दाख- 
विळूंच आहे कीं स्त्रियांना स्वातळूय देऊं नये 
असें भारतकाळीं लोकमत होतें. परंतु ग्रहांतीळ 
अंतब्येवस्थैत श्रिया पूर्ण मुखत्यार होत्या. 
स्रियांना मान द्यावा अशा अर्थाची वाक्यें आह्मी 
पूर्वी दिळींच आहेत. आपल्या पतीसंबन्धाच्या 
हरएक गोष्टींत स्त्रिया मन घालीत; यावरून 
त्यांची स्थिति अगदीं शोचनीय नव्हती. द्रो- 
पदी सत्यभामेला हणते कीं मी आय आणि 
व्यय यांवर नजर ठेविते. स्त्रियांचे शिक्षणाची 
अगदीं हेळसांड करीत असत असे वाटत नाहीं. 
मुलींच्या शाळांचा कोठेही उल्लेख नाहीं ही गोष्ट 
प्राक्ललपणे कबूल केली पाहिजे | परंतु घरच्या 
घरीं त्या काळच्या समजुतीप्रमाणे मुलींना शि- 
क्षण मिळे. त्या शिक्षणाचा रोख पुस्तकी ज्ञानाकडे 
नसून शीळ बनविण्याकडे असे. महाभारत व 
रामायण ह्या दोन्ही ग्रंथांत स्त्रिया सर्वे विषयां- 
वर बोलतांना आपण पहातां; कांहीं स्रिया 
तत््वज्ञानविशारदही होत्या, उच्च कुलांतीळ 
स्रिया गीत, वादय, नृत्य वगैरे शिकत असत. 


१ अंजनां रोचनां चैव स्नानं माल्यानुलेपनमू । 
प्रसाधन 'च निष्कान्ते नाभिनन्दामि भर्तरि ॥ अलु० 
१२३.१७, 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


१९ 


बृहनडावेशांत अजुनाने उत्तरेला गीतादि ललि- 
तकला शिकविल्या. * दोन्ही ग्रंथांतील प्रमुख 
स्त्रिया दीनदुबळ्या नसून उत्साही व करारी 
दिसतात. कुन्ती आपल्या पुत्रांना झणते, दीन- 
वृत्तीने पोटाची खळगी भरण्यापेक्षां मुळींच 
आधार न मिळाला तरी पुरवले व वेळ आली 
असतां प्राणत्यागही चांगला. आपला मुलगा 
शत्रूंबरोबर लहून पराजित होऊन हताश झालेला 
पाहतांच विदुलेनें त्याचा अत्यंत कठोर शब्दांनी 
निषेध केला व त्याला पुनः उद्योग करावयास 
लाविळें. अशा प्रकारच्या बाणेदार स्त्रिया त्यांना 
स्वतंत्रता नसती तर उत्पन्न होणार नाहींत. 
स्वतंत्रतेच्या खुल्या हवेतच त्या वाढल्या 
असल्या पाहिजेत. कांहीं लोक असा आक्षेप 
घेतीळ कीं उपरिनिर्दिष्ट स्त्रिया ह्या केवळ अप- 
वादादाखळ होत, बहुतेक स्रिया दास्यांत होत्या. 
हा आक्षेप सोपपत्तिक नाहीं. दोन हजार वपी- 
पूर्वीची स्थिति विद्यमान ग्रंथांवरून व त्यांत 
आलेल्या विशिष्ट उदाहरणांवरून अनुमानानेच 
ठरवावयाची आहे. ग्रंथकारांनी बाणेदार स्त्रियांची 
उदाहरणे दिलीं आहेत ह्यावरून त्यांना स्र्यांचीं 
दीन स्थिति इष्ट वाटत नव्हती. समाजा पुढं 
अनुकरणीय ह्मणून ज्या स्त्रिया ठेवावयाच्या 
त्या सवे सुशिक्षित व तेजस्वी अशाच ठेवि- 
लेल्या आहेत. 

उच्चकुलांतील स्त्रिया पुरुषपसमाजांत मोकळे- 
पणाने मिसळत नसत असं दिसते. परंतु त्या 
तोंडावर बुरखा वगैरे घेत असत असे वाटत 
नाहीं. घरांतल्या घरांत त्या अगदीं मोकळे- 

१ गीतं नृत्य विचित्र च वादित्रं त्रिविधं तथा । 
शिक्षयिष्याम्यहं राजन्‌ विराटस्य पुरल्रियः ॥ विराट? 
2९ 

२ तृत्तेः कार्पण्यलब्याया अम्रतिष्ठेव ज्यायसी । 
काळे हि समनुप्राप्ते त्यक्तव्यमपि जीवितम्‌ ॥ उद्योग? 
९०७,७७, 


पणाने वागत, परंतु पुरुषसमाजांत त्या फारशा 
येत नसत. “ जी सीता पूर्वी आकाशस्थ प्रा- 
ण्यांना सुद्धां हग्गोचर होत नव्हती तिलाच 
आतां राजमार्गावरीलळ लोक पहात आहेत.! 
' कुलस्त्रियेला पूर्वीचे लोक सर्भेत नेत नसत असे 
मीं ऐकिलें आहे. परंतु ही सनातन चाळ कौर- 
वांनीं आज नष्ट केली' असे द्रोपदी हणते. * 
धृतराष्ट्रानें बोलावल्यावरोबर गांधारी दुर्यो- 
धनाचे मन वळविण्याकरितां राजसर्भेत आली 
मी एकटी असल्यामुळें तुझ्याशी कसें बोळूं 
असें द्रोपदी जयद्रथाला हणते व सीता मारू 
तीचे आंगाळा आपण होऊन स्पशै करण्यास सं- 
कोच धरिते. ' या सर्व उदाहरणांवरून पडद्याची 
पद्धत कदाचित्‌ राजकुलांत प्रचारांत असलीच 
तरी विशेष कडक नव्हती असे ह्मणण्यास हर- 
कत नाहीं. संकटकाळी, युद्धप्रसंगीं, विवाहसमा- 
रंभांत,यज्ञांत व स्वयंवरांत स्त्रियांचे पुरुषसमाजांत 
दशन दूषणाहे नव्हते.* विधवावपनाचा कोठेही 
उल्लेख नाहीं. सतीची चाळ माहीत होती ह्यांत 
कांही संशय नाहीं. परंतु भारतीय युद्धांत लाखी 
वीर मारले गेळे असूनही सती गेलेल्या स्त्रियां- 
बद्दल फारच थोड्या ठिकाणीं उल्लेख आहे. 
पाण्डुबरोबर माद्री सती गेली हे एक प्रासेद्ध 


१ या न शकक्‍्या पुरा द्रष्टु भूतैराकारगेरपि । तामद्य 
सीतां पर्यन्ति राजमार्गगता जना: ॥ अयोध्या०३३.८. 

धम्यी श्रियं सभां पूर्वी न नयन्तीति न: श्रुतम्‌ । स 
नष्ट: कोरवेयेधु पूर्वा धर्मः सनातन: ॥ सभा ६८.९. 

२ एका ह्यहं संप्रति ते न वाचं ददानि वे भद्र 
निबोध चेदम्‌ । अहं ह्यरण्ये कथमेकमेका त्वामालपेयं 
निरता स्वधर्म ॥ वन० २६६.३; भर्तृभक्ति पुरस्कृत्य 
रामादन्यस्य वानर । नाहं स्प्रष्टु॑ स्वतो गात्रामिच्छेय 
वानरोत्तम ॥ सुन्दर० ३७, ६२, 

३ व्यसनेषु न छच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न क्रतौ 
नो विवाहे वा दरीनं दूष्यते त्रिय: ॥ युद्धकाण्ड० 
११६.९८, 


विविधज्ञानविस्तार. 


लवती 


उदाहरण आहे. आदिपरवीत एके ठिकाणीं ह्म- 
टले आहे कीं, स्री प्रथम मृत झाल्यास आपल्या प- 
ताची वाट पहात रहाते व पाति जर प्रथम मृत झाला 
तर ती त्याच्यामागून सती जाते. सेरन्त्रीला 
कीचकाबरोबर जाळून टाकण्याचा हुकूम होतो 
ही एक विलक्षण गोष्ट आहे.* एखादा मोठा 
मनुष्य ग्रृत झाला असतां त्याच्याबरोबर त्याचा 
एखादा गुलाम पुरण्याची किंवा जाळण्याची चाल 
फार प्राचीनकाळी होती असं ह्मणतात त्याचाच 
अवशेष हा असावा. विघधवापुनर्विवाहाचा नि. 
घेध एक दोन ठिकाणीं केलेला आहे. पाति गरत 
झाल्यावर किंवा जिवंत असतांना स्त्रीने दुसऱ्या 
पुरुषाशी विवाह करूं नये. तसें केल्यास स्त्री 
निःसंशयं पतित होईल. पुरुषानं पुष्कळ रित्या 
करणे ह्यांत अधर्म नाहीं. परंतु स््रीने प्रथम पतीचे 
लंघन केल्यास (हणजे दुसऱ्याशी विवाह केल्यास) 
फार मोठा अधम होईल !! ' विधवांची स्थिति 
समाधानकारक नव्हती. दुष्ट पुरुषांकडून त्यांस 
कुमार्गंगामी करण्यांत येत असे. जमिनीवर 
टाकलेल्या आमिषावर ज्याप्रमाणे पक्षी झडप 
घालतात, त्याप्रमाणे पतिहीन स्त्रीवर सवीची 


कह. ०060 लीळा . य स 

१ तत्रैनं चितासिस्थं माद्री समन्वारुरोह । आदि 
५५-६४ (६५ ग. कृ. ); राज्ञः ररीरेण सह ममा; 
पीदं कलेवरम्‌ । दग्धव्यं सुप्रतिच्छन्नमेतदार्ये प्रियं कुरू॥ 
आदि १२५.३२१ (२९ ग- कृ. प्रत ) 

२ प्रथमं संस्थिता भाया पातिं प्रेत्य प्रतीक्षते । 
पूर्व मरत च भतारं पश्चात्साळ्यनुगच्छाति ॥ आदि ७४. 
४५. (४६ ग..कृ..) र 

३ सैरन्ध्याः सूतपुत्रेण सह दाहं विदांपातेः । 
विराटपव २३.८. 

४ मृत जीवति वा तस्मित्न परं प्राप्चुयाद्‌ नरमू । 
अभिगम्य परं नारी पतिष्याति न संदायः ॥ आदि 
१०४.३२ (३५-२६ ग, कु. प्रत ); न | 
कल्याण बहुपत्नीकता नृणापू । ल्लीणामधम: सुमहान्‌ 

भर्तुः पूर्वस्य ल॑ंघने ॥ आदि १६०.३६ 


नजर असते, असे एके ठिकाणीं हटले आहे. ' 
जरी विधवापुर्नाविवाहाचा निषेध केलेला आहे, 
तरी स्त्रियांचा पुनर्विवाह क्षचित्‌ होत असावा 
असे कांहीं गोष्टींवरून दिसते. नळाची पुष्कळ 
वॅषैपर्यंत कांहींच बातमी न समजल्यामुळे दमयन्ती 
द्वितीय स्वयंवराबद्दह बातमी पसरविते व क्- 
तुपर्णासारखा साधुवूत्त राजा त्या द्वितीय स्वयं- 
वराला हजर राहण्यासाठी , धडपड करितो व 
त्यांत त्याळा कांहीं अधमांचरण वाटत नाहीं 
हे लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे, अनुशासनपवीत 
श्राद्वाळा कोणते ब्राह्मण बोलवावे ह सांगतांना 
पुर्नाविवाहित खीच्या मुलाला बोलावूं नये असें 
सांगितळें आहे. यावरून स्त्रियांचा पुर्नाववाह 
ही गोष्ट कांहीं अश्रुतपूर्व नव्हती इतके तरी 
अनुमान करण्यास हरकत नाहीं. 

कुटुंबांत बाप हा प्रमुख होता. त्याच्या 

_ हुकुमाप्रमाणे सवीना वागावें लागे. अ- 
कुटुंब. विभक्त कुटुंबाची पद्धाते प्रचारांत होती. 


मुलांवर बापाची सत्ता अमर्यीद होती व मुलां 
चीही आपल्या बापावर भक्ति अनुपम होती, 
असे दोन्ही ग्रंथांत जागोजाग दाखविळेळें आहे. 
पित्याच्या हातून वचनभंगाचे पातक न व्हावें 
हणून राम वनवासाला गेला. पुरूने आपलें 
यौवन पित्याला देऊन त्याजपासून जरा घेतली. 
भीष्म हा पित्याला संतुष्ट करण्याकरितां 
आजन्म ब्रह्मचारी राहिला. परशुरामाने पित्याची 
आज्ञा पाळण्याकरितां आईचा शिररछेद केला. 
पित्याची शुश्रूषा व त्याची आज्ञा पाळणे 
यापेक्षां मोठा धम कोणताही नाहीं. * 
"॥ उत्सथ्मामिषं भूमी प्राथयन्ति यथा खगा: । 
प्राथयानिति जनाः सर्वे पतिहीनां तथा ल्लियम्‌ ॥ आदि ० 
१६०.१२९ 

२ न ह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरम्‌ । यथा 
पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनाक्रया ॥ अयोध्या? १९, 
५९७ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. २१ 


सत्यवान्‌ सावित्रीला हणतो, माझ्या आईबा- 
पांना विचारून ये, माझ्यावर दोष नको, माता 
ही प्रथ्वीपेक्षां गुरु आहे व पिता आकाशापेक्षां 
उच्च आहे.* अशारीतीने पुत्र अत्यंत 
आज्ञाधारक होते अस ज्याप्रमाणे आढळते 
त्याप्रमाणं बापही फार पुत्रवत्सळ होते असे 
दाखविलेळें आहे. राम वनवासाला गेल्यावर 
दशरथ पुत्रशोकाने मरण पावला. विदुराने व 
कृष्णाने पुनःपुनः दुष्ट दुर्योधनाचा त्याग 
करण्यास सांगितले असूनही ध्रतराष्ट्राने पुत्रप्रे 
माने जास्तच अंध होऊन त्याला टाकिले नाहा 
बापाच्या खालोखाल ज्येष्ठ भ्रात्याला फार 
मान मिळत असे. कौरवांशीं अनेक प्रसंगीं दोन 
हात करावे असे मनांत येऊनही भीम व अजुन 
केवळ धमाचे शब्दाला मान देण्याकरितां सर्व 
[ग गिळून बसत. रामाच्या सोख्यासाठीं 
लक्ष्मणाने स्वतःच्या सुखावर पाणी सोडले 
लक्ष्मण ह्मणतो, जर प्रदीप्त अस्नींत किंवा अर- 
ण्यांत राम प्रवेश करुं लागला तर त्याचे 
पूर्वीच मीं प्रवेश करीन हे पक्के समज. 
ज्येष्ठ बन्धु संकटांत असो किंवा समृद्ध असो 
सर्वीनीं त्याच्या आज्ञेत असावें हा धर्म आहे 
असे सुमित्रा हणते. ' भरत हणतो कीं पिता 
नसेल तर त्याचे जागीं ज्येष्ठ भ्राता आहे. 


१ मम त्वामन्त्रय गुरून्न मां दोष: स्पृशेदयामू । 
माता गुरुतरा भूमेः खात्पितोच्चतरस्तथा॥ वन० ३१३. 
६०, 

२ दौप्तमश़िमरण्यं वा यदि रामो प्रवेक्ष्यषति । 
प्रविष्ट तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥ अयोध्या० 
0.१७, 

३ व्यसनी वा सम्रृद्धो वा गतिरेषा तवानघ । 
एष धमः सां लोके यज्ज्येष्ठवशागो भवेत्‌ ॥ अयोध्या ० 
४०, ६ र 

४ पिता हि भवति ज्येष्टो धर्ममार्यस्य जानतः । 
अयोध्या ७२.३३ 


ज्येष्ठ भ्रात्याच्या पत्नीलाही फार मान मिळत 
असे. १ 

मनुष्याच्या आयुष्याचे चार विभाग करून 

प्रत्येक विभागाला उचित अशीं 

चार आश्रम. कर्मे करण्यांत तो काळ घाल- 


वावा असे शास्त्रकारांनी ठरविळें होते. ह्याच 
चार विभागांना आश्रम ह्मणतात. ते आश्रम 
हणजे ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ्य व सं- 
न्यास होत. मुलाचे उपनयन झालें ह्मणजे 
त्याला गुरुगृही पाठवीत. हा ब्रह्मचर्याचा 
प्रारम्भ होय. ब्रह्मचर्याश्रम निदान बारा वषे 
व ॒ त्या आश्रमांत असतांना 
ब्रह्मचाऱ्याला वेदाध्ययन व गुरुशुश्रपा करावी 
लागे. त्यानं गुरूच्या पाठीमागून शयन केलें 
पाहिजे व गुरूपूर्वी उठळें पाहिजे, स्वभावाने 
मदु व स्थिर असून इंद्रियांचे दमन केलें पाहिजे 
व॑स्वाध्यायाध्ययन लक्षपूर्वक केलें पाहिजे. 
शांतिपवांच्या १९१ व्या अध्यायांत त्रह्मचा- 
ऱ्यांची कतेव्यें विस्तारे करून दिलीं आहेत. 
गुरूग्ृहीं अध्ययन केल्यावर गुरूची अनुज्ञा 
घेऊन ब्रह्मचारी पितृग्रृहीं परत येत असे व 
नंतर विवाह करून ग्रृहस्थाश्रमांत प्रवेश करीत 
असे. ह्या आश्रमांत धर्माचरणाने धन संपादून 
गृहस्थाने दाने द्यावी, अतिथींना संतुष्ट करावें 
शूद्वाक्न वने करावें, अभिहोत्र करावें, इंक्रिये 
ताब्यांत ठेवावी, व गुरुग्रहीं ग्रहण केळं असेल 

१ अनु० १०५.२० 

२ आहूताध्यायी गुरुकमस्वचोद्यः पूरवोत्यायी चरम 
चोपश्यायी । सदु्दान्तो भ्रतिमानप्रमत्तो स्वाध्यायशील 
सिध्याति ब्रह्मचारी ॥ आदि ९१ ( ग०कृ. प्रतींत 
सुद्धां ) 

३ गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातः समावतेंत वै द्विज: । वि- 
न्देतानन्तरं भायीमचुरूपां यथाविधि ॥ शद्वान्नवर्जन 
धर्मस्तथा सत्पथसेवनपू । आहितामिरधीयानो जुहानः 
संयतेन्द्रिय:ः ॥ अनु० १४१.२७-३८; वनपर्व २; 
अनु० ९७, 


ट्र 


विविधज्ञानविस्तार. 


त्याची उजळणी करावी. पुत्रपौत्र झाल्यानंतर 
मनुष्यानें वानप्रस्थाश्रमाचा अंगीकार करावा. 
ह्या आश्रमांत दिवसांतून तीन वेळ स्नान, देव 
व पित़ यांची पूजा, नीवारकंदमूळाशन, इंगुदी 
व एरंड ह्या झाडांचें तेळ वापरणं, योगमा- 
गाचा अस्यास, तपश्चर्या, पापाचरणापासन 
पराड्मुखता, परिमित आहारविहार इत्यादि 
गोष्टी विहित आहेत.* अरण्यकाण्डाच्या ६ व्या 
अध्यायांत ( :छोक ४ ) केवळ पाने खाऊन 
पाणी पिऊन व वारा भक्षून राहणाऱ्या यतींचा 
उल्लेख आहे. भिक्षु किंवा संन्यासी याने माती 
व सोनें सारखेच मानळें पाहिजे, शत्रु, 
मित्र किंवा उदासीन यांवर सारखीच दृष्टि 
ठेविली पाहिजे. काय, वाणी वमन ह्या तिघांनींही 
त्याने कोणाचाही द्रोह करितां कामां नये, एकाच 
ठिकाणीं घर करून न राहातां नगरांत पांच 
रात्रीपेक्षां व ग्रामांत एक रात्रीपेक्षां जास्त वेळ 
कोठेही वस्ती न करितां प्राणधारणासाठीं शुद्धा- 
चरणाच्या द्वरिजांचे घरीं जाऊन पात्रांत-न 
मागतां-पडेळ तेवढी भिक्षा घ्यावी. सर्वेसंग- 
परित्याग करून परमात्मचिंतनांत काळ घालवावी. 
भगवीं वस्त्रे परिधान केलेल्या, शिखा असलेल्या, 
छत्र व उपानह हीं वापरणाऱ्या आणि डाव्या 
खांधावर दण्ड व कमण्डळु बाळगणाऱ्या परि- 
त्राजकांचें वणेन अरण्यकाण्डांत आहे. 
वरीळ विवेचनावरून प्राचीन क्रषींनीं म- 
नुष्याच्या आयुष्यांतीळ कतेव्यकर्मे किती काळ- 
जीपूर्वक रेखाटून ठेविळीं होतीं ह्याची कल्पना 
प्रल्येक आश्रम पुढील आश्रमाच्या तया- 
रीचा काळ आहे. कांहीं लोकांचा असा आक्षेप 
१ आदिपर्व ९१ 
२ शान्तिपव १९१-११; अनु० १४१. ८० इ. 
३ *टकषणकाषायसंवीत: शिखी छत्नी उपानही । 
वामे चासेड्वसज्याथ झुभे यशिकिमण्डळू ॥ अरण्य० 
४६.३. 


आहे कीं प्राचीन क्रषी निवृत्तिपर असल्यामुळें 
सवांना विषयपराड्मुख यति बनविण्याकडेच 
त्यांचा भर फार आहे. ह्या आक्षेपांत फारच 
थोडे सत्य आहे. प्राचीन क्र्पीनीं गृहस्थाश्रम 
अत्यंत श्रेष्ठ आहे अशी त्याची स्तुति केली 
आहे. ब्रह्मचारी, परित्राजक व जे कोणी त्रत- 
नियमानुष्ठान करणारे आहेत त्या सर्वांना प्राण 
रक्षणासाठी भिक्षा ग्रृहस्थांकडूनच मिळते ह्मणून 
गृहस्थाश्रम हा सवे आश्रमांचा आधार आहे. 
क्षत्रियाने पाहिजे तर जन्मभर गृहस्थाश्रमींच 
रहावें अशी सवलत त्यांनीं ठेविळेळी आहे. परंतु 
विषयसुख घेत रहाणे ह्यांतच मनुष्याची इति- 
कतंव्यता झाली असे ते मानीत नसल्यामुळे व 
विषयसुखोपभोगाने आपण कोण व कोठून 
आलों इत्यादि गूढ गोष्टींबद्दल मनाला लागणारी 
तळमळ शांत होण्याचा सभंव नसल्यामुळे त्यांनीं 
गृहस्थाश्रमाशिवाय आणखी दोन आश्रमांची 
योजना केली. जन्ममरणांतून मुक्तता हं आमच्या 
कपींचे ओतिम साध्य असल्यामुळें ग्रहस्थाश्रम 
वगैरे केवळ साधने आहेत असे ते मानीत 
सोळा संस्कारांपैकीं पुंसवन, जातकर्म, नाम- 
करण, उपनयन व विवाह 
धार्मिक संस्कार. इतक्‍या संस्कारांचा पुष्कळ 


वेळां उठेख आलेला आहे. विवाहासंबन्धाने 
पूर्वीच विस्तृत विवेचन केळें आहे. आदिपर्वीत 
( अध्याय ७४ ) जातकमीचा उल्लेख आहे 
त्यावेळी 'तूं माझ्या अंगाअंगापासून व हछढ- 
यापासून झाला आहेस, पुत्ररूपाने तूं केवळ 
माझा आत्माच आहेस, तूं शंभर वर्षे जग' 


१ चतुर्णामाश्रमाणां हि गाहस्थ्यं श्रेष्टमुत्तमम्‌ । 
अयोध्या १०६-२२; तदधि सरवाश्रमाणां. मूलमुदाह- 
रन्ति । गुरुकुलनिवासिन: परित्राजका ये चान्ये संकल्पि- 
तत्नतनियमानुष्ठायिनस्तेषामपे अत एव भिक्षा बालि- 
संविभागा: प्रवतन्ते ॥ शान्ति १९१-९ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


२३ 


अशा अथोचा शोक ह्णत.* नामकरण हल्लीं 
प्रमाणे त्याकाळींही जन्मदिवसापासून बाराव्या 
दिवशीं होत असे.*  उपनयनासनन्धानें 
अनुशासनपर्वात हटलेळें आहे कीं, ब्राह्मण 
ब्रह्मचाऱ्याची मेखला मुज्ञ गवताची, क्षत्रियाची 
मूर्वा गवताची व वैश्याची लव्हाळ्यांची 
असावी. माद्री व पाण्डु आणि दशरथ 
ह्यांच्या औध्वेदेहिक क्रियांचे वर्णन अनुक्रमे 
आदिपवीत (१२०) व अयोध्याकाण्डांत 
(सर्ग ७६ ) दिलेळें आहे. दशरथाचें शरीर 
पालखींतून नेण्यांत आलें. त्या पालखीचे पुढे 
सोनें व विविध वस्त्रे फकीत कांहीं लोक चालले 
होते. छत्र चामर वगैरे राजचिन्हे बरोबर होतीं 
व चन्दनकाष्टांनीं प्रेत दहन करण्यांत आले. 
श्राद्धासंबंधाने अत्यंत विस्तृत माहिती दिलेली 
आहे. येथें अगदीं संक्षिप्त असे सार आक्षी देणार 
आहो. अनुशासनपर्वांच्या २९ व्या अध्यायांत 
श्राद्ध केव्हां व कसे करावें, श्राद्ठाळा कोणाला 
बोलवावे व अन्न कोणते असावें वगेरे सांगितले 
आहे. जेव्हां योग्य ब्राह्मण प्राप्त होईल, दहीं व 
तूप यांची समद्धि असेळ, अमावास्येला, व 
जेव्हां आरण्य मांस मिळेल तेव्हां श्राद्ध करावें 
श्राद्वाळा पूरवाहमापेक्षां अपराहु बरा. * निम- 

१ आदि ७४-६२. अंगादंगात्संभवासे हृदयादाभि- 
जायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरद: शतम्‌ ॥ 

२ अतीलेकादशाहं तु नामकर्म तथाकरोत्‌। बाल 
काण्ड १८. २१; परंतु क्षत्रियाचें नामकरण तेराव्या 
दिवशीं करावें असें स्मृतींत सांगितलें आहे 

३ विप्रस्य रशना मोज्ञी मोर्वी राजन्यगामिनी । 
बाल्वजी ह्येव वैऱ्यस्य धर्म एष युधिष्ठिर ॥ अनु० २२ 
88). 

श्राद्धस्य ब्राह्मण: काल: प्राप्त दघि घृतं तथा । 

सोमक्षयश्व मांस च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥ अनु०२३ 
-२४); तथा श्राद्धस्य पूवीण्हादपराण्हो विशिष्यते॥ अनु 
८७-१९ 


न्त्रित ब्राह्मण सत्पात्र असले पाहिजेत. 
: पितरांसंबन्धी संव कमीत ब्राह्मण सत्पात्र 
आहे किंवा नाहीं याची चिकित्सा 
करावी. देवांसाठीं केळेल्या कमीत तसे करुं 
नये.'' श्राद्धाळा निषिद्ध असणाऱ्या ब्राह्मणां- 
पैकीं कांहीं खाठीं दिळे आहेत. ठच्चा, भ्रूणह- 
त्या करणारा, क्षयी, पश्ुपाळ, व्याजबट्टा कर- 
णारा, गायक, सर्वे वस्तु विकणारा, आगला- 
व्या, विषप्रयोग करणारा, सोमविक्रय करणारा 
सासुद्रिकावर पोट भरणारा, राजभृत्य, बापाशी 
भांडणारा, चोर, नट, ज्यातिषावर उपजीविका 
करणारा हे सवे अपात्र आहेत. श्राद्धप्रसेगी 
वाढण्याचे अन्न नीच जातीच्या मनुष्यांनीं किंवा 
रजस्वला स्त्रियांनी पाहिळेळं नसावें; त्यामध्ये 
केश किंवा किडे असं नयेत, तं शिळे किंवा . 
दुसऱ्याने चाखलेळें असतां कामा नये. अनुशा- 
सनपवोच्या ८७ व ८९ ह्या अध्यायांत अनु 
क्रमे विशिष्ट तिथीला किंवा विशिष्ट नक्षत्र 
असतां श्राद्ध केल्यास काय फळ प्राप्त होतं ते 
सांगितठेळें आहे. अनुशासन पर्वाच्या ८८ व्या 
अध्यायांत निरनिराळ्या प्रकारचीं मांस वाढ- 
ल्यानें पितरांची कितीकाळपर्यंत तृप्ति होते 
याचे वणेन आहे !!! 


३. नेतिक स्थिति, 


ह्या सदराखालीं सर्वात प्रमुख गोष्ट हटली 
हणजे सत्याची स्तुति व सत्याला 
सत्य. दिलेलें महत्व ही होय. “ सत्य 


ह्या एका पदांत ब्रह्म सांठविळेळे आहे 
सत्यावर धर्माची मदार आहे. सत्य हणजेच 
अविनाशी वेद, व सत्याने अत्यंत श्रेष्ठ असेही 


१ ब्राह्मणान्न परीक्षेत क्षत्रिया दानधमवित्‌ । देवे 
कर्मणि पिन्र्ये तु न्याय्यमाहुः परीक्षणम्‌ ॥अनु०९०.२ 


२९४ 


विंविधज्ञानविस्तार 


पद प्राप्त होते. * हजार अश्वमेघांचें पुण्य 


एका पारड्यांत व सत्य दुसऱ्या पारड्यांत 
घातल्यास सत्याचे पारडेंच जड होईल. 
सत्यासारखा धम नाहीं, सत्यापरतं श्रेष्ठ कांहीं 
नाहीं, व असत्यापेक्षां तीव्र कांही नाही. 
दोन्ही ग्रन्थांत सत्यभाषणासच चिकटून राहि- 


ल्यामुळें अनेक पुरुषांस हालअपेष्टा भोगावयास | 


लागल्या असे आढळून येईल. युधिष्ठिर, कर्ण, 
भीष्म, व राम ह्यांच्या पुण्य चरित्राचे मनन 
केल्यास दिलेळें वचन पाळण्यासाठी ह्या सवीनीं 
किती आपत्ती सहन केल्या त॑ लक्षांत येईल. 
असत्याला मी जसा भितो तसा मृत्यूला भीत 
नाहीं असे एका ठिकाणीं हटलेळें आहे. अमुक 
मी करीन अर्से वचन देऊन जो तं पाळीत 
नाहीं तो मिथ्यावचनाने दग्ध होतो व त्याच्या 
इष्टापूर्ताचा नाश होतो. 

दोन्ही ग्रन्थांत-विशेषतः महाभारतांत धार्मि- 
कतेवर फार जोर दिलेला आहे. ज्याने त्याने आ- 
पआपल्या परिस्थितीला अनुरूप असं धर्माचरण 
केळें पाहिजे व अधर्माचरणाइतकी दुसरी कोण- 
तीही गोष्ट विपत्तिजनक नाहीं हंच महाभार- 
ताचें सार आहे असे ह्मणण्यास हरकत नाहीं. 
घर्म हेंच महाभारताचे धुवपद आहे. प्रत्यक्ष 
दुर्योधन लढाईचे पूर्वी आशीवीद मागावयास 
आला असतां गान्धारी ह्मणते, 'यतो धमस्ततो 


१ सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये घर्मः प्रतिष्टितः । सत्यमे- 
वाक्षया लोका सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ अयोध्या? १४.७. 
२ अश्वमेधसहखं च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । अश्व- 
भेधसहस्राद्धि सत्यमेव विरशोष्यते ॥ आदि ७०-१०२. 
नास्त सत्यात्समो धर्मा न सल्याद्रिद्ते परम्‌ । नहि 
तीव्रतरं किंचिदनृतादिह विद्यते ॥ आदि ७४-१०४. 
३ न बिभेमि तथा सत्योयथा बिभ्येडनृतादहम्‌ । 
वन० ३०२-६; प्रतिश्रृत्य करिष्येति कतव्यं तदकुर्वता । 
मिथ्यावचनदग्धस्य इष्टापूते प्रणर्यति ॥ उद्योग? 
१०७--८. 


जयः ' ( ज्या बाजूला धर्म त्या बाजूला जय). 
धृतराष्टू हणतो कीं मला पुत्राचा त्याग तर कर- 
वत नाहीं पण जिकडे धर्मे तिकडे जय. धर्म 
हा ह्या लोकीं अत्यंत श्रेष्ठ आहे व घर्मावर सत्य 
प्रतिष्ठित आहे.' भगवान्‌ व्यासमुनी ह्मणतात 
“मी वर हात करून हांका मारिता आहे पण माझे 
कोणी ऐकत नाहीं. अर्थ व काम यांचा उगम 
धर्मातच आहे, तर धर्माचें सेवन कां करीत 
नाही.'* आतां धमाचे लक्षण काय ह्याचा वि- 
चार करूं. धर्म शब्दाच्या अनेक व्याख्या 
महाभारतांत आहेत. त्यांतील एक दोन चांगल्या 
व कांहीं एकदेशीय आहेत. वेदांत सांगितलेला 
अत्यंत श्रेष्ठ असा, धर्मशास्त्रांत सांगितलेला व 
शिष्टाचारांनं विहित असा तीन प्रकारचा धर्म 
आहे.* यज्ञयाग, अध्ययन, दान, तपश्चर्या, 
सत्य, दम, क्षमा, अलोभ असा आठ प्रकारचा 
धर्मांचा मार्ग आहे.” अहिसा हा सर्वांत श्रेष्ट 
धर्म आहे. दयाळूपणा हा सर्वात श्रेष्ठ धर्म 
आहे. ” 
धार्मिक आर्याच्या बऱ्याच कृत्यांच्या मुळाशी 
कणत्रयाची कल्पना होती.फार पुरा- 
कण. तन काळापासून अशी समजूत होती 


१ न चोत्सहे सुत लयक्ते यतो धर्मस्ततो जयः। 
उद्योग ३२९-९ 

२ धर्मा हि परमो लोके धर्मे सल्य॑ प्रतिष्ठितम्‌ । 
अनु. २१-४१ 

३ ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चिच्छृणोति माम्‌ । 
धमौदर्थश्र कामश्व स धर्मः कि न सेव्यते ॥ 

४ वेदोक्त: परमो धर्मा धर्मशात्रेषु चापर: । शिष्टा- 
न्वारश्व शिष्टानां त्रिविधं धमलक्षणमू ॥ वन० २०७- 
८३. 

७ इज्याध्ययनदानानि तपः सल॑ दम: क्षमा । अ- 
लोभ इति मार्गोयं धर्मस्याविध: स्मृतः ॥ 

६ अहिंसा परमो धर्मः सर्यप्राणभूतां वर । आदि? 
१३.१३. (ग.कृ. सुद्धां ) 

७ आनूरंस्ये परो घर्मः । वन० ३७३. ७६ 


भारतरा मायणकालीन समाजस्थिति. 


२५ 


कीं जन्मास आल्याबरोबर प्रत्येक मनुष्यावर 
तीन कणांचे ओझें असते. ब्रह्मचर्य पाळल्याने 
क्रषींच्या क्रणांतून, यज्ञयाग करून देवांच्या 
कणांतून, प्रजोत्पात्ति करून पितरांच्या क्रणां- 
तून मनुष्य मुक्त होतो' . महाभारत व रामायण 
या दोन्ही. ग्रंथांत ह्या तीन कणांचा उललेख 
असून शिवाय आणखी एक दोन जास्तच 
सांगितलेली आहेत. ' यज्ञांनीं देवांना संतुष्ट 
करावें, वेदाध्ययन व तपश्चर्या यांनीं मुनींना, 
पुत्रांनी व श्राद्धांनीं पितरांना, व दयाळूपणांने 
मनुष्यांना संतुष्ट करावें. ' देव, आतेिथि, भ्रृत्य 
पितू, व स्वतः अशा पांचांना जो बलि देत नाहीं 
तो जिवंत असूनही मेल्यासारखाच आहे. 
पुत्र हा पित्याला पुंनामक नरकापासून सुक्त 
करितो. पिण्डदान करण्यासाठीं कोणी नसल्यास 
दूरचे पूर्वजही. त्रास पावतात अशी कल्पना 
होती. ” ह्यामुळें पुत्रप्राप्तीसाठीं अनेक विलक्षण 
वाटणाऱ्या चाली प्रचारांत आल्या. दत्तकपुत्र 
घेणे व नियोग ह्या त्यांतीलच दोन आहेत. 
ह्यामुळेच औरसपुत्र नसल्यास निरनिराळ्या 
मिषांनीं पुष्कळांना पुत्र मानण्यांत येत असे. 
अशांतीलच क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, कागीन, सहोढ ग 
कृतक इत्यादि पुत्र होत. नियोगासंबंधाने पुढे 
लिहू. अशा रीतीने प्रत्येक ग्रहस्थास पुत्रप्राप्ती 
होणे हे एक कर्तव्यच होऊन बसलें होतें. 


१, जायमानो ह वे ाह्यणणात्रिभि्कुणवाज्ञायते 
त्रह्मचर्येण त्रषिश्यो यज्ञेन देवेभ्य: प्रजया पितृभ्यः । 

२. यत्तैस्तु देवान्प्रीणाति स्वाध्यायतपसा मुनीन्‌ । 
पुत्र: श्राद्वैः पितृंश्वापे आनृरांस्येन मानवान्‌ ॥ आदि 
१२०, १८. (१९.२०ग. कृ.) 

३. देवातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च य: । न 
निवंपाते पंचानामुच्छुसन्न स जीवाति ॥ वन, २१३.७५८, 

४. पुन्नामनरकाद्वस्मात्पितरं त्रायते सुतः । तस्मा- 
त्पुत्न इति प्रोक्तः पितून्यः पाति सर्वतः ॥ अयोध्या? 
१०७,१२०., 


अतिथिसत्कार है प्रत्येक मनुष्याच्या कर्त- 
व्यांपैकी एक आहे असते मानीत. 
“जरी अतिथि य:कश्चित्‌ मनुष्य 
असला तरी त्याचा सत्कार केला पाहिजे. त्याला 
आसन देऊन अन्नादिकांनीं संतुष्ट केलें 
पाहिजे, ? कधीं कधीं अतिथीला गायही देत 
असत. अनुश्यासनपर्वाच्या दुसऱ्या अध्यायांत 
अतिथिपूजेची फार महती गाइली आहे. ग्रृह- 
स्थांना अतिथीपेक्षां श्रेष्ठ कोणी नाहीं. ' अति- 
थींना यथाशक्ति अन्न देणें यासारखे पुण्यकारक 
दुसरे कांहीं नाही. _ शीलवान व सत्पात्र अ- 
तिथि प्राप्त झाला असतां जर त्याची पूज़ा केली 
नाहीं तर तो आपलें पाप देऊन यजमानाचे 
पुण्य घेऊन जातो. सुदशेन मृत्यूला ह्मणतो, 
माझे प्राण, स्त्री व जे कांहीं द्रव्य मजजवळ 
आहे तं सव अतिथींना द्यावयाचें असे माझें 
व्रत आहे. 

दानाची महती फार वणन केलेली आहे. 
जमिनीचे दान सवे दानांत श्रेष्ट 
असे सांगितठेळें आहे. अनु- 


अतिथिसत्कार. 


दान. 


१ आतिथिः किल पूजार्ईः प्राकृुतोडपि विजानता । 
धर्म जिज्ञासमानेन कि पुनर्याच्शो भवान ॥ सुन्दर० 
१,११२. 

२ गृहस्थानां च सुश्रोणे नातिथेविद्यते परम्‌ 
अनु० २.४४, 

३ न होद्शं पुण्यफलं विचित्रमिह विद्यते । यथा- 
शक्ति च यो दद्यादन्नं विप्रेषु संस्कृतम्‌ ॥ वन० 
२४०.३६. 

४ पात्रं त्वतिथिमासाद्य शीलाब्यं यो न पूजयेत्‌ । 
स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छाते ॥ अनु०२. 
९१, 

७ प्राणा हि मम दाराश्व यच्चान्यद्रिद्वते वसु । 
अतिथिभ्यो मया देयमिति मे भ्रतमाहितपू ॥ वन० 
३१२,.७१. 

६ आति दानानि सवाणि प्रथिवीदानमुच्यते । 

० ६९,२. 


२६ 


विविधज्ञानविस्तार. 


शासनपर्वाच्या १९ व्या अध्यायांत अन्नदा- 
नाची थोरवी गाइली आहे. त्याच पर्वाच्या 
९८ व्याअध्यायांत तीळ व दीप यांच्या दाना- 
पासून काय फळ प्राप्त होतं तें सांगितलेळें आहे. 
अनुशासनपवाच्या ६९, १२९, १३१० 
ह्या अध्यायांत धनू, उपानह ( पादवाण ), 
दीप, अन्न इत्यादिकांचें दान करणाऱ्यांची 
स्ताते केली आहे, अन्यायानें मिळविलेल्या द्र- 
ञ्याचें दान केलें असतां दात्याठा महाभयांतून 
ते दान मुक्त करीत नाहीं. त्राह्मणाळा वचन 
देऊन तें मोडल्यास पापयोनि प्राप्त होते. * 
अनुशासनपवीच्या ११७ व्या अध्यायांत 
ब्राह्मणांना निरनिराळ्या वस्तु दिल्यामुळे स्व- 
९ गेले २__ ८९ टी 
गोस गेलेल्या लोकांची यादी दिलेली आहे. 
दानशूर पुरुषांत कर्ण हा अग्रगण्य आहे. 
सूयोने सूचना दिली असून ही ब्राह्मणवेष धारण 
करून आलेल्या इन्द्राळा ज्यांवर त्याचे प्रत्यक्ष 
जीवित अवलंबून होतं अशीं कवचकुंडळें क- 
णोने देऊन टाकिलीं. 

शरणागताचें रक्षण करणें हे प्रत्येक मनु- 
ष्याचें कतेन्य आहे. शरणागताचा अव्हेर 
करणे ह ब्रह्महत्या किंवा गोवध यांच्या- 
इतकेच _मोठें पातक आहे.* “हात जोडून 
दीन होऊन जर प्रत्यक्ष शत्रु येईल, तर 
त्यावर दया करून त्याला मारु नये. 


१ अन्यायात्समुपात्तेन दानधर्मा धनेन य: । क्रियते 
न स कतारं त्रायते महतो भयात्‌ ॥ वन० २५१.३३. 

२ ब्राह्मणस्य प्रतिश्रु्ल न मया तदुपाह्तम्‌ । 
तत्कृते पापकीं योनिमापन्नो$स्मि छवंगम ॥ अनु.९.१२, 

३ यो हि कश्चिदद्रिजान्हन्याद्वां वा लोकस्य मातरम्‌। 
शरणागतं 'च त्यजते तुल्यं तेषां हि पातकमू्‌ ॥ वन० 
१३१,६. 


४ बद्धाज्ञलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । न 
हन्यादानृदांस्यार्थमंपि शत्रु परन्तप ॥ युद्ध १८.२७, 


प्राणदानापेक्षां मोठें दान नाहीं. * शरण 
आलेल्या कपोताचें रक्षण करण्यासाठीं शिबिरा- 
जाने एका श्येनाला स्वतःचे मांस दिळें अशी कथा 
अनुशासनपर्वांच्या २२ व्या अध्यायांत आहे. 

आपल्या यशाला कालिमा लागूं नये 
ह्याबद्दल महाभारतांत व रामायणांतही प्रमुख 
पुरुष काळजी घेतांना दिसतात. कीर्तीची महती 
कणोनें वनपवीत (अध्याय १०० ) वर्णिली 
आहे. लोकापवादाळला भिऊन मी जीविताचा 
किंबहुना जनकात्मजेचाही त्याग करीन असें 
राम ह्मणतो. कणही हणतो कीं जीविताचा 

(> (> ७५ ६२७ 

व्यय करूनही कीतीचं रक्षण केळें पाहिजे. * 

तीर्थयाचा करणे व पवित्र नद्यांत स्नान 
करणें हीं दोन्हीं पापनाशक आहेत अशी समजूत 
होती. प्रथम पापकर्म करून जे मनुष्य गंगातीरी 
राहतात ते सुद्धां उत्तम गतीला पोंचतात. * 
ह्यासंबंधाने वनपवोत (अध्याय ८१) व 
अनुश्यासनपवीत ( अध्याय २५-२६) पुष्कळ 
विस्तार केळेळा आहे. 

बंधुत्वाचे नातें फार हढ मानावें असे सांगि- 
तळे आहे, जरी भाऊबंदांमध्ये आपसांत कलह 
असले तरी तिर्‍्हाइतांकडून भाऊबंदांचा नाश 
करवूं नये. हत्ठींच्या भाऊबंदर्काच्या व आप- 
सांतीळ दुहीच्या काळांत घ्मानें र्भामाला केळेला 
उपदेश प्रत्येकानं आपल्या हृत्पटळावर खोदून 
ठेवण्यासाखा आहे. भाऊबंदांत कलह व वैर 
हीं असावयाचींच, परंतु जेव्हां कोणी तिर्‍्हाईत 

१  प्राणदानात्परं दानं न भूतं न भविष्याति । 
अबु० ११६.२६. 

२ अप्यहं जीवितं जद्यां युष्मान्वा भरतर्षभ । 
अपवादभयाद्भीतः किं पुनजनकात्मजामू ॥ उत्तर० 


४५.१४-१५; जीवितेनापि मे रक्ष्या कीर्तिस्तद्विद्धि 
मे त्रतम्‌ ॥ वन. २००.२८. 

३ पूर्वे वयासि कमणि कृत्वा पापानि ये नरा: । 
पश्चादरंगां निषेवन्ते ते5पि यान्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ अनु ० 


२६.३०, 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


२७ 


मनुष्य आपल्या भाऊअंदांचे पाठीस लागतो 
तेव्हां तिर्‍्हाइतांकडून आपल्या भाऊबंदांचा 
अपमान व्हावा हे चांगल्या लोकांना खपत 
नाहीं. 

पुष्कळ ठिकाणीं दैव व पुरुषप्रयत्न ह्यांच्या 
परस्पर बलाबलाची तुलना 
केलेली आहे. त्यावरून असें 
वाटतें कीं व्यास व वाल्मीकि हे केवळ देव- 
वादी किंवा केवळ प्रयत्नवादी नव्हते. देव व 
पुरुषप्रयत्न ह्या दोघांचेही विषय मर्यादित 
आहेत; केवळ प्रयत्नानेंच किंवा केवळ दैवानेंच 
सवे साध्य होईल असे नाहीं; दैव व प्रयत्न 
हीं परस्परसांपक्ष आहेत अशा मताचे दोन्ही 
अन्थकार असावे असे दिसत. अयोध्याकाण्डाच्या 
२२ व्या सर्गात राम दैववादी होऊन लक्ष्मणास 
हणतात, दैवाशीं विरोध करण्याचं कोणत्या 
पुरुषांत सामथ्ये आहे? ' लक्ष्मण हा प्रयत्नाला 
प्राधान्य देऊन हणतो, दीन व दुबळ्या अशा 
दवाची काय ह्मणून इतकी मातब्बरी मानतोस. 
अजगरानें पकडल्यावर भीम ह्मणतो, देवच 
श्रेष्ठ आहे व पुरुषप्रयत्न निष्फळ आहे.” 
योग्य क्षेत्र नसेळ तर ज्याप्रमाणे पेरलेले बीं नि- 
ष्फळ होते त्याप्रमार्गे पुरुषप्रयत्नावांचून दैव 
हे पंगु आहे." 


चड 
देव व पुरुषकार. 


१ भवन्ति भदा ज्ञातीनां कलहाश्व व्रकोदर । 
प्रसक्तानि च वैराणि कुलधमा न नऱयति ॥ यदा तु 
कश्चिज्ज्ञातौनां बाह्य: प्रार्थयते कुळमू । न मर्षयन्ति 
तत्सन्तो बाह्येनाभिप्रधर्षणमू ॥ वन० २४२.२-२३. 

२ कश्च देवेन सोमित्रे योडुसुत्सहते पुमान्‌ । 
अयोध्या २२.२१. 

३ किं नाम कृपण देवमशक्तमाभेरांसासे । 
अयोध्या २३.७, 

४ दैवमेव परं मन्ये पुरुषार्थो निर्थक: । वन? 
१ .-) ९ (क २७, 

५ यथा बीजं विना क्षेत्रमुप्त॑ भवाति निष्फलपू । 
तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥ अनु० ६.७. 


अनुशासंनपवोच्या १०४ व शान्तिपर्वाच्या 
१९३१ ह्या अध्यायांत उठल्या- 
पासून निजेपर्यंत प्रत्येक मनुष्यानें 
कसे वागावें यासंबन्थाने अगदीं सूक्ष्म नियम 
सांगितळेळे आहेत. त्यांचें विस्तारांन वणेन करणे 
येथे शक्‍य नाहीं. कांहीं ठळक ठळक गोष्टींचा 
उल्लेख करितो. प्रत्येकाने सूयोदयापूर्वी उठावे. 
परकी लोकांबरोबर किंवा एकटे दूर जाऊं नये. 
दुसऱ्याची वरब्रे किंवा पादत्राण वापरूं नये. 
दक्षिणेकड किंवा पूर्वैकडे पाय करून निद्रा घेऊ 
नये. नसन होऊन स्नान करूं नये. दिवानिद्रा 
घेऊं नये. ललितकलांचा अभ्यास करावा. पुरा- 
णांतीळ कथा वाचाव्या. महात्म्यांचें चरित्र 
डोळ्यांपुढे संदेव ठेवावें. सत्य बोलावें. फक्त पांच 
ठिकाणीं असत्य बोललं असतां पातक लागत 
नाहीं. थड्टेत, स्त्रियांशीं, विवाहकाळीं, प्राणांवर 
बेतली असतां, सवे धनाचा नाश होण्याची वेळ 
आली असतां, असत्य बोलणें पातक नाहीं. ' 
ब्रह्महत्या, सुरापान, चौर्य, गुरुदारगमन; व 
हीं चार पातके करणारांशीं संसर्ग, 
अशीं पांच महापातके मानली 
जात असत. परंतु क्षत्रियवृत्तीने राहणार्‍या 
ब्राह्मणाला लढाईत मारणे हे पातक नव्हते. 
भारतरामायणकाळीं ब्राह्मण सुरा पीत नव्हते 
यांत शका नाहीं. पण शुक्राचा्योच्या गोष्टी- 
वरून ब्राह्मण एका काळीं मच पीत होते अशा- 
टू री "९ "९ र 
बद्दल दंतकथा प्रचलित होती अस दिसतं. मद्यपी 
ब्राह्मणाबद्दळ भयंकर तिटकारा वाटे असं दिसते. 
सुरापी ब्राह्मणाला ज्याप्रमाणे रस्त्यांत अनार्य 


दिनचयो. 


महापातके. 


१ न नमयुक्त॑ वचनं हिनस्ति न ल्लोषु राजन 
विवाहकाले । प्राणाद्यये सर्वंधनापहारे पंचानृतान्याहु- 
रपातकानि ॥ आदि०८६-१६; 

२ उद्यतेषुमथो दृष्टा जराह्मणं क्षत्रबन्थुवत्‌ । यो 
हन्यात्समरे कुं युध्यन्तमपलायिनम्‌ । ब्रह्महत्या न 
तस्य स्यादिति धर्मेषु निश्चय: । उद्योग०१७८,५१. 


२१८ विविधशीतवित्त्तार, 


ह्मणत संबोधितात त्याप्रमाणे पोटच्या गोळ्याला 
विकणारा जो मी त्या मळा ठोक अनार्य 
ह्मणून हांक मारतीळ असे एका ठिकाणीं 
हटलेले आहे. शुक्राचाये हणतो कीं, जो 
ब्राह्मण आजपासून सुरा पिडले तो धमेबाद्य 
होऊन त्याला ब्रह्महत्येचें पातक लागेळ व इह- 
लोकीं आणि परलोकी तो निंद्य होईल. 
ब्राह्मणांशिवाय बाकीचे लोक, विशेषतः क्षत्रिय 
सुरा पीत असत. 

स्त्रियांच्या चारिञ्याबद्दद फार काळजी 
घेत असत. बळात्कारापासून 
0१..1-ऑयोक 'स्वस्नीप्रमाणेच परस््रियांचे 
रक्षण केळे पाहिने परस्त्रीगमनासारखे आयु- 
ष्याची हानि करणारं दुसरं कांहीं नाहीं 
अस आहे तथापि वेऱ्यांचा कृचित्‌ उछेख 
आहे. कृष्ण जेव्हां पाण्डवांकडून शिष्टाई 
करण्यासाठी आळा तेव्हां त्याला सामोरं 
जाणाऱ्या लोकांत वेश्या होत्या. लोम 
पादानं कष्यशंगाच्या आश्रमांत वेश्या पाठ- 
विल्या.* गान्धारी गरोदर असतां धरतराष्ट्रान 
वेड्या ठेविळी होती असते एका ठिकाणीं सांगि- 
तळेले आहे. 

जरी रामायणमहाभारतकाळीं पातित्रत्य 

स्त्रियांचे परम भूषण आहे असे मानीत 

१ अनार्य इति मामायीः पुत्रविक्रायकं घुवम्‌ । 
विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मण यथा ॥ अयोध्या ० 
१२, ७८. 

२ आदि०७६.६५. 

३ यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमर्शनात्‌ । 
अरण्य० ५०, ८. 

४न ही द्शमनायुध्यं लोके किंचन विद्यते । या- 
ट्शं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ अनु० १०४. २१, 

७ वनपव ११५, 

६ गान्धा्या किलई्यमानायासुद्रेण विवर्धता । 


स्त्रियांचे चारिव्य. 


वैतराष्ट्रे मद्ाराजं वेश्या पर्यचरत्किळ ॥ आदि० ११५, 


२१७. 


झप्तत तरी फार पुरातनकाळीं तशी स्थिति 
नव्हती असे भासविणारीं बरींच वाक्ये आहेत 
फार पुरातनकाळीं स्रियांना कसेही बन्धन 
नव्हते, कोणत्याही प्रकारचा पडदा न ठेवितां 
त्या मनःपूत आचरण करीत असत, पातित्र- 
त्यांच उंघन केळे असतांही त्यांना पाप 
लागत नव्हते. महर्षींनी सुद्धां ह्या त्यांच्या 
वर्तनाला मान डोळविली होती व उत्तरकुरु 
देशांत अद्यापि अशीच स्थिति आहे असे पाण्डु 
स्वस्त्रीला सांगतो. उद्दाळक क्षीचा पुत्र 
श्वेतकेतु ह्यानेच प्रथम स्त्री व पुरुष ह्या दोघांना 
मर्यादा घाळून दिली. ख््रीने पतित्रताधरमाचें 
उलंघन केल्यास भ्रणहत्यसारखे असुखदायी 
घोर पातक तिला लागेल; त्याचप्रमाणे पतित्रता 
स्री असूनही जो परदारगमन करील त्यालाही 
तेंच पातक लागेळ असं श्वेतकेतूने सांगितळें 
आहे. 'माहिष्मती नगरींत हीच स्थिति 
होती; तेथे स्रिया स्वच्छंदाने वागत, स्त्रियांना 
अप्रतिबन्ध आचरणासंबंधाने अग्नीने वर 
दिळेळा होता, त्या स्वैरिणी होऊन यथेष्ट आ- 
रण करीत असत.” कुन्तीळा सूर्य हणतो 
कन्या शब्द 'कम्‌? धातूपासून निघालेला आहे 


१ अनाद्रताः किल पुरा ल्रिय आसन्वरानने ( 
कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्वारह्ासिनि ॥ तासा 
व्युच्चरमाणानां कोमारात्सुभगे पतीन्‌ । नाधर्मोड्भूद्गरां" 
रोहे स हि धर्मः पुराड्भवत्‌ ॥ प्रमाणदृष्टी धर्मोयं 
पूज्यते च महाधीभि: । उत्तरेपु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि, 
वृग्यते ॥ आदि १२२.४ इत्यादि 

व्युच्चरन्त्या; पर्ति नार्या अद्यप्रभूति पातकपू । 
भ्रणहत्यासमं घोर भविध्यत्यसुखावहम्‌ ॥ भाया तथा 
व्युच्चरतः कोमारजरह्मचारिणीप । पातेत्रतामेतंदेव भविता 
पातकं भुवि ॥ आदि १२२.१७-१८., ( ग.झ.सुद्धां ) 

३ तस्यां पुथो तदा चैव माहिष्मत्यां कुर्दह ॥ 


वभूवुरनतिम्नाह्या योषितरछन्द्त:ः किल । एवमाभेर्वर 
प्रादात्ह्योणामप्रतिवारणे ॥ सभा. ३१.३१७-३८ 
( ग, कृ. प्रतींतही ) 


भारतरामाथणकालळीन समाजस्थिति, 


२ 


व त्या शब्दाचा अर्थ “पर्वावर प्रीति करणारी 
असा आहे; ह्मणून कन्या स्वतन्त्र आहे; स्रिया 
व पुरुष ह्यांती आड पडदा न ठेवतां वागणे 
हेंच नैस गिक आहे; याहून निराळे वागणे 
ह्मणजे कत्रिम आहे 

हल्टींच्या काळीं अत्यंत विलक्षण व तिर- 
स्करणीय वाटणारी अशी नियोगाची चाळ भारत- 
रामायणकाळीं प्रचलित होती. पूर्वी आह्यीं सांगि 
तठेंच आहे कीं प्राचीन आर्योना पुत्रप्राप्तीची 
अत्यंत हांव होती. वंशवृद्धीसाठीं, दोळतीचा 
वारस हणून व पितरांना पिण्डदान करण्यासाठीं 
पुन्नाची फार अपेक्षा असे. अशा रीतीनं पुत्राला 
जे महत्व प्राप्त झालें होतं त्यामुळें नियोगार्ची 
चाळ प्रचारांत आठी असावी. एखादा 
मनुष्य निपुत्रिक वारला असतां त्याच्या 
स्रीला दिरापासून किंवा एखाद्या विद्वान्‌ ब्राह्म- 
णापासून पुत्रप्राप्ति करून घेण्याची परवानगी 
असे. > विचित्रवीयीच्या स्त्रियांना द्वैपायन 
व्यासाकडून ध्रृतराष्ट्र व पाण्डु हे दोन पुत्र 
झाले. पाण्डूने कुन्तीलाही अशा रीतीने पुत्रप्राप्ति 
करून घेण्यास सांगितलें. ती. कबूळ होईना 
तेव्हां त्यान पूर्वीचे दाखळे देऊन तिचें मन 
वळविलें. परशुरामाने निःक्षत्रिय प्रथ्वी केली 
त्यावेळीं क्षत्रियांगनांना ब्राह्मणांपासून पुत्र 
झाळे. अशा रीतीने जे पुत्र होत त्यांना 


१ कन्याशाब्दाची व्युत्पत्ति वनपर्वात (२३०७ 

) आहे. अनादरता: ल्लियः सर्वी नराश्व वरवर्णिनि । 
स्वभाव एष लोकानां विकारा5न्य इति स्मृतः ॥ वन० 
२०७.१५ 

२ नारी तु पल्सभावे वै देवरं कुरुते पतिम्‌ । 
अनु० ८. २२. 

२३ एवं निःक्षत्रिये लोके कृते तेन महर्षिणा । 
उत्पादितान्यपत्यानि णेर्वे ॥ आदि० 


ब्राह्मणेवेंदपारगै 
०४.५, ( ग. कृ. सुद्धा); तस्मात्त्वमपि कल्याण ब्राह्म 
णात्तपसार्धकांत्‌। मन्नियोगायत क्षिप्रमपत्योत्पादनं प्रति 
आदि० १२०. ४०( ४१ ग. कु. ) 


श्ेत्रज्ञ ह्षणत ब ते ज्यांच्या लिवांपासून तालेठे 
असत त्यांचें नांव चालवीत. 
प्राचानकाळी आर्यावर्तीत जीं दुर््यसनं होती 
त्यांत द्यत है प्रमुख आहे.वौदिक काळीं 
सुद्धां द्वतक्रीडा फारच प्रचारांत होती 
व त्याचे दुष्पारेणाम त्या काळीं सुद्धां कळून चुकले 
होते.१ द्यताचे दुष्परिणाम चांगळे माहीत अ- 
सल्यामुळे राजांना द्तक्रीडा निषिद्ध होती. यत. 
मगया,सुरापान,व स्त्रियांवर आसक्ति यामुळे राजे 
झ्य पावतात यांत तिळमात्र संशय नाही. 
युधिष्ठिरासारखा धर्मशीळ व शान्त राजाही 
द्यतांत दंग होतो यावरून हें व्यसन फारच 
पसरळेळें होते असे दिसते. सर्पाची जननी 
कद्र व गरुडाची माता विनता ह्या पण करि 
तात कीं जी हरेल तिनं दुसरीची दासी व्हावें. 
द्यतासाठीं मळा कोणी आव्हान केळं असतां मी 
[गें घेणार नाहीं असं माझें तरत आहे असें 
युधिष्ठिर हणतो 


द्यतांत जिंकला जाऊन ज्याचे द्रव्य किंवा राज्य 
हरण झालं असंल तां पुन; खळण्यास आला असता 
त्याच्याशीं खेळळें पाहिजे असा नियम होता. 

१ अक्षेमा दाव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु 
मन्यमानः: । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे 
सवितायमर्यः ॥ क्रग्वेद्‌ १०-२४-१२३, 

२ अक्षेषु सृगयायां च पाने ल्लीषु च वीयेवान्‌ । 
एतैदोंषैरन॑रा राजन्क्षयं यानि न संशय: ॥ अनु०१५७, 
२३२३, 

३ एहि साधे मया दीव्य दासीभावाय भामिनि । 
आदि० २०.४. ( ग. कृ. सुद्धां. ) 

४ आहूतो5हे न निवर्ते कदाचित्तदाहितं शाश्वत 
वै व्रतं मे ॥ सभा०५८.१६. ( ग. कृ. सुद्धां. ) 

५ जित्वा परस्वमाहत्य राज्यं वा यदि वा वसु । 
प्रतिपाण: प्रदातव्य; परमो धम उच्यते ॥ वन०७८.७, 


वोवेधज्ञानविस्तार. 
म ०-० लह ___21ॅैॅैॅ 


फाशांच्या कांहीं दानांचीं नांवें कलि ( एका ), 
द्वापर ( दुव्वा ), त्रेता, कृत अशीं होतीं.' 
जरी गुलामांचा व्यापार इंग्लिश लोकांनीं आप- 
दास्य. स्या पदराला कोट्यावाधि रुपयांचा खार 
लाऊन आपल्या वसाहतींत बंद केला 
होता तरी गुलामागिरीची अमानुष चाल पन्नास व- 
पापूर्वी सुधारठेल्या अमेरिकाखण्डांत चालू होती. 
गुलामांना पुष्कळ वेळ आंगावर शहारे येतील 
इतक्या क्रोयीने वागवीत. अशा प्रकारची गुलाम- 
गिरी आयावतीत होती असा पुरावा मिळत 
नाहीं. तथापि मनुष्यांचा क्रयविक्रय होत असे 
असें दिसते. एका ठिकाणीं असें ह्टलेळें आहे 
कीं पुरुष विकत घेण्याला मजजवळ वित्त नाहीं. 
कांहीं दास व दासी यांना आपल्या धन्यांना 
सोडून जातां येत नसे. शार्गिष्ठा देवयानीला 
हणते, भी आपल्या हजार दासींसहवर्तमान 
दासी होऊन तुझी सेवा करीन, ज्याठिकाणी तुझा 
पिता तुला देईल तेथें मी तुझ्या मागून येऊन. 
असे जरी आहे तरी दासदासींना दयाळूपणानें 
वागविण्यांत येत असे. 
आत्महत्या करणाराठा शुभ लोक आत अत 
द , नाहींत. प्राचीन काळच्या तेज- 
त्महत्या. क॑ आयोना घरी खितपत पडून 
मरण्याचा तिटकारा असे. आयुष्याची इतिक- 
तव्यता संपली, व जेने, रोगांनी, बन्घुविरहानें 
विपत्तीमुळें किंवा अन्य कारणांनी जीवित 


१ नाक्षान्‌ क्षिपति गाण्डीवे न कृतं द्वापर न च । 
विराट० ५०.२४. 


२नच मे विद्यते वित्तं संक्रेतु पुरुष कचित्‌ ॥ आदि 
१६२.१५, (ग. कृ. १९६०-१५. ) 

२३ अहं दासीसहस्रेण दासी ते परिचारिका । अनु- 
त्वा तत्र यास्यामे यत्र दास्याते ते पिता ॥ आदि ० 
८०.२२.(ग, कृ. सुद्धा ) 

४ आत्महा च पुमांस्तात न लोकॉऴभते भान । 
आदि« १८१-२०.( ग कू. १७९--२०) 


भारभूत व कष्टमय वाट लागलें असतां ते 
महाप्रस्थानाला निघत असत. अन्न वर्ज करून, 
कड्यावरून पडून, जल्समाधि घेऊन किंवा 
चितारोहण करून ते देहत्याग करीत. ह्याला 
धर्मशाखाचीही संमति होती वेदवाक्यांकडे 
किंवा लोकवचनाकडे लक्ष देऊन प्रयागीं मर- 
ण्याचा जो विचार तुझ्या मनांत आला आहे 
तो सोडून देऊं नको, असे एका ठिकाणीं 
झटलेलें आहे. हे महाप्रस्थान त्रपींनासुद्धां 
संमत आहे असें मला वाटते; सीतेला जर मी 
शोधून काढली नाही. तर जल्समावि घेईन 
असे मारुति हणतो. 
४, खाद्य व पेथ. 

दोन्ही ग्रंथांतील अनेक परस्परविरोधी वाक्यें 
वाचून आमचा एकंदरींत अप्ता ग्रह झाला कीं 
मांस हे ब्राह्मणादि सर्व व्णीचे लोक खात असत. 
पांच नखे असलेल्या प्राण्यांपैकी ब्राह्मण व 
क्षत्रिय ह्यांना फक्त पांचांचेंच मांस खातां येत 
असे. शल्यक (गेंडा),श्राविध ( साळी ),गोधा 
( घोरपड ), शश (ससा ) व कूर्म ( कांसव ) 

ते पांच प्राणी होत. त्या पुरुपश्रेष्ठांनीं वा- 
नेय (वनांत आपोआप उगवणारी नीवार वगैरे 
धान्ये)रग ( हरिण ) व शुद्ध बाणांनी मारलेल्या 
पशूचे मांस प्रथम ब्राह्मणांना देऊन नंतर स्वतां 
भक्षण केलें. कांहीं ठिकाणीं मांसाचा निषेध क- 

१न वेदवचनात्तात न लोकवचनादपि 1 मतिरु- 
त्कमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥ वन? ८५,७१३. 

२ इद्मप्यूषिभिद्द॑ निर्याणामीते मे मति:। सम्य- 
गाप: प्रवेक्ष्यामि न चेत्पर्यामे जानकीमू॥ सुन्द्रका० 
१३.४१. 


२ पंच पंचनखा भक्ष्या ज्ह्मक्षत्रेय राघव । शल्यकः 


श्वाविधो गोधा शरा: कूर्मश्र पंचम: ॥ किष्किन्धा १७, 
२१९, 


४ वानेयं च स्गाशैव झद्धेबोंगेर्निपातितम्‌ । ब्राह्म- 
णानां निवेद्याय्रमभुज्ञन्‌ पुरुषषभा: ॥ वन० ५०.४, 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


११ 


रून अहिंसेची स्तुति केलेली आहे ह वर आलेच 
आहे. 'जे पुरुष मध, मांस व परस्त्रिया यांपासून 
पराछू्मुख असतात ते स्वर्गास जातात. तपस्वी 
लोक ह्मणून मांस खात नाहींत, मांस भक्षणांत 
जे दोष आहेत ते मी तुला सांगतो.!* 

अरण्यकाण्डांत यव ( जव ), गोधूम ( गह) 
व शालिं (साळ, तांदूळ ) हीं धान्यांची नांवे 
आलेलीं आहेत व उत्तरकाण्डांत तीळ, उडीद, 
मूग, कुळीथ व चणे ह्यांचा उललेख आहे. 

ऊनऊन भाताच्या पर्वतासारख्या राशी 
पडलेल्या होत्या असे वणन केलेलें आहे.' 
एकंदर खावयाच्या पदाथीचे पांच वर्ग केठेळे 
आहेत; भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, ( चोखून खा- 
ण्याचे ), लेह्य ( चाटून खाण्याचे ), व पेय. 
इतर ग्रंथांत चारच सांगितठेळे असतात. सुन्द- 
रकाण्डांत ( अध्याय ११ ) बोकड, रानडुकर, 
मोर, कोंबडा, हरिण, रेडा, कुकळ ( एक प्रका- 
रचा पक्षी ) व वाघ्चीणस्त ( एक प्रकारचा पक्षी) 
इतक्यांचें मांस खात असत असें सांगितलेले 
आहे, महाभारतामध्ये त्रीहि (तांदूळ ), श्या- 
माक ( सांवे ), यव, तीळ, कुळीथ, सर्पेप 
(मोहरी ), चण (चणे), मूग व अतसी 
( अळशी ) इतक्या धान्यांची नांवें आलीं 
आहेत. 

कांहीं भाज्यांची नांवं खालीं दिलीं आहेत; 
कालशाक ( चुका ), मूळक ( मुळा ), पलाण्डु 
( कांदा ), ठशुण ( लसून ), सौभांजन ( शेव- 


१ निवृत्ता मधुमांसेभ्यः परदारेभ्य एव च । निवृ- 
त्ताव्रैव मद्येभ्यस्ते नरा: स्वर्गगामिनः ॥ अनु. २३- 
८९; न भक्ष्यन्त्यतो मांसं तपोयुक्ता मनीषिण: । दो- 
पांस्तु भक्षणे राजन्मांसस्यरेह निबोध मे ॥ अनु० ११४- 
१०, 

२ उष्णा्न्स्यौदनस्यात्र राशयः पर्वतापमा: । बा- 
लकांण्ड ५३.३. 

२ अयोध्या ९१.२०, 


गा, शेगट ), कूष्माण्ड ( कोहळा ), अलाबु 
(काळा भोंपळा ), शुंगाटक (रिंगाडे ), शीत- 
पाकी (१), कोविदार ( कांचन ) इत्यादि. 
दूध, दहीं व तूप हीं खाण्याच्या पदाथीत 
प्रमुख होतीं. पक्कान्नांपैकीं कांहींची नांवे देतों:-- 
अपूप ( घारगा ), शष्कुलि (जिलबी ), 
पायस ( दुधांत शिजविलेले तांदूळ ), मोदक, 
खांडव (द्राक्ष डाळिंब याचा पार्क), कृसर 
( खिचडी ) इत्यादि. ऊंस, गूळ, साखर, 
काकवी  ( संस्कृत 'फाणित' ) यांचा 
पुष्कळ वेळां उछ्छेख केलेला आहे. लाह्यांचा 
उल्लेख पुनःपुनः होतो. मैरेय नांवाचे उत्तम 
आसव ( मच ), साखरेपासून केळेळें आसव, 
मोहड्याचीं फुलें व इतर अनेक फुले व फळें 
यांच्या आसवांची नांवे रामायणांत आलीं 
आहेते. राजेलोक सुद्धां बोर, हिंगणबेट, 
शिवण व बिब्बा यांचीं फळें खात असत. 
अरण्यांत राहाणारे मुनि बोर, आंवळा, हिंग- 
णबेटं, पिंपळ, करूषक (१) व धन्वन (१) 
यांचौ फळें खात असते. अनुश्ासनपर्वीच्या 
९१ व्या अध्यायांत ( :छोक २८ इत्यादि ) 
श्राद्धदिवशीं कोणते पदार्थ वापरू नयेत तं 
सांगितठेळें आहे. त्यांत हिंग, कांदे , लसूण, 
कोहळा, काळें मीठ, पाळलेल्या डुकराचे मांस, 
कृष्ण जिरं, जांभळे, रिंगाड इत्यादि आहेत. 
उपवासाला खाण्याचे पदार्थ व बलि ताम्र- 
पात्रांत करावे हातांत रवी ( किंवा कांहींच्या 
मतानें निखारे काढण्याचा पळा ), झारा, व मांस 


१ शर्करासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासवा: । सुन्दर ८ 
११.२३, 

२ बंदरेंगुदकारमरयभछातकफलानि च । अनु० ५३. 
१९, 

३ वन? १११.११, 

४ उपवासे बलौ चापि ताम्रपात्रं विशिष्यते॥ अनु 
१२६.२२, 


१ 


विविधज्ञानविस्तार, 


क्र... ०... . “2... 


कापण्याचे सुरे घेऊन जाणाऱ्या आचाऱ्यांचा 
उल्लेख एका ठिकाणीं केळेला आहे. मोठमोठ्या 
घराण्यांत पाकसिड्धि करण्यास आचारी "असत 
व त्याकाळींही हछच्याप्रमाणें बळवाचाये मज- 
बूत असून कुस्त्या वगैरे घेण्यांत त्यांचा पहिला 
पाय असे. मीठ, शिजलठेळें अन्न, दहीं, दूध, मध, 
तेळ, तूप, तीळ, मांस, फळें, मुळें, भाजी, रक्त 
वस्र, सर्वे सुवास व गूळ विकू नयेत असे 
सांगितळेळें आहे. 
५, वस्त्रप्रावरण व भूषणे, 
श्रिया दोन वस्त्रे परिधान करीत असत. वदत 
प्रायः रेशमाचीं किंवा लांकरीचीं वापरीत. बकरे 
व मेंब्या यांच्या लोकरीचा उल्लेख अनेक स्थळीं 
केलेला आहे. हरिणाचें व वाघाचे चामडं मुनि- 
जन वापरीत असत. वस्त्रांना रंग देण्याची कळा 
चांगली अवगत होती. पांढऱ्या वस्त्रावर दुसऱ्या 
रंगाचा डाग पडल्यास तें स्वच्छ करितां येतं, 
पण पांढऱ्या वस्त्रावरीळ बिब्याची खूण जात 
नाहीं असे एका ठिकाणां झटलेळें आहे. काम्बो- 
जदेशच्या राजाने आते मूल्यवान असे 
कम्बळ ( शाली १ ) पाठविले असे वर्णन 
केलेळे आहे. कापूस हा माहीत होता 
0) 
परंतु त्याचा फारसा उल्लेख येत नाहीं यावरून 
कापसाची वस्त्रे विशोष प्रचारांत नव्हतीं कीं काय 
असा संशय येतो. 'तलम असं मेंढीच्या ठोंक- 


१ ख्जां च दुर्वी च करेण धारयन्नींस च कालां- 
गमशोकमत्रणमू्‌ ॥ विराट८०.१. 

२ अविक्रेयं लवणं पक्कमनने दधि क्षीरं मधु तेलं 
धृतेच । तिला मांस फलमूलांने शाकं रक्त वास; 
सर्वगन्धा गुडाश्व ॥ उद्योग? ३८.५. 

२ अविरक्त शोध्यते वल्ल न तु कृष्णापसाहितम्‌ । 
शान्त २९२-१०, 

४ काम्बोजः प्राहिणोत्तस्मे पराघ्यीनापे कम्बलान्‌ 

॥ सभा> ४९.१९(ग. कृ. सुद्धा) 


रीचें व कापसाचें न केलेलें असं वस्त्र व मदु असं 
अजिन' असं एका ठिकाणीं हटलेळें आहे.? काप 
साच्या जीणे वस्त्रांनी राक्षसांनी मारुतीचे शेपूट 
आच्छादिळें व त्याला आग लावून दिली. 
राजे मुकुट घालित; इतरलोक पागोट्यासारखें 
शिरोवेष्टन घालीत त्याला उष्णीष ह्मणत. 

स्त्रियांच्या अलंकारांपैकीं कांहींचीं नावें खालीं 
देतो. * करणेवेष्ट (कुंडले), श्रदेष्ट॒ (कानांत घाल- 
ण्याचे एक भूषण), वल्य (कंकण), केयूर(बाजू- 
बंद), हार, हेमसूत्ररशना (सोन्याचा कंबरपटा), 
नूपुर ( तोरड्या ), अंगुलीयक ( आंगठी ) 
इत्यादि . आंगठ्यांवर नांव कोरळेलीं असत. 
च्य टक २७ .. जिळ खेरी खट (4 ४ ३. 
सोनं व रुपं यांखेरीज पोंवळीं, वैदूर्ये, स्फटिक 
इत्यादि मणि ह्यांचा उल्लेख केळेंला आहे. त्या 
काळींसुद्धां हल्लीच्या प्रमाणं सिंहल्द्वीपांतून 
मोत्यें येत असत. शिवाय तेथूनच वैदूर्य व 
सुंदर कुथा ( सतरंजा किंवा हत्तीची झूळ) 
न अ वळ च ४ > 
येत असत असें वणन केळेळें आहे. स्त्रिया पा- 
यांना अळित्याचा रंग लावीत असत. 

राज्यव्यवस्था. 

मनुस्म्गाते, महाभारत, चाणक्यनीति, काम- 
न्दकीयनीतिसार वगेरे ग्रन्थांवरून प्राचीन- 
काळच्या राज्यव्यवस्थेबद्दह संपूर्ण माहिती 


१ स्लक्ष्णं वत्नसकार्पासमाविकं सूदु चाजिनम्‌ । 
सभा० ५१.२७. (ग. कृ.) 

२ वेशन्ते तस्य लाड्गूलं जार्णे: कापीसिकेः पटे: ॥ 
सुन्द्र०५२.६. 

ना कर्णे 0) उ (> (7 कक प 

३ सुकृतो कर्णवेषो च श्वदं्रे च सुसंस्थितो। सुंदर ० 
१५.४२. 

४ समुद्रसारं बैदूर्य सुक्तासंघांस्तथेव च । शतराश्व 
कुथांस्तत्र सिंहलळाः ससुपाहरनू ॥ सभा, ५२,१३६ 
(ग.छृ. सुद्धां.) 

१ अलक्तरसरक्ताभावलक्तरसर्वाजतो । अयोध्या ६०, 
१८, 


भारतरामायणकालींन सरमाजास्थाति. 


श्र 


मिळेल. प्रस्तुत निवन्चांत आपल्याला महाभा- 
रत व रामायण ह्यांवरून काय समजते तेव- 
ढेंच पहावयाचे आहे. पऱ्हिस डेव्हिड्स यांनीं 
आपल्या ' बुद्धकालीन हिंदुस्थान ! ह्या ग्रन्थांत 
गौतमबुद्धाचे काळीं हिंदुस्थानांत प्रजास- 
त्ताक राज्ये होतीं असे सिद्ध केळे आहे. 
रामायण व महाभारत ह्या दोन्ही ग्रंथांत 
प्रजासत्ताक राज्यपद्धतीचा उलेख आह्यांला 
आढळला नाहीं. ह्या दोन्ही ग्रन्थांचे मताने 
राजसत्तेचे केन्द्र हणजे राजाच होय असें 
दिसतं. राजाची सत्ता अनियंत्रित होती. ह्याचा 
असा मात्र अर्थ करावयाचा नाहीं कीं राजानें 
पाहिजे तो अन्याय केला तरी त्याळा कोणी 
विचारणारा नसे व त्याला तसे करण्याची 
मुभा होती. राजाची सत्ता अनियंत्रित होती 
याचा अर्थ असा कीं, राजा व प्रजा ह्यांचे 
हकक व करतेव्ये यांचें नियमन करणारी 


एखादी सनद प्रजाजनांना मिळालेली 
नव्हती. राजाचे क्कत्यांचें नियमन शास्त्र 


व लोकमत ह्यांनी थोडेबहुत होत असे 
ह्यांत शंका नाहीं. राजांनाही प्रसंगीं लोकमता- 
पुढें मान वांकवावी लागली अशीं उदाहरणें 
आह्मां खालीं देणारच आहों. राजांचे हक्कांपेक्षां 
राजांची कतेव्ये काय आहेत यावरच शास्त्र- 
कारांनी व दोन्ही ग्रन्थकारांनीं जोर दिलेला 
आहे. राजांचे कतेव्य प्रजेचे पालन 
करून तिला संतुष्ट राखणे, अस दोन्ही 
ग्रंथांत पुनःपुनः प्रातिपादिळें आहे. कालि- 
दासादि कवींनींही राजा शब्दाची व्युत्प- 
त्ति प्रजेचे रंजन करणारा अशी दिली आहे. 
समाजाला कोणी तरी शास्ता असणे अत्यंत 
जरूर आहे; वणे व आश्रम यांचे धर्म निर्वि- 
नपणे पार पडण्यास राजाची अत्यंत आवश्‍यकता 
आहे; अराजक राष्ट्र विनाश पावते ह्यामुळे 
राजपदाळा लोक अत्यंत मान देत; व त्याची 


पड 
4 


थोरवी वाढविण्यासाठींच' राजा हा विष्णूचा 
अवतार आहे अशी भावना लोकांत उत्पन्न 
झाली. हं जरी खरं आहे तरी राजाला प्राप्त 
झालेली ही स्थिति त्याचे स्वतःचे चैनीसाठी 
आहे असे कोठेंही हटलेळें नाहीं. राजानें आ- 
पल्या मोठ्या अधिकाराचा उपयोग प्रजाहिता- 
कडेच केला पाहिजे, असे शास्त्रकार सांगतात. 

महत्त्वाच्या प्रसंगीं पोरजानपदांची सभा 
बोलावून त्यांचें मत घेण्याची प्राचीन काळीं 
चाळ होती असें दिसत. रामाला योवराज्याचा 
अभिषेक करावयाचे वेळीं दशरथानं ब्राह्मण, 
सामन्त व पोरजानपद ह्या सर्वांची सभा भरवून 
त्यांना हटलळें,'पुत्राला प्रजाहिताचे कार्याला लावून 
जमलेल्या सर्व मंडळीच्या परवानगीने स्वतः 
विश्रांति घेण्याची माझी इच्छा आहे. आपण 
मी हणतो याळा अनुमोदन द्या अथवा मी 
काय करूं ते सांगा. हें दशरथाचें बोलणे ऐक- 
ल्याबरोबर सभेने मोठा घोष करून आपली 
अनुमति दशेविली . हे वर्णन वाचून आधु- 
निक काळच्या सभांची आठवण होते. 

सगर राजाला असमज्ञ नांवाचा पुत्र होता. 
रोमच्या नीरो नांवाच्या दुष्ट राजाप्रमाणे, 
प्रजाजनांचीं मुळें सरयूनदीच्या पाण्यांत 
फेकून त्या अर्भकांनीं मारळेल्या दीन आरोळ्या 
ऐकण्यांत व त्यांचे बुडतांना झाळेळे हाळ पाहा- 
ण्यांत त्याला मौज वाटत असे. राजपुत्राच्या 
करमणुकीखातर प्राणांहून प्रिय अशा बालकांचा 
बळी देण्यास प्रजाजन तयार नसल्यामुळे त्यांनीं 
राजाला निक्षून सांगितले की, राजपुत्राला तरी 


१. सोहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते । 
संनिकृानिमान्सवाननुमान्य द्विजषेभान्‌ ॥ १० ... 
भवन्तो मे$्युमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहपू । १५ 


। अयोध्या ०२ 


२. जनघोषो महानभूत । अयोध्या, ३.५, 


शे 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


हद्दपार कर किंवा आहझ्यांला तरी सोडून दे. राजानें 
असमंजाला हद्दपार करून प्रजेला संतुष्ट केळे, 

आपले योवन बापाला देऊन त्याच्या 
जरेचा स्वीकार पितृभक्तीनं केल्यामुळें ययाति 
राजाचे मनांत सर्वात धाकटा असतांही पुरूला 
राज्य द्यावयाचे होतं. प्रजाजनांनीं त्याला 
विचारिलें, ज्येष्ठ पुत्र जिवंत असतां कानेष्ठ 
जो पुरु त्याला राज्य कसें देतां येइल? यावर 
ययातीनं उत्तर दिले कीं, मोठ्या मुलांनी माझें 
वचन मानिले नाहीं; पुरूनंंच केवळ पितृभक्ती- 
मुळें माझें वचन ऐकिले, ह्मणून त्यालाच राज्य 
द्यावें असं माझे मनांत आहे. आपणही मेहेर- 
बानीने माझे विनंतीला मान देऊन पुरूला 
अभिषेक करावा 

दशरथ राजा मृत्यु पावला त्यावेळीं राम 
वनवासाला गेळा होता व भरत मातलुल्ग्रृहों 
होता. त्यावेळीं वसिष्ठाचे अध्यक्षतेखाली 
सर्वे पोरजानपदांची सभा भरली व त्या सभेत 
भरताला बोलाविण्यासाठीं दूत पाठविण्याचे 
ठरलं. त्या सभेत अराजक स्थितीमुळे काय अ- 
नर्थ ओढवतात याचा खल झाला व लोक ह्मणाले, 
नवीन राजा नेमण्यांत मुळींच वेळ मोडतां कामा 
नये, ह्मणून आजचे आज इक्ष्वाकुवंशां- 
ताळ कोणाला तरी राजा करावा. हे वसिष्ठा, तूंच 
इक्ष्वाकुकुळांतीळ कुमाराळा किंवा दुसऱ्या 
कोणाला अभिषेक कर. ह्याठिकाणीं 'इक्ष्वाकु 
कुलांतीळ कुमाराला किंवा दुसऱ्या कोणाला' हे 
शब्द फार महत्वाचे आहेत. त्यांवरून असे 
दिसतं कीं पुष्कळ काळपर्यंत राज्योपभोग घेत 

१. भवतोडनुनयाम्येवं पुरू राज्येडमिषिच्यताम । 
आदि ८५.२९ (ग.कृ.) 

२. एते ह्विजा: सहामात्ये: प्रथग्वाचमुदीरयन्‌ । ४. 
इक्ष्वाकूणामिहाबेव कश्चिद्राजा विधीयताप । 


८. कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषे- 
नय ॥ ३८ अयोध्या? ६७ 


५५७५५७०९०७ 


असलेल्या राजव॑शाला सोडून नवीन मनुष्याला 
राजा करणे यांतसुद्धां प्रजेळा कांही विदोष 
चमत्कारिक असें वाटत नव्हतं. 

प्रतीप नांवाच्या राजाला देवापि,त्राल्हीक व 
शांतनुह्या नांवाचे तीन पुत्र होते. देवापि हा मोठा 
धार्मिक असून प्रजेळा प्रिय होता; परंतु 
असाध्य अशा त्वग्नोगानं त्याला ग्रासिळं होतं 
प्रतीप जेव्हां वृद्ध झाळा तेव्हां देवापीला राज्या- 
भिषेक करण्याचें त्याचे मनांत आळे व त्याप्र- 
माणे त्यानं अभिषेकाची मोठ्या जारीनें तयारी 
केली. तेव्हां ब्राह्मण,वृद्धळोक,पौरजानपद यांनीं 
जरी देवापि ज्येष्ठ पुत्र होता तरी त्याला अमि- 
षेक करण्यापासून राजाला परावृत्त केलें. ते 
हणाले, देवतांना व्यंग राजा आवडत नाहीं 
तेव्हां प्रतीपानं प्रजेच्या हणण्याला मान डोळ 
वून कनिष्ठ पुत्र जो शांतनु त्याला अभिषेक 
केळा. वरील विवेचनावरून असं दिसून येईल 
कीं, राजाची निवडणूक करण्याचे कामांत व 
इतर गोष्टींतही प्रजाजन पुष्कळ वेळां आपल्या 
मताप्रमाणे सर्व घडवून आणीत 

राजपुत्रांत जो ज्येष्ठ असे त्याला प्राय 
गादी मिळे. एका ठिकाणीं असें हलेले आहे 
कीं, राजाचे सर्वच मुलगे गादीवर बसत नाहींत; 
तसं झाल्यास मोठीच हानि होईल. जरी इतर 
मुलगे गुणवान्‌ असले तरी राज्याची व्यवस्था 
ज्येष्ठ पुत्रावर सोंपावितात. असे जरी होतें 


१, तं त्राह्मणाश्व वृद्धाश्च पोरजानपदे: सह ॥२२. सर्वे 
निवारयामासुदेवापेरमिषेचनत्‌... ... हीनांगं॑ एथिवी- 
पालं नाभिनन्दन्ति देवता: । इति कृत्वा नृपत्नष्ठं प्रत्य- 
घषेधन्‌ द्विजर्षभा:॥ उद्योग० १४९.२५, 

२. सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठ राजा भिषिच्यते । रात्वा- 
भेतत्संमतं स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषत: ॥ अयोध्या ७३. 
२२; नाहि राज्ञ: सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । 


स्थाप्यमानेप्तु सर्वेधु सुमहाननयो भवेत्‌ । तस्माज्ज्येष्ठे 
हि कैकेयि राज्यतन्त्राणे पार्थिवा: । स्थापयन्त्यनवद्यांगे 
युणवत्स्वितरेष्वपि ॥ अयोध्या ८.२३-२४, 


| 
| 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


३५ 


तरी ह्या नियमाला कचित्‌ अपवादही असत 
र ज्येष्ठ पुचन व्यंग असला किंवा 
एखादा असाध्य रांग झाला असला तर त्याला 
टाकन लहान भावाला गादी मिळे. अशा 
प्रकारचीं दोन प्रसिद्ध उदाहरणं आहेत, एक 
देवापीचें व दुसरे धरतराष्ट्राचे. देवापीची कथा 
वर दिळीच आहे. धतराष्ट्र हा अन्ध होता 
हणून त्याला गादी मिळाली नाहीं. धतराष्ट्र 
ह्मणतो, मी ज्येष्ठ असूनही हीनांग असल्या- 
मुळें मतिमान्‌ अशा पांडूने गादी मिळविली. 
प्रजेच्या अनुमतीने ज्येष्ठ मुलगा योग्य असतां- 
ही राजाला क्कचितू कनिष्ठ मुलाला गादी देतां 
येत असे ह॑पुरूचे उदाहरणावरून दिसून 
येईल. एकदां ज्येष्ठ पुत्राला टाकून कनिष्ठाला 
राज्य मिळालं ह्मणजं ते त्याच्याच वंशजांकडं 
चाले: ज्येष्ठाच्या मुलांना त॑ कधींही मिळत 
नपते. यदु जरी ययातीचा ज्येष्ठ पुत होता 
तरी राज्य पुरूला मिळाळें व त्यानंतर तें 
त्याच्याच वंशजांकडे चालले. पुनः यदूच्या 
वंशजांना मिळाळें नाहीं. ध्रतराष्ट्र ह्मणतो 
लहान असूनही पाण्डूला राज्य मिळाले 
त्यांचे सृत्यूनंतर त्याच्या मुलांना मिळणार 
रामायणांत अयोध्याकाण्डांत( सर्गे १००) 
« व अरण्यकाण्डांत ( सगेर९ ) 
साजधम. राजधर्माचे विस्तारेकरून वर्णन 
केळेळें आहे. महाभारतांत तर बहुतेक प्रत्येक 
पर्वात राजधर्माची फोड केलेली आहे; विशेषत 
सभापवे, उद्योगपर्वे, शान्तिपवे ह्या तीन पवोत 
फारच विस्तार आहे. राजाचे सर्वात श्रेष्ठ कतेव्य 
हटळें हणजे प्रजापालन होय. प्रजापालन कर- 


१. तथेवाहं मतिमता परिचिन्येह पाण्डुना । ज्येष्ट: 
भभेशितो राज्याद्धीनांग इति भारत ॥ उद्योग १४९,२९९, 

२, पाण्डुस्तु राज्यं संभ्राप्तः कनीयानपि सन्नूप: । 
विनाशे तस्य पुत्राणामिदं राज्यमारन्दम । उद्योग 
१४९५-३०, 


तांना राजाला कोणतीही गोष्ट करावी लोंगंली 
तरी त्याने ती केली पाहिजे, मग तींत नैष्ठरये असो 
कीं पाप असो. राजाने प्रजेला संतुष्ट राखळं 
पाहिजे.राजा हा आत्मनिग्रही, सत्यवादी,न्यायी 
उद्योगशील व व्यसनराहित असला पाहिंजे 
राजाने नेहमीं सरळ मागाने चालावे, परंतु राज- 
नीतींतील सर्वे खाचा त्याच्या ध्यानांत असल्या 
पाहिजेत व प्रसंगानुरूप वर्तन त्याचेकड्डून 
घडलें पाहिजे, राजानें म्रदु बोलावें पण चाक- 
रांशीं अतिरपरिचय ठेवूं नये. राजाने फार मऊ 
पणाने किंवा फार कडकपणानेंही वागू नये 
राजनीतीचे अध्ययन करून साम, दान, दण्ड 
व भेद ह्या चार उपायांचा अवलंब केव्हां व 
कसा करावा; सांधे, विग्रह, यान (चाल करूंन 
जाण), आसन ( छावणी देऊन बसणे), आश्रय 
( किह्याचे आड रहाणं ) व द्वैधीभाव (धरसोड) 
ह्या सहा गुणांचा केव्हां उपयोग करावा; इत्यादि 
गोष्टी त्याला पूणपणे अवगत असाव्या. त्याने 
आपल्या किल्यांमध्ये द्रव्य, अन्न, जल, शा 
स्राखें, योद्धे व शिल्पकार यांचा संग्रह करून 
ठेवावा. सोनिकांना वेतन नियमितपणाने द्यावे 
व विरोष गुण ज्यांनीं दाखविला असेल त्यांना 
पारितोषिक द्यावें. राजाच्या सेवेमध्ये ने विपन्न 
झाले, किंवा राजकार्य करण्यांत जे कामी आले 
असतील, त्यांच्या कुटुंबांचा योगक्षेम राजानें चा- 
लवावा.' जमा व खचे ह्या दोहोवर राजाची 
सक्त नजर पाहिजे. राज्याची समाद्धि कृषिक- 
मावर अवलंबून असल्यामुळे राजाने. शेतक- 
ऱ्यांची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. राजाने 
आपल्याजवळ विदठ्ठान्‌ ब्राह्मण मंत्री ह्मणून 
१. नृद्समनृरंसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌ । पातक 
वा संदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा । बाल० २५.१८ 
२. कॅविद्दारान्मनुध्याणां तवार्थे मृत्युमीयुषाम्‌ । 
व्यसनं चाभ्युपेतानां बिभर्षि भरतषभ ॥ सभा० ५- 
५४, ( ग, कृ. सुद्धा ) 


8 
न 


भारंतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


बाळगावे. राजानं ब्राह्मणांशीं कळह करूं नये 

कारण त्यानं तसं केल्यास आपल्या नीतिब- 
लाने ते त्याला राज्यभ्रष्ट करितील. शास्त्रबला 

पेक्षां नीतिबल श्रेष्ठ आहे. स्वतांच्या राज्यांत 
व परराज्यांत गुप्त हेर ठेवावे. राजानें प्रजेवर 
करांचे फार ओझे घालूं नये. ज्याप्रमाणे पु- 
प्पांचें रक्षण करून भ्रमर त्यांतून मध घेतो 
त्याप्रमाणें ढोकांना पीडा न देतां प्रजेपासून द्रव्य 
व्यावे. ' राजाला प्रजापालनाचा मोबदला ह्मणून 


जमिनीचे उत्पन्नांतून व इतर वस्तूंतूनही षष्ठां- ' 


श॒ मिळत असे. जो राजा पषष्ठांश कर घेऊन 
प्रजेचे पुत्रवत्‌ रक्षण करणार नाहीं त्याला फार 
पाप लागेळ असें एका ठिकाणीं हरलेले 
आहे. २ 

राजाने जे बेत केळे असतील त्यांना फळ 
येईपर्यंत ते कोणासही कळतां उपयोगी नाहीं 
राजाने शत्रंच्या हालचालीवर चांगले लक्ष ठे- 
ऊन त्यांच्या राज्यांत फंदफितूर उत्पन्न केला 
पाहिजे. राजानें दीघसूत्री असूं नये; व स्रिया 


दूत,मय आणि मगया यांवर आसाक्ति ठवू न्य. . 
राजानं स्वतां सनातनधमाप्रमाणे आचरण करून | 


प्रजेकडून धर्माचरण करविळें पाहिजे. राजा हा 
कालाचे कारण आहे. राजा जर प्रजेचे यथा- 
विधि पालन करणार नाहीं तर त्याच्या दोषा- 
मुळे किंवा लोक अयुक्ताचरण करीत असतांही 


१. अथवा त्वां महीपाल शसयिष्यन्ति वे द्विजा: । 


निरासेष्यन्ति ते राष्ट्राद्धतोत्साहा महाबला: ॥ अनु. 


१५२-२५ 
२. यथा मु समादत्ते रक्षन्पुष्पाणि षटपद: । 
तद्रदथान्मनुष्येथ्य आदद्यार्दविहिंसया ॥ उद्यागर४,१७ 
२. अधमः सुमहात्नाम भवेत्तस्य तु भूपते: । यो 
हरेद्वालेषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥ अरण्य>? ६.११ 
4. काळा वा कारणं राज्ञो राजा वा काळकारणतू । 
इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ उद्योग० 
१३२.१६ 


त्यांस शिक्षा न झाल्यामुळे अकालमत्यु इत्यादि 


आपात्ते उत्पन्न होतात अस्ता सावोत्रेक समज 
होता.' अकालमृत्यु आलेला आपला पुत्र 
| राजद्वारी ठेवून एका ब्राह्मणाने रामाची फारच 
| निभत्संना कली. अंध, मूक, पंगु, व्यंग, बांघ- 
वरहित, संन्यस्त, अश्या लोकांचें व विधवा, 
अनाथ इत्यादिकांचें पोषण करणे हं राजाचें 
क्तव्य आहे असे समजत. ' प्रजेमध्ये होणाऱ्या 
कलहांचें राजाने शमन केळे पाहिजे 

अयाध्याकाण्डाच्या तिसऱ्या व १४ न्या 
सगात राज्याभिषेकाचे विस्तृत 
वणन आहे. राज्याभिषेकाला 
| अवश्य लागणाऱ्या वस्तूंपेकी कांहीं खाली देतों 
रथ, शास्त्रे, सेन्य, हत्ती, चवऱ्या, पंखे, पताका, 
| शुभ्र छत्र, हेमकुम्भ, सोन्याने ज्यांची शिंगे 
: मढविठेलीं आहेत असे बेल, व्याघरचमे, गंगादि 
नद्यांच्या पाण्याने भरळेळे कुम्भ, उदुम्बरवृक्षाचे 
आसन, अत्तर, दहा, घरत, लाह्या, दर्भ, पुर्ष्प 
इत्यादि 

अयोध्याकाण्डाच्या ६७ व्या सर्गात, अरा- 
जकस्थितीमुळ राष्ट्रावर 
काय काय अनर्थ ओढव- 
| तात याच सविस्तर निरूपण आहे. जेव्हां देशाला 
कोणी राजा नसतो, तेव्हां तें राष्ट मृतवत 
होते.” राजावर सत्य, धर्मे व कुलस्थिति हीं 
' अवलंबून आहेत. राजा हा प्रजेला पिता, माता 


' राज्याभेषंक. 


। अराजक स्थिति. 


>) ७) ७. 


। १. राजदोषरॉरवपद्यन्ते प्रजा ह्याविधिपालिता: । अस 

| दवृत्ते हि नृपतावकाले म्रियते जन: ॥ यद्वा पुरेष्वयुक्तानि 
जना जनपदेपु च। कुर्वते न च रक्षास्त तदा कालकृतं 
भयप्‌. ॥ उत्तर ७१-१७, 

। २, कचिंद्ांश्च मूकांश्च पंगून' व्यगानवान्धवान्‌ । 
| पितेव पासे धर्मज्ञ तथा प्रत्रजितानपि॥ सभा० ५.१२४ 

। विधवानाथविकलान्‌ कृपणांश्च बमार सः ॥ आदि०४९ 
।११.(ग.छृ.सुद्धां) 

<. स्त राट््मराजकपू । वन ० २११.८४, 


> 


भारतरामायणकाठीन समाजस्थिति. ३७ 


व हितकारी मित्र यांप्रमाणे आहे. अराजक 
राष्ट्रामध्ये नेहमीं अनेक दोष उत्पन्न होतात 
कारण अमयाद जनांना 'शास्तन करणारा राजाच 
आहे. अराजक देशांतील वाणी दूर देशांत 
जाऊन निरनिराळ्या प्रकारचे पदार्थ विकावयास 
आणीत नाहींत; ज्याप्रमाणे मोठे मासे लहान 
माशांना खातात त्याप्रमाणे अराजक देशांत 
मनुष्य एकमेकांना ठटतात; इत्यादि वणेन 
वाचण्यासारखं आहे 
राजाजवळ अष्टप्रधान असत असे कांहीं 
मस्ती, ठिकाणीं वर्णन केलेळें आहे. दश- 
र रथाचे आठ अमात्य होते. त्यांचीं 
नांवे ध्राष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्वधेक 
अकोप, धर्मपाल व सुमन्त्र अशीं होतीं. 
दुसऱ्या एका ठिकाणीं अर्ते सांगितलेले आहे 
कीं, राजाच्या प्रधानमंडळांत विद्ठान्‌, कुळीन 
व सरळ अते चार ब्राह्मण, बलवान्‌ अतत 
आठ क्षत्रिय, श्रीमान्‌ असे २९१९ वेश्य 
व दरिद्री परंतु सुवृत्त असे तीन शूट 
असावे. ह्या २६ जणांतून आठ निवडून काहून 
त्यांच्याकडे अतिशय महत्त्वाची अशीं राज- 
कारणाची काम सोंपवीत. मुत्सद्दीपणा हा बाहु- 
बलापेक्षां फार श्रेष्ठ आहे. विजयाचे मूळ मुत्स- 
द्दीषणांत आहे असं दोन्ही ग्रंथांत पुनःपुन 
सांगितळें आहे.) राजानें व प्रधानमण्डळान जे 
१, राजा सल च धमंश्र राजा कुलवतां कुलपू । 
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌ ॥ अयोध्या 
६७.३४; अराजके जनपदे दोषा जायन्ति वै सदा । 
दधतं सतत लाक राजा दण्डेन शास्त वं ॥ आंद० 
४१-२७, (ग. कृ. सुद्धां ) 


२. अष्टौ वभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विन: ॥ 
धृष्टिजयन्तो विजय: सुराष्ट्रो राष्ट्रवन: । अकापो धर्म 
पालश्व सुमन्त्रश्नाष्रमोड्थवित्‌ ॥ बालकाण्ड. ७.२-३ 

३. ममन्त्रो विजयमूळं हि राज्ञो भवाते राघव । 
अयोध्या १००.१६; विजयो मन्त्रमूलो हि राझ्लो भवाति 
संभा« ५.२७. (ग. क. सुद्धा ) 


राजनीतीचे धोरण ठरविळें असेल तं गुप्त ठेवून 
अमलांत आणले असतां राजाचे अल्प सुद्धां 
काय नष्ट होत नाहीं. ' राजा व प्रधानमण्डल 
यांचें परस्परांवर प्रेम असक पाहिजे. मळ्याचे 
गुणांबद्दळ अरण्यकाण्डांत (४० सग) बराच वि- 
स्तार केला आहे, मन्त्री हा आत्मनिग्रही,सरळ 
विद्वान्‌, भाक्तिमान्‌ असा असला पाहिजे. शत्रचे 
व आपले बलाबल, छिद्रे, व बुद्धिवेभव यांचा 
पूण विचार करून जो स्वामीला हितकर असे 
बोळेळ तोच खरा मन्त्री. नीचकुलोत्पन्न, 
अविद्ठान्‌, मद्यपी, अनिश्चयी, व्यवहार न जाण- 
णारा, च्वतासक्त, नवशिका, ज्या कुळांतील 
कोणाचे तरी राजानें वाडेट केळें आहे अशा 
कुळांतीळ मनुष्याला मस्त्रिपद देऊं नये. 
मळ्याळा आपले हेतु साम, दान, दण्ड, 
भेद ह्या चार उपायांनी साध्य करितां येत 
असत. * क्चित्सथलीं कुटिळनीतीचा अवलंब 
करण्यास सांगितळें आहे. परंतु कुटिल- 
नीतीचा उपदेश दुष्ट मचुण्यांचेच तोंडीं घात- 
लेला आहे हे लक्षांत. ठेविळें पाहिजे. अंतिम 
साध्य उदात्त असलें हणजे साधनं बरीं किंवा वा- 
इट कशींही असोत, त्यांचा उपयोग करण्यास ह- 
रकत नाही,असे कुटिळनीतीचे तत्त्व आहे. शत्रला 
विषाने, कपटाने, लांच देऊन मारावा, त्याची 
उपेक्षा करूं नये.“ शात्रवर प्रहार करीत असतां 


१. मम्त्रे गरत्ते सम्यगनुष्टिते च नाल्पोप्यस्य च्यवते 
कश्चिदर्थः ॥ उद्योग०३३ .११९, 

२. परस्य वीर्य स्वबलं च बुदध्वा स्थानं क्षयं चैव 
तथेव बुद्धिप्‌ । तथा स्वपक्षे$प्यनुमृरय बुध्या वदेत्‌ 
क्षमं स्वामिहितं स मन्त्री ॥ युद्ध०१४, २२, 

२३. साम्ना दानेन भेदेन दण्डेनोपक्षेणन च.। साध- 
नीयानि कमाणि समासव्यासयोगत: ॥ वन १५०.४२ 

४. रशापथेनाप्यारें हन्यादर्थदानेन वा पुन: । विषेण 
मायया वापि नोपेक्षेत कथंचन ॥ आदि १४२-५१; 
(ग. कृ. १४०. ५२.) म्रहरिष्यन्‌ प्रिये ब्रयात....प्रहूत्य 
च कृपायीत शोचेत च संदेत च । 


२८ 


गोड बोलावें व प्रहार केल्यावर दया आल्या- 
सारखे करून शोक करावा व रडावें.कणिकाने धृ- 
तराधला अशा प्रकारचा उपदेश केलेला आहे. 
गुप्त हेरांचे जाळें फार पसरलेले असे. राजा- 
जीर र विषयीं लोक काय बोलतात तं 
समजण्यासाठी व शत्रूकडील बा- 
तमी आणण्यासाठी गुप्त हेरांची योजना होत 
असे. सीतेविषयी लोक काय ओलतात हें रामाला 
त्याच्या चोराने सांगितळे. युधिष्ठिर व दुर्योधन 
ह्यांना एकमेकांच्या छावणींत काय चाललें आहे 
हं चारांकडून कळे. गुप्त हेर हे राजांचे डोळे 
आहेत. भीष्म ह्मणेतो, जरी दुपदराजाने शिखण्डी 
स्त्री नसून पुरुष आहे अशी सर्वत्र बातमी पसर- 
विली होती तरी शिखण्डी खरोखर कन्या आहे 
हें मला माझ्या हेरांकडून कळळें होतं, गुप्तहेर 
हे संन्यासी, गोसावी इत्यादिकांचे वेषाने फिरत 
असत.) राजानें आपल्या चारांना चांगळे वेतन 
देऊन संतुष्ट ठेविले पाहिजे. 
जेव्हां नेव्हां ग्राम व नगरे यांचें वर्णन 
येतं तेव्हां तेव्हां 'हृष्टपुष्टजना- 
कीणम्‌? ( आनोदेत व पुष्ट 
अशा लोकांनीं भरलेले ) ह विशेषण त्या नग- 
राळा किंवा ग्रामाला लाविठेळं असते. राजवा- 
ब्याळा आंठपयेत कक्षा असत.” आठव्या 
कक्षेत राजा बसत असे. राजघानींत सात आ- 
ठमजली राजवाडे असत.* राजवाड्याच्या 


१. आदिपर्व १४२. (ग. कु. १४० ) 

२, चारेः पर्यान्त राजानश्रक्षु्भ्यामितरे जना: । 
उद्योग, २४.२४, 

३. ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान्‌ बहून्‌। 
दीक्षिताज्ञटिलान्सुण्डान्गेजिनाम्बरधाससः ॥ सुन्दर० 
शॅ. १५, 

४, अयोध्या? ५७. ९४, 

७, सप्तभोमाषटभीमेश्व स दंदर्श महापुरीमे ॥ 


भुन्दंर? २९-५०, 


श्राम व नगरे. 


भारतरामायणकालींन समाजस्थिति. 


सर्भोवार उद्याने असत, राजवाड्यांना चुन्याने 
रंगवीत व भितींवर निरनिराळ्या प्रकारची 
चित्रे काढीत.राजवाड्यावर नागव्या तरवारींचा 
पाहारा असे. हातांत वेताच्या काठ्या घेतलेल्या 
व ढाळ वस्र परिधान केलेल्या वृद्ध अशा कश्रु- 
काचा अन्तःपुरावर आधिकार असे.* आदि- 
पवात ( अध्याय १०९ ग. कृ. सुद्धां ) समृद्ध 
देशाचे विस्तृत वणन आहे. सार्वजानिक विहिरी 
व्‌ उच्चांने असत.* खेडेगांवांतीळ घरांच्या 
भितीला मातीचा गिलावा करीत.रामाच्या राज- 
वाड्याला मोठे प्रचंड दरवाजे व रत्नखाचेत 
कमानी हात्या असे वर्णन केलेलें आहे, घरांना 
उघड्या किवा जाळ्या बसविलेल्या खिडक्या 
असत. अंगणांना फरशी केळेली असे. उत्स- 
वाद महत्त्वाच्या प्रसंगी रस्त्यांवर पाणी दिप- 
९१४५७ घोडे, हत्ती, थ व बेल्गाडी हीं 
योनी. ग रे एका दिवसांत १४ 
४ छळ ) हणजे फार मोठी मज 
अस समजत. ' नगराच्या सर्भावार भिंत व॑ 
ह आवी रस्त्यावर गर्दी झाल्यास प्रथम 
ल चावी यासंबंधाने कांहीं नियम 

१ टी. 0! 

वांकठेला व त ता किट 
-- म रस्ता बावा. 
माहण असल्यास त्याला सर्वीचे आधी वाट 
चावा. ' यांत माह्मणासंबंधाचा जो मजकूर 


णा पयदलनचचीध्य 34 ७ ञन्न काष - नव्या 
द्द्श विहिपान दृद्धान्वेत्रपाणीन्स्वलंकृतान. । 


योच्या १६.३ ह'९ लवव्यक्षान्युसमाहितान्‌ ॥ 


३. आदि० १ ” 
ढे सिञ्चन्तु र्ट ( ग, क, सुंद्वां ) 


युड* १२९. टचिवी कृत्त्नां हिमशीतेन वारणा | 


४. एवे » 

पधत पतेत्यह्ा योजनाने चतुर्दश । यान 

प्ले दास्ये तस्मे तदप्यहपू ॥ उद्योग” ८६7 १ 

» वह्या उन्था बाघेरस्थ पन्था: ल्रियः पंथा भी 

नादाणस्यैच । राठ: पंथा आह्यणेनासमेल्य समेव्य 
ब पंथा: ॥ बत, १२३,१ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति, 


२९ 


आहे त्याशिवाय बाकीचा सववीना पसंत पडेल 
असाच आहे. 
राजा हा सवीत मोठा असा न्यायाधीश 
गीते होता. तझा हाताशी दुसरे 
न्यायाधीश असत. त्याकाळी 
हह्मच्याप्रमाणे वकील नसत. वादी व प्रतिवादी 
दोन्ही आपआपले हणणे न्यायाधीशाजवळ 
स्वतां सांगत असत. न्यायाधीश स्मृतिवचनांप्र- 
माणे व शिष्टाचाराप्रमाणे तंत्याचा निकाळ करीत. 
ग्राह्य व अग्राह्य पुरावा, शिक्षा, न्यायाधीश 
व साक्षी यांचे गुणावगुण ह्यांविषयीं पुष्कळ 
माहिती महाभारतांत दिळेलीआहे. सामान्य न्या- 
याधीशांकडून झालेल्या निकालाविरुद्ध राजा- 
कडे दाद मागतां येत असे. उत्तरकाण्डाच्या 
५४ व्या व ५७ व्या अध्यायांत वादी व प्रति- 
वादी यांच्या विवादाचा योग्यवेळीं निकाळ न 
केल्याबद्दल “नृग' व 'निमि' ह्या दोन राजांना 
>> २ च ७७ 
काय विपात्त प्राप्त झाळी यांचे वर्णन आहे. 
“वादी व प्रतिवादी ह्यांचे कटह राजाला त्रास 
ख् ह >. > 
देण्याला कारणीभूत होतात.!* जिच्या पतीनं 
दुसरी स्री केळी आहे त्या स््रीप्रमाणे, द्यूतांत 
पराजित झालेल्या मनुष्याप्रमाणे, व ओझें वाहून 
ज्याचे शरीर तप्त झालें त्या पुरुषाप्रमाणे, जो 
न्यायाधीश योग्य न्याय करीत नाहीं त्याला रात्र 
जाते. साक्षीदाराने खो साक्ष देऊं नये असं 
कंठरवांने सांगितलेले आहे. जो साक्षीदार खोटें 
बोठेल त्याला नगरांत जाण्याला अटकाव होऊन 
तो नगराच्या दरवाजाबाहेर बुभुक्षित होऊन 
बसेल व शत्रेच्या तडाक्यांत सांपडेल. जो साक्षी- 
दार विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर माहीत असूनही 


१. कायार्थिनां विमर्दो हि राज्ञा दोषायं कल्पते ॥ 
उत्तर०५३,२४, 
२, यां रात्रिमाधिविन्ना ज्ली यां चेवाक्षपराजित: । 


यां च भाराभितत्तांगो दुर्विवक्ता स्म तां वसेत्‌. ॥ उद्योग 
शे व जयी ऱ १ 1 


भलताच जबाब देईल त्याचे सात पूवज व सात 
वंशज पतित होतीळे, सातप्रकारचे इसम साक्षी- 
दार होण्याला नालायक ह्मणून सांगितलेलेआहेत. 
सामुद्रिक जाणणारा, पूर्वी चोर असून मग वा- 
ण्याचा धंदा करणारा, फांसे टाकून लोकांना 
खोटेच भविष्य सांगणारा, वैद्य, अरि. मित्र, व 
नेट,छोकापवादाला भिणारा, राजा,व्यमिचारिणी, 
राजसेवक, पुत्र, भाऊ, विधवा, जिचा पुत्र ल्हान 
आहे अशी स्री, सैनिक, व स्वपदावरून काढून 
टाकलेला मनुष्य हे पैश्याच्या देवघेवीसंबन्धानें 
वज्ये आहेत.5 
मालमत्तेसंबन्धाने पुष्कळ प्रकारचे कायदे 
धी सांगितळेळे आहेत.अविभक्तकुटुंब- 
पद्धतीची स्तुति करून विभक्त राह- 
णाऱ्यांवर कोरडे ओढले आहेत. पुष्कळ लोकांना 
मूखेपणाने विभक्त होण्याची इच्छा उत्पन्न होते 
व विभक्त होऊन पैशाच्या लोभाने एकमेकांशीं 
विरोध करितात; परस्परांत फूट पडली असतां 
लवकरच नाश होतो ह्मणून साधुलोक भावांच्या 
विभक्तपणाला नांव. ठोवेतात.४ विभाग करणेच 
झाला तर सर्व भाऊ मालमत्ता सारखी वांहून 
घेत (अनु० ४७.५८. ). एखाद्या ब्राह्मणाला 
चारी वर्णाच्या चार स्त्रिया असून प्रत्येकीला 


१. नगरे प्रातिरुधः सन्वहिद्वारि वुभुक्षितः। आमि- 
त्रान्भूयसः पद्येद्य: साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ उद्योग» ३२; 
प्री हि साक्षी य: साक्ष्यं जानानो5प्यन्यथा वदेत। सं 
पूर्वानात्मनः सप्त कुले हन्यात्तथापरान्‌ ॥ आदि. ७, (४ 
( ग. छु. सुद्धां. ) 

२, उद्योग? ३५.४४. 

३. घुणी राजा पुंश्वली राजभत्य: पुत्नो 
बालपुत्रा । सेनाजीवी चोद्धतभूतिरेव शम अप 
वर्जनीया स्थुरेते । उद्योग? ३७.३०, 

४. विभाग बहवो मोहात्कतुमिच्छन्ति नित्यशः । 
ततो विभक्तास्त्वन्योन्यं विरुध्यन्तेष्थमेहिता: ॥ भिन्ना- 
नामतुलो नार: क्षिप्रमेव प्रवर्तते । तस्मादू विभाग रा 
तृणां न प्रशंसन्ति साधव: ॥ आदि० २९,३०, 


४० 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


पुत्र असळा तर त्राह्मणस्त्रीचा पुत्र घरांतील 
सर्व उत्तम वस्तू प्रथम घेई. बाकी जे अर्वाशिष्ट 
राहील त्याचे दहा भाग करून त्यांतील चार 
ब्राह्मणीचे पुत्राला, तीन क्षत्रियवणाच्या स्रीच्या 
मुलाला, दोन वैश्यस्त्रीच्या मुलाला व एक भाग 
शाद्ूवर्णांचे स्रीचे मुलाला मिळत असे. त्यांतही 
शूट्ठवर्णांच्या स्रीचे मुलाला जो एक भाग मिळा- 
वयाचा तो बापानं मुद्दाम दिला असेळ तरच 
मिळावयाचा.* क्षत्रियाळा जर क्षत्रिय, वैश्य व 
शूद्ध ह्या तीन वर्णांच्या स्त्रियांपासून पुत्र झाले 
तर, क्षत्रियस्त्रीपासून झालेल्या मुलाला बापाचे 
धनुष्य व रथ मिळे. बाकी राहील त्याचे आठ 
भाग करून चार क्षत्रियस्त्रींच्या पुत्राचे, तीन 
वैश्यसत्रीच्या पुत्राचे व एक शुद्ध स्रीच्या मुलाचा 
अशी वांटणी होई. 

आदिपवीत ( अध्याय १२०. ११-१४ 
ग. कृ. सुद्धां ) बारा प्रकारचे पुत्र सांगितलेले 
आहेत. त्यांतील पहिल्याच्या अभावीं दुसऱ्याला 
बापाची मालमत्ता मिळावयाची असा नियम होता. 
पुत्राच्या अभावीं कन्येला पुत्राचे ठिकाणीं सम- 
जून तिच्या मुलाला आजाची मालमत्ता मिळे 
व तो आजाला पिण्ड देई 

एखाद्या मनुष्याच्या श््नीर्नं, पुत्राने किंवा 
दासाने कांहीं मिळविले तर त्यावर त्या मिळ- 
विणाराची माळकी नसे, तर त्या मनुष्याची 
असे.२ विधवा स्त्रियांना पतीच्या मालमत्तेचा 
उपभोग घेण्याची परवानगी होती. परंतु माल- 
मत्तेपैकीं थोड्याही भागाचा विक्रय वगेरे त्यांना 


१. तत्तु दत्तं हरेत्पित्रा नादत्तं दत्तमहति ॥ अनु ० 
४७,१९, 


२. आदि २१५७,२५ 


३१. त्रय एवाधना राजन्भाया दासस्तथा सुतः । 


येत्त समघिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ उद्योग ० 
२३.६४ 


करितां येत नसे.* कोणत्याही स्त्रीला तिच्या 
बापाने किंवा सासऱ्यानं जै कांही दिलेलं असेल, 
किंवा पतीने जें तिच्यासाठी ह्मणून मुद्दाम 
निराळं काहून ठेविलें असेल, ते त्या ख्रीच्या 
मत्यूनंतर तिच्या मुलीला मिळते. एखाद्या 
मनुष्यानें पुत्राच्या अभावीं कन्येला पुत्र मानिलें 
व मागाहून पुत्र झाला, तर त्या पुत्राला तीन 
भाग व कन्येला (पुत्रिकेळा) दोन भाग मिळत. 
पण कन्येला पुत्र मानिल्यानंतर जर दत्तक 


घेतला तर ढत्तकाला दोनच भाग व पुत्रिकेला 


तीन भाग मिळत. 

ह्यासंबन्धाने विशोषसा विस्तार नाही. 
हहछच्याप्रमाणे गुन्ह्यांच्या 
व्याख्या व त्यांच्यामध्यें 
बारीक बारीक, फरक असे काढलेले नव्हते. डॅ- 
काच्या पद्धतोाप्रमांण अपराध्यांना कडक []शक्षा 
हाता. खुनाचा प्रयत्न करणाराला, आगलाव्याला 
वराला, वव्याभिचारी मनुप्याला दहान्तप्राय- 
श्धत्त पागतलंल आहें, ह्याचं आश्वये वाटण्याचं 
कारण. नाहा. सर रोबटे पीठ ह्यांनी सुधारणा 

करण्यापू्वा/ इग्लडांतही अनेक क्षत्र अपराधा- 

बह्दूळ फांशीची शिक्षा ठोठावीत असत. ज्यांना 
अपराघांबद्दळ ' शिक्षा ज्ञाली असेल ते त्या 

१. ल्लीणां तु पतिदायाद्यसुपभागफलं स्मृतप । 
नापहारं श्रिय: कुर्यु: पतिवित्तात्कथंचन ॥ अनु. ४७.२४. 

२. मातुस्तु योतक यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः । 
अनु० ४५.१२, अनु० ४५.१४ 

३. अन्यत्र जामया साथे प्रजानां पुत्र ईहते । 
इुहितान्यत्र जातेन पुत्रेणापि विशिष्यते ॥ ह्या डोकाचा 
नीलकण्ठ चतुधर यांनीं केळेला अथ दिला आहे. श्होक 
स्पष्ट नाहीं. 

४. आदि० १०५,१२.(ग. कृ सुद्धां ) 

५. राजभिष्रेतदण्डाश्व कृत्वा पापानि मानवाः । 


निमला: सुखमायान्ति सन्त सुकृतिनो यथा । किष्किंधा 
१८. २५ 


अपरा वदण्ड 


भारतरामायणकाठीन समाजस्थिति. 


४१ 


अपराधांबद्दळच्या पापांतून मुक्त होतात असा 


समज असे.? शिक्षा फार कडक देऊंनये | 


असे राजांना सांगितठेळें आहे. अपराध्याला 
कडक शिक्षा राजा करितो, पण त्यामुळें निर- 
पराधी अशी भाया किंवा माता नाश पावते. 
अपराधाबद्दल प्रायश्चित्त बेताचेंच असावें; समूळ 
घात करूं नये. प्रजेच्या मुलांना पाण्यांत 
फेकी हणून सगराने आपला पुत्र जो असमंज 
त्याला नगरांतून घालवून दिलें. ब्राह्म- 
णाच्या धनाचे हरण केल्यामुळें, किंवा कोणा 
निर्दोष अश्ा श्रीमंत अथवा गरीब मनुष्याला 
मारल्यामुळे, किंवा परस्तरियांचा अभिलाष के- 
ल्यामुळें रामाला वनवासाला पाठविलें आहे 
कीं काय असे भरताने विचारिले.* जन्मा- 
पासून बारा वर्षीर्चे वय होईपर्यंत एखादे 
बालक जें करील त्याबद्दल त्याला शिक्षा होऊं 
नये असे एका ठिकाणीं सांगितले आहे. इंडि- 
यन पीनळ कोडांत बहुतेक अशाच अर्थाचा 
नियम आहे.* 


१ राजभिर्धतदण्डाश्व कृत्वा पापाने मानवा: । 
निर्मला: सुखमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ कि- 
ष्किन्वा० १८.३२. 

२ दस्यूनिहन्ति वे राजा भूयसो वाप्यनागसः । 
भायी माता पिता चैव हन्यन्ते पुरुषेण ते । न मूलघातः: 
कर्तव्यो नेष धमः सनातनः । अपि स्वल्पवधेनेव प्राय- 
श्वित्त॑ विधीयते ॥ शान्ति> २६८.१२. 

३ असमंजा पुरादय सुतो मे विप्रवास्यताम्‌ । 
घन० १०७.४२३. 

४ कल्चि्न त्राह्मणधनं हत रामेण कस्यचित्‌ । 
कश्चिज्ञाब्या दरिद्रो वा तेनापापो विर्हिसितः ॥ कश्चिन्न 
परदारान्वा राजपुत्रो$मिमन्यते॥ अयोध्या, ७२,४४-४५ 

५ 'बाळी हि द्वादशादर्षाजनन्मतो यत्करिष्याते । 


न भविष्यत्यधर्मो5त्र न प्रह्नास्यरिति वै दिशः ॥ आदि ० 
१०८,१४. 


६ 


कवड्यांचा उपयोग वस्तु विकत घेण्याकडे 

: होत असावा असं दिसते ( शान्ति- 
नाणे. पूर्व २९४. १६. ). निष्क (वि- 
राट० १८. १८.) व सुवणे हीं सोन्याची 
नाणीं असावीं किंवा सोन्याचे तुकडे नाण्यां- 
सारखे वापरीत असावे. 

७. युद्धकला. . 

भीष्मपर्वापासून गदापवोपर्यंतच्या पवीत 
व रामायणाच्या युद्धकाण्डांत ह्या विषयासंबं- 
धानें विस्तृत माहिती सांपडते. रणल्षेत्र कोणतं 
पसंत करावें, सैन्याची रचना कशी करावी, 
शास्राख्रे कोणतीं असावीं इत्यादि विषयांचे सांगो- 


' पांग विवरण ह्या दोन ग्रन्थांत आलें आहे. 


रामायणावरून दिसून येणारी युद्धपद्धति व 
महाभारतावरून दिसून येणारी युद्धपद्धति ह्या 
दोहोत बराच फरक आहे. रामायणांत व्यूहरच- 
नेचा उदलेख प्रायः कोठेंही नाहीं. गजारूढ सैन्य 
व घोडेस्वार यांचा फारसा उपयोग रामायणांत 
आढळत नाहीं. रामायणांतील शास्त्राश्रे महाभा- 
रतांतीळ शास््नास्रांहून ओबडधोबड व अगदीं 
अडाणी स्थितींतील अशीं दिसतात. झाडांच्या _ 
खांद्या व शिळा यांचा उपयोग रामायणांत 
फार आढळतो. रामायणांत वर्णिलेल्या प्रतिप- 
क्षांची जी संस्कृति झालेली होती त्याहून महा- 
भारतवर्णित संस्कृति ज्यास्त होती यामुळें हा 
फरक कदाचित्‌ उत्पन्न झाळा असेल. 
सैन्याचे मुख्य चार प्रकार असत; पायदळ, 
घोडेस्वार, गजारूढ लोक व 
चतुरंग सेना रथारूढ लोक. सैन्याचे पात्ति, 


सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, एतना, चमू, 
अनीकिनी व अक्षोहिणी असे भाग असत. ह्या 
प्रत्येक भागाच्या संख्येचे कोष्टक खालीं देतो. 
पत्ति झणजे एक रथ, एक गज, तीन 

घोडे व पांच पायदळ ०, 


४२ 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


३ पत्तिऱ्सेनामुख. 

३ सेनामुखऱगुल्म, 

३ गुल्मरगण, 

३ गणसरवाहिनी. 

३ वाहिनीस्परतना. 

३ पृतनारचमू. - 

१ चमूरअनीकिनी. 

१० अनीकिनीरअक्षोहिणी . 
वरील कोष्टकावरून दिसून येईल कीं प्रत्येक 
अक्षोहिणींत २१८७० हत्ती, तितकेच रथ, 
तिप्पट घोडेस्वार व पांचपट पायदळ असे. 
ह्मणून एक अक्षोहिणी हणजे २१८७०० इतके 
सैन्य होई. पांडवांच्या सात व कौरवांच्या 
अकरा मिळून १८ अक्षोहिणी सैन्य कुरुक्षेत्रावर 
लढत होतें. १८ अक्षोहिणी हणजे जवळ जवळ 
वाळीस लक्ष सैन्य झालें. जरी भरतखण्डांतील 
सर्वे राजे त्या लढाईत सामील झाळे होते तरी 
इतके सैन्य जमळे असेळ असे वाटत नाहीं. 
विशेषतः साडेतीन लक्ष हत्ती व दहा ठक्षांवर 
घोडेस्वार कसे जमविले असतील व त्यांची 
व्यवस्था कशी ठेविली असेळ याची कल्पना 
होत नाहीं. थोडीबहुत तरी अतिशयोक्ति अ- 
सावी असे वाटते. इतक्या मोठ्या सैन्याला 
लागणाऱ्या खाण्यापिण्याची काय व कशी तज- 
वीज केली असेल ते सांगतां येणार नाहीं. 
सर्वात उत्तम घोडे काम्बोज व बाल्हीके ह्या 

देशांतून येत असत. हत्ती हिमालय व विन्ध्य 
ह्या पर्वतांवरीळ अरण्यांत सांपडत. सर्वोत रथी 
हा श्रेष्ठ होता. केवळ पायदळ सैन्य किंवा 
केवळ घोडेस्वार ह्यांच्या ळढाईचें वर्णन क्वचि- 
तच आढळते. रथी हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग 
असल्यामुळे तत्संबन्याचेंच वणेन फार आहे. 


वल 2... रती 000000... .... ८...“ 

१ काम्बोज देश हिंदुकुश पर्वताचे जवळ होता 
ब बाल्हीक ष्ाणजे हीचे बल्ख व त्याचे आसपासचा 
सुल. 


रथ्याच्या महत्त्वामुळे सारथ्यालाही फार महत्त्व 
प्राप्त झालें होते. कधीं कधीं साराथे रथ्याइत- 


। केच किंबहुना रथ्याहून जास्तच शूर असत. 


उदाहरणार्थ भगवान्‌ कृष्ण अजुनाचा व शल्य 
कर्णाचा सारथि होता. युद्धकाण्डांत ( अ- 
ध्याय १०५ ) सारथ्याचीं कतेब्यें सांगि- 
तळेलीं आहेत. त्याचे पहिले कतेव्य हणजे क- 


! सही करून रथांत बसलेल्या वीराचे रक्षण करण 


सक क. र 
हें होय. त्याने देश, काळ व शुभाशुभ शकुन 
यांचा विचार केला पाहिजे. रथ्याच्या चेहऱ्या- 
वरीळ विकार जाणले पाहिजेत, व रथी दीन झाला 
आहे किंवा आनन्दित आहे, किंवा थकला 


आहे, हे पाहिले पाहिजे. प्रथश्‍वीचे उंच सखळ व 


अवघड भाग यांच्याकडे लक्ष ठेवून अनुरूप 


युद्धकाळ ठरविणे व शत्रूंचे छिद्र जाणणे हेही 


त्यांचे कतेव्य आहे. 

रथ बांधण्यांत फार कोशल्य खर्चे करीत. 
रथाला दोन किंवा चार घोडे जोडीत. रथावर 
ध्वज उभा करीत व त्या ध्वजाला लावलेली 


पताका एकसारखी फडकत असे. रथाला व्या" 


| घचमीनीं मढवीत असत. रथाच्या बाजूवर व 


शिखरावर अनेक प्राण्यांच्या आकृति कोरलेल्या 


असत. अर्जुनाच्या रथावर मारुति बसत असे 


असं जे कर्थत सांगितलेळे आहे त्याचा कदाचित 


कोणी असा अर्थ करितील कीं रथावर मारुति | 


कोरलेला होता. 


प्रत्येक अक्षोहिणीचें आधिपत्य एकेका से” | 
नापतीकडे असे. पाण्डवांच्या अक्षोहिणींचा | 


मुख्य सेनापति ध्रष्टयुम्न होता. कोरवांच्या तै- 


न्याचे प्रथम भीष्म, मग द्रोण, नंतर कणे इत्यादि 

का 8. क्क, ":_..« | 
मुख्य सेनापाते होते. प्रत्येक अक्षोहिणीच्या 

४, देशकालो च विज्ञेयौ लक्षणानींगितानि च 1 देन्यीी 

| देषश्व खेदश्च रथिनश्व महाबल ॥ स्थलनिम्नानि भूमेश॑ 

समानि-विषमाणि च । युद्धकालश्न विज्ञेयः परस्यान्तर” 


दर्शनपू ॥ युद्ध १०५, १८-१९, 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


४३ 


सेनापतीने आपआपल्या मतानेंच चालण्यापेक्षां 
एका शूर व कार्यक्षम सेनानीच्या हुकमती- 
खालीं सर्वांनी असण्यांत फायदा आहे असे 
दिसून आले होतं. सेन्यांतीळ शिस्तही बरीच 
कडक असावी असे दिसते. सुग्रीवाने नेमून 
दिलेळें काम नेमलेल्या वेळांत न करतां परत 
गेल्यास सुग्रीव फार कडक शासन करील ह्या 
भीतीनें अन्न वर्ग करून जीव देण्याचा वानर 
बेत करितात | 

मुळुखगिरीळा सुरवात कातिक महिन्यांत 
करीत. 'वर्षाक्रतूंतीलळ पहिला महिना जो श्रा- 
वण तो हली चाळू आहे. ह्या महिन्यांत जि- 
कडे तिकडे पाणीच पाणी होर्ते. हा लढाईला 
योग्य समय नव्हे. हणून कातिक महिना प्राप्त 
झाला ह्मणजे रावणवधाची तयारी क १! 

लढाइला प्रत्यक्ष सुरवात होण्यापूर्वी शक्‍य 
तर तडजोड करण्यासाठीं दूत पाठवीत असत. 
दूताचा कधींही वध करूं नये असा नियम 
होता. दूताने कांहीं अपराधच केल्यास त्याचें 
नाक किंवा असताच एखादा दुसरा अवयव 
कापावा, किंवा त्याला चाबकाखालीं बडवावा, 
किंवा त्याचें मुण्डन करावें, किंवा डाग द्यावा; 
पण दूताला मारूं नये. दूतानं त्याला सांगि- 


तलेळें असेल त्याहून ज्यास्त बोलं नये; तो जर . 


बोळूं लागला तरवघाहे होईल. दूत हा उद्धट, 


१ पूर्वो यं वार्षिकाो मासः श्रावण: सलिलागम: । 
१४... नायमुद्योगसमयः प्रविश त्व . पुरी शुभाम्‌ ॥ 
१५... कातिंके समनुप्राप्ते त्वं रावणवघे यंत ॥ कि- 
ष्किन्धा ० २६, १७, 

२ न दूतवध्यां प्रवदान्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो 
हि दण्डा: ॥ वैरूप्यमंगेषु कशाभिघातो मोण्ब्यं तथा 
लक्षणसंनिपातः । एतानि दूते प्रवदन्ति राजन्वधस्तु 
इत्तस्य न न: श्रतोस्ति ॥ सुन्दर? ५२.१४-१५. 

१ यथोक्तं दूत आचष्टे वध्यः स्यादन्यथा ब्रुवनू । 
उद्योग ७२,७, 


मळमंळीत, दीर्घसूत्री, कोंवळ्या मनाचा, 
मृदु असा नसावा; दुसर्‍यांच्या भुल्थापांना त्याने 
बळी पडतां कामा नये; तो रोगी नसावा व 
उत्तम वक्ता असावा; हे दूताचे आठ गुण आ- 
हेत.' उद्योगपवोच्या १९०व्या अध्यायांत भग- 
वान्‌ कृष्ण झणतात,प्रथम सामाचा (मन वळविणे) 
उपयोग करून पाहिला, मग दुर्योधनाच्या 
दुष्टपणारचें वणन करून त्याच्या कांहीं मित्रांना 
फोडण्याचा प्रयत्न केला ( भेद ), नंतर केवळ 
पांच गांव दिल्यास पाण्डव संतुष्ट होतील व 
बाकी सवे राज्य तूं घे अशा रीतीने दुर्योध- 
नाशीं संधि करण्याची खटपट केली; पण दुर्यो- 
धन तेही कबूल करीत, नाहीं तेव्हां शेवटचा उ- 
पाय ह्मणजे दण्ड त्याचा उपयोग करून पाहूं या. 

उद्योगपर्वाच्या १९१ व १५२ ह्या अध्या- 
यांत लढाईची तयारी कशी करावी याचें वणेन 
आहे. रामायण व भारत ह्यांमध्ये बंदुका किंवा 
तोफा यांचे उपयोगासंबन्धाने माहिती आहे 
किंवा नाहीं या प्रश्नाचा संमाधानकारक नि- 
काळ लावितां येत नाहीं. “त्या मुसळाच्या रटॉ- 
काला अशोकपुष्पांच्या मालेप्रमाणं दिसणारा 
अभि उत्पन्न झाला' असे एका ठिकाणीं हझरटलेलं 
आहे*. ह्यावरून त॑ मुसळ नांवांचें शस्त्र बंदु- 

कीच्या आकारासारखं होते असे हणतां येईल. 
सुन्दरकाण्डांत ( सगे ४.१८) मुसळ शब्द 
शतध्नी शब्दाबरोबर योजिलेला आहे. हा श- 


त्ची शब्द दोन्ही ग्रन्थांत अनेकवेळां 
आलेला आहे. राक्षससैन्याने द्वारांजवळ 


घांसून चकचकीत केलेल्या, भयंकर दिसणाऱ्या, 
लोखंडासारख्या (“कालायसमया:' असाही पाठ 
१ अस्तब्धमक्लीबमर्दा्धसूत्रं सानुक्तोशं 'छद्ष्णमहा- 
यमन्येः । अरोगजातीयमुदारषाक्यं दूत वदन्त्यष्टगुणो 
पपन्नपू ॥ उद्योग० २७.२७. ह 
२ तस्याम्रे मुसलस्याभिरशोकापीडसंनि्भः । उत्तर- 
काण्ड० १२, ४४. 


४४ 


भारतरामायणकाठीन सम जस्थिति. 


न्न्न््ल्ल्त््््््््््््क्््््््स्क्क्य्याप्यो्प्पय््पा स 


आहे. त्याचा अर्थ लोखंडाच्या केलेल्या ) व 
तीक्ष्ण ( किंवा बारीक ) अशा शेंकडो शतश्ची 
( शंभरांना ह्मणजे अनेकांना मारणाऱ्या ) रचून 
ठेविलेल्या होत्या. हें वर्णन लहान तीफांना 
लागण्यासारखें आहे; व शतत्नी हे नांव तोफे- 
सारख्या शस्त्रालाच योग्य आहे. ह्या ठिकाणीं 
टीकाकारारने असें ह्टळें आहे कीं, शतभ्नी ह्मणजे 
चार हात लांबीचा लोहकंटकांनीं युक्त असा 
मुद्दर होय व आधारासाठी वैजयन्तीतून एक 
उतारा घेतला आहे 'शतश्नी च चतुहेस्ता लोह- 
कॅटकिनी गदा.! कांहींचें असतें मत आहे कीं 
शतट्ची ह्मणजे एक प्रकारची गदाच होय. 
“'शतश्ची व शूल हे जिचे कॅस ( किंवा केसांचा 
झुबका ) आहेत व माड्या हे जिचे अवतंस्त 
( कर्णभूषण ) आहेत अशी लंका' असे एका 
ठिकाणीं हाटलेळें ओहे. यावरून शत्नी हे शास्त्र 
शूलाप्रमाणें लांब असून केसांप्रमाण काळें हणजे 
लोखंडाचे असावे. “शतश्नी, भशुंडी €) व 
चकचकीत व उत्तम रीतीने सजवलेल्या खदड्डांनीं' 
असे एका ठिकाणीं हटलेलें आहे.* 'मेणव मुर 
यांसह व शतत्नींनीं युक्त' अर्से एका ठिकाणीं 
झटलेळे आहे. ““चक्रयुक्त, वाटोळ्या शिलांनी 
युक्त (किंवा गूळ व शिळा यांनीं युक्त असाही 
अर्थ होईल ), मोठा शब्द करणाऱ्या, अशा 
शतश्नी घेऊन लंकेत बाहुवेगानं त्यांनी फेकल्यो.'" 

१ द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालायससमा: शिता: । 
शतझो रचिता वीरेः शतध्न्यो रक्षसां गणे: ॥ युद्ध 
३. १३, 

१ शतघ्नीशूलकेशान्तामदलकावतंसकाम्‌। सुन्दर ० 
0:05 

४ शतघ्नीभिभुश्युण्डीभि: खड्गैश्चित्रेः स्वलंकृतै: ॥ 
वन० १६९, १६, 

४ आझअस्विताश्व शतध्नीभि: समधूच्छिएसुद्वरा: ॥ 
परिगृह्य शंतध्नीश्व सचक्राः सगुडोपला: ॥ चिक्चि- 
पुरुजवेगेन ल॑कामध्ये महास्वनाः ॥ वन २८४. ३१. 


ह्या वर्णनांत लक्षांत ठेवण्यासारख्या कांहीं गोष्टी 
आहेत. शतभन्नी चाकावर ठेवीत व त्यानें धोंडे 
व आगीने पातळ होणारें मेण फेकीत. परंतु 
बाहूच्या वेगाने फेकीत असे वणन आहे 
यामुळें शतती ह्मणजे तोफ नव्हे असते 
वाढू लागते. तोफ कोणी हातांनी फेकून 
देत नाहीं. यावरून शतञ्नी हणजे हल्लीं दिवा- 
ळींत दारूकाम करितात त्यावेळी हातांनी 
आकाशांत स्फोट होणारे बाण ( 1२००८६5 ) 
फॅकतात त्यासारखे कांही शस्त्र असावे अर्श 
वाटत. शिवाय हेही कबूल केलें पाहिजे कीं, 
बंदुकीची दारू या अर्थाचा शब्द दोन्ही ग्रंथां- 
त आह्यांलहा आढळला नाहीं. कोणा शोधकाला 
सांपडल्यास त्यानें दाखवावा. कांहीं यन्त्रांचा 
उल्लेख वारंवार येतो. तीं यन्त्रे कशीं असत हें 
कांहीं सांगतां येत नाहीं. कुम्मकण यन्त्रासा- 
रखा दिसला अर्स एका ठिकाणीं हटलेळें आहे 
यावरून यन्त्रें फार मोठी असत असे दर्शवि- 
ण्याचा ग्रन्थकाराचा आशय दिसतो. 'यन्त्रांनी 
फेकलेल्या पापाणांप्रमाणे' असे एका ठिकाणीं 
झटठे्ले आहे. 'पर्वतांना उपटून यन्त्रांवर घा- 
ठून नेतात' असे दुसऱ्या एका ठिकाणीं ह्मट- 
लेले आहे.' ह्या उताऱ्यांवरून असे दिसते 


कीं, दगड फेॅकण्याकरितां किंवा मोठे मोठे धोंडे 


उचलून नेण्याकरितां कांहा तरी यम्त्रे वापरीत 
असत. धनुष्यबाण हे सर्वोत प्रमुख शस्त्र होते. 
बाणांच्या कांहीं प्रकारांची नांवें खालीं देतो. 
नालीक, नाराच ( लोहमय बाण) , विकणे, 
का नाराच (लो पड. 


१ यन्त्रोत्क्षिप्ता इवोपला: । सुन्दर ० ६४. २४. 

२ पवंतांश्र ससुप्ताव्य यन्त्रेः परिघहन्ति च । 
युद्ध, २२. ५६, 

शे बिंदवो जातरूपस्य शतं यस्मितिपातिता: । 
१... वारणा यत्न सोवर्णा: पृष्ठ भासन्ति दंशिताः । 


२... तपनीयस्य शुद्धस्य एष्ठे यस्येन्दगोपका: । विराट ० 
४२, रे, 


भारतरामायणकाठीन समाजस्थिति. 


-पऱ््््>--मममममममललल------------------->> 


क्षरप्र (घोड्याच्या नालासारखें ज्याचें टेक आहे 
असा बाण ), अधेचन्द इत्यादि. टोकाला विष 
लावलेले बाणही वापरीत असत. धनुष्यावर 
सोन्याचे ठिपके असत व हत्ती इत्यादिकांचीं 
चित्रे त्यांचेवर काढीत. अर्जुनाच्या धनुष्यार्चे 
वर्णन खालीं देतों. ज्यांच्यावर सोन्याचे शंभर 
ठिपके दिलेले आहेत, ज्यावर सोन्याच्या पनर्याने 
हत्ती काढलेले आहेत, व ज्याच्या पाठीवर शुद्ध- 
सोन्याने इन्द्रगोप नांवाचे किडे काढलेले आहेत.'! 
गदेचा उल्लेख पुष्कळ वेळां येतो. * अष्ट- 
कोनी, लोखंडाची केलेली व सोन्याने मढवि- 
लेली भयंकर गदा ? असे एका ठिकाणीं हटले 
आहे.' असि किंवा खक्ल, परशु किंवा परश्वघ 
( कुऱ्हाड ), परिघ (लोखंडाचा हातभर लांबीचा 
सोंटा ), तोमर ( ताक करण्याच्या माथ्यासा- 
रखे लोखंडी शास्त्र ), प्रास ( भाला ), पट्टिश 
(पट्टा ), चक्र, त्रिशूल, मुद्र ( सुद्ठळ ), पाश, 
भिन्दिपाळ ( गोफण ), अशनि किंवा वज्र 
इत्यादि आयुधांचीं नांवे आहेत. 

शरीराचे रक्षण लोहमय कवचाने करीत 
असत. कधीं कधीं चिळखतावर रत्ने वगैरे बस- 
वीत असत. धनुष्याच्या दोरीच्या आघाता- 
पासून बाहूर्चे रक्षण करण्यासाठीं चामड्याचा 
पट्टा वापरीत त्याला गोधा ह्मणत; व बोटांचे 
रक्षण करण्यासाठींही चामडे वापर्रात. ' बद्ध- 
गोधांगुलित्राण' हे शब्द अनक ठिकाणीं येतात. 

जृंभकासत्र, पाशुपतास्र, आस़ेयासत्र, वाय्वस्त्र 
इत्यादि जीं अस्त्रांची नांवे आलीं आहेत त्यां- 
वरून तीं आयुर्धे कशीं असत वगेरे कांहीं बोध 
होत नाहीं. 


१ अश्टाल्लिमायसीं धोरां गदा कांचनभूषणाम्‌ ॥ 
उद्योग ५१, ट्क 


२ आदि. ३०.४६. (ग. कृ. सुद्धां ) 
रे बालकाण्ड, २२, ९ 


गाडे, बाजार, वेश्याजन, वाहने, रगड. 


पैसा, यन्त्र, आयुधे, वैच वगेरे सामग्री सैन्या- 


बरोबर न्यावी लागे.? धनुष्याच्या दोऱ्या, 
धनुष्ये, चिलखते, शस्त्रे, मध, तूप, राळेची 
पूड यांच्या पर्वेतासारख्या राशी पाण्डव व 
कौरव सैन्याबरोबर होत्या असे वर्णन केलेले 
आहे. तेळ, काकवी, मेण, व वाळू हीं 
तापवून शत्रूवर फेकण्यासाठी, सैन्याला बरोबर 
बाळगावी लागत. वाळू फॅकण्याच्या कामीं 
सुपाचा उपयोग करीत. हत्तींवर लोखंडी 
चिलखत घालून त्याला कांटे ( लोखंडाचे ) 
काढलेळे असत.* 
जेथें वैरण व सर्पण विपुळ ठव आणा 
सपाट भूमीवर सेन्य 
सेन्याची छावणी. तळ द्यावा. इमशाने, दे- 
वळे, आश्रम इत्यादि पवित्र स्थळे वर्ज करावीं 
व क्षारयुक्त जमिनीवर तळ देऊं नये.“ प्रथम 
जागा मोजून व तिची पाहाणी करून नंतर 
तळ देत. त्या तळाच्या सर्भावार खंदक खणून 
त्यांत कोठल्या तरी नदीर्चे पाणी सोडीत, व 
खंद्काचे रक्षणासाठी सैन्य ठेवीत.५ छावणींत 
कुशल व भरपूर वेतन मिळणारे शिल्पज्ञ, वः 
सर्वोपकरणांनीं युक्त असे वैद्य असत. 


१ शकटापणवेशाश्व यानयुग्यं च सवश: । कोशं 
यन्त्रायुधं चैव ये च वैद्याश्विकित्सका:॥उद्योग० १५१.५८ 

२ ज्याधनुर्वरमशक्नाणां तथेव मधुसार्पषो:। ससर्ज- 
रसपांसूनां राशय: पर्वतोपमाः ॥ उद्योग १५२, १३. 

३ उद्योग० १५५, ५. 

४ गजा: कंटकसंनाहा लोहवर्मात्तरच्छदा: । उद्योग० 
१५२. १६. 

५ उद्योग> १५२, १-२. 

६ आसाद्य सरितं पुण्यां फुरुक्षेत्रे हिरण्वताम्‌ । 
खानयामास परिरवां केशवस्तत्र भारत । गुह्यर्थसापि 
बलं तत्र न्यवेशयत्‌ ॥ उद्योग० १५२, ८. 


ष्र 


भारतरामायणकालीन समाजास्थिति. 


क क कायम कळक क्टरी 


वनपर्वांच्या १५ व्या अध्यायांत व युद्धका- 
ण्डाच्या तीसऱ्या सगीत किल्या- 
संबन्थाने माहिती दिलेळी आहे. 
किळ्यामर्ध्ये द्रव्य, अन्न, पाणी, 
शस्त्रे, यन्त्र, तिरंदाज व शिल्पी लोक यांची 
विपुलता असे. तटाच्या भिंतीच्या आंत घरें 
व युद्धकळेचा अभ्यास करण्यासाठीं मोकळे 
मैदान असे. भिंतीच्या सर्भावार खंदक खणीत 
व त्यांत विपुळ पाणी व सुसर वगैरे प्राणी 
सोडीत. किल्याचा दरवाजा भक्कम असे. कि- 
छुथयाला वेढा पडला ह्मणजे मचपान कोणीही 
करावयाचें नाहीं असा निर्बन्ध होत असे; नट, 
नर्तक व गायक ह्यांना हांकून लावीत; खंद- 
कावरील पूळ मोडून टाकीत; खंदकांतील पा- 
ण्यांत होड्या चालवू देत नसत; व पाण्यांत 
जिकडे तिकडे लोखंडाचे तीक्ष्ण दांडे बसवून 
ठेवीत; कोणालाही परवानगीशिवाय बाहेर 
जाऊं देत नसत किंवा आंत येऊं दत नसत. 
क्रौंचव्यूह, गारुडव्यूह, अधधंचंद्रव्यूह, मक- 
रव्यूह इत्यादि सैन्याच्या रचनेचे प्रकार होते. 
युद्धाळा प्रारंभ प्रातःकाळी हांत असे; व रात्र 
झाली ह्मणजे लढाई बंद होत असे. रात्रीं 
हला करणारांचा निषेध केलेला आहे. प्रत्ये- 
कारने आपल्या बरोबरीचा जो असेल त्याच्याशीं 
लढावे असा नियम होता. उदाहरणार्थ अश्वारूढ 
मनुष्यांनी पायदळाशीं लढू नये असा नियम 
होता. एकट्या मनुष्याशीं अनेकांनीं एकाच वेळी 
लढू नये असा नियम होता. गदायुद्धामध्ये 
कंबरेच्या खाली प्रहार करूं नये असा नियम 
होता; व त्याचें उलंघन केल्याजद्दळ भीमावर 
१ आनतोश्व तथा सर्वे नटा नर्वकगायनाः । बहि- 
्निवीसिताः क्षिप्रं रक्षाद्वर्वित्तसचयप_॥ संक्रमा भदिताः 
सर्वे नावश्व प्रतिषेधिता: । परिखाश्वापि कोरव्य कीले: 


खुनितिता: कृता: । न चासुद्रोडमिनियाति न चासुद्र: 
भ्रवेद्यते ॥ चन० १५, १४. इत्यादि. 


कोरडे ओढलेळे आहेत. अस्त्रांचा प्रयोग केवळ 
आणीबाणीच्या प्रसंगीं करावा; व तोही साधा- 
रण वीरावर करीत नसत. जो थकलेला आहे, 
म्यालेळा आहे, ज्याचें शस्त्र हातांतून पडळें 
आहे, जो रडत आहे, जो युद्धपराडमुख झाला 
आहे, ज्याच्याजवळ सारथि इत्यादि परिवार 
नाहीं, जो लढण्यासाठी हात उचलीत नाहीं, 
रोगी, शरणागत, बाळ, वृद्ध, पळणारा, मत्त 
इतक्या मनुष्यांशीं लढू नये.* 

८. पाठणाळा्‌ व त्यांत शदिकविले 

जाणारे विषय. 

आह्मी पूर्वी सांगितळेंच आहे कीं ब्रक्षचर्य 

हा आश्रम विद्याजनासाठीं होता. विद्यार्थ्याला 


पिता गुरूच्या स्वाधीन करी व तो विद्यार्थी 


गुरूच्या हुकमतीखालीं असे. विद्यार्थी हा 
आपल्या आईबापांपासून दूर, केवळ आपल्या 
गुरूजवळ असे. ह्याच पद्धतीचे थोडंबहुत अनु- 
करण हीं शाळांना व कॅलिजांना जोडून अस- 
लेल्या वसतिग्रहांत केलेलं आहे. प्राचीनकाळी 
कांहीं गुरूजवळ दहा हजार विद्यार्थी असत. 
त्यांना कुलपाति हणत. गुरूळा नियमितपणे 
देत नसत; परंतु अध्ययनकाळ संपल्या- 
नंतर दक्षिणा मागण्याबद्दळ गुरूला विनंती 
करून तो मागेल ती दक्षिणा त्याला देत असत. 
गुरुग्ृह मोठमोठ्या नगरांपासून दूर असे; व 
ह्यामुळे आधुनिक विद्यार्थ्यांना जे कांही मोह 
पडण्याचा संभव असतो तसल्या मोहांपासून 
प्राचीन विद्यार्थी अलिप्त असत. राजांनीं व श्री- 
मंतांनीं दिळेल्या अग्रहारांवर गुरु उपजीविका 
करीत. गुरु प्रायः दरिद्री असून त्यांची रहाणी 
1 क क ह य 
ळो श्रान्त भीतं भ्रट्शाक्ष रुदन्तं पराड्समुखं पारिव 
हेंश्न हीन । अलुद्न्तं रोगेणं याचमानं न वे हिंस्याद, 
घालबद्धो च राजन्‌ ॥ शान्ति २९८, ४; अयुध्यमा्न 
मच्छत्न प्राज्ञाल शरणागतपू । पलायमानं मत्तं वा न 
हन्तुं त्वमिहाहीसे ॥ युर ८०, ३९, 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


४७ 


--_>>>>>>>>___“_“_“____>>_->_-_-_---सस“ह<< > - ळल 


साधी असे; परंतु त्यांना जेव्हां जरूर पडे 
तेव्हां राज लोक उदार आश्रय देत. गुरु व 
त्याच्या कुटुंबांतील मनुष्ये ने र्जे सांगतील त 
ते विद्याथ्याने केळे पाहिजे असा नियम 
होता. शिष्याने गुरूवर निःसीम निष्ठा ठेविली 
पाहिजे असे प्रतिपादन करण्याचा दोन्ही ग्रंथांचा 
रॉख आहे. उदाहरणार्थ, उद्दाहक, आरुणि व 
उपमन्यु यांची गोष्ट पहा. तथापि, प्रत्यक्ष गु- 
रूसुद्धां जर गवीने तट्ट फुगेळ, काय करावें व 
काय करूं नये यासंबन्धाने त्याला विचार 
राहणार नाहीं, आणि जर तो कुर्मागाचे अवलं- 
म्चन करील, तर शिष्याने त्याचा त्याग करावी. 
जो शिष्यत्व घरून येणार नाहीं, जो त्रतस्थ 
नाहीं, जो विशुद्ध अंतःकरणाचा नाहीं, व 
ज्याच्या शीळाची परीक्षा केलेली नाहीं, त्याला 
विद्या देऊं नये असे सांगितठें आहे. दुलेक्ष, 
त्वरा, व आत्मश्छाघा हेतीन विद्याजनांत मोठे 
अडथळे आहेत. आळप्,मदमोह,चश्वलता,वाद- 
विवाद ( किंवा गप्पा ), उद्धटपणा, अभिमान, व 
छळ्धता हे विद्याथ्यीमध्ये सात दोष मानिलेळे 
आहेत.* ज्याला चैनीची होस आहे त्याला विद्या 
कोठून मिळणार विद्यार्थ्योला चन कोठून करा- 
वयाळा मिळणार? चैनीची इच्छा करणाऱ्याने 
विद्या सोडावी व विद्या मिळविण्याची इच्छा 


१ गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथप्र- 
तिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ उद्योग० १७८ .४८. 


२ नाविष्ये संप्रदातव्यो नाव्रते नाकृतात्माने । ... 
नापरीक्षितचारित्रे विद्या देया कथंचन । 

३ अश्चुश्रूषा त्वरा /छाघा विद्यायाः शत्रवल्लय: । 
उद्योग ४७. ४३: 

४ आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्टिरेव च । स्त- 
ब्धता चाभिमानित्वे तथात्यागित्वमेव च ॥ एते वै 


मक दोषा: स्युर्विद्या्थिनां सदा मताः । उद्योग०« ४०. 
न्य 


करणाऱ्याने चैन सोडावी. वेद किंवा शास्त्र 


ग्रंथांचा अर्थ कळणार नाहीं त्याची पोपटपंची 
सर्व व्यथ आहे असे स्पष्ट सांगितलेले आहे. 
(यो हि वेदे च शास्त्रे च ग्रन्थधारणतत्परः | नच 
ग्रन्थार्थतरवज्ञस्तस्य तद्धारणं बथा ॥ शान्ति? 
३०६. ११). गुरूच्या मुखार्न विद्या ग्रहण 
' करण हे गुरुसाहाय्यावांचून विद्या शिकण्यापेक्षां 
ज्यास्त उपयोगी व महत्त्वाचे आहे असे सम- 
जत. ह्याच कारणामुळें यवक्रीतापेक्षां रैम्य श्रेष्ठ 
झाला असे सांगितलेले आहे. 

अध्ययन संपल्यानंतर गुरूळा दक्षिणा देत 
हे वर सांगितळूंच आहे. कधीं गुरूंनी मागित- 
ठेली दक्षिणा विलक्षण असे. आपण माझे गुरु 
आहां अर्से जेव्हां एकलव्य द्रोणाला हणाला, 
तेव्हां द्रोणाने त्याच्या उजव्या हाताचा आंगठा 
ही दक्षिणा मागितली. दुपदाला बंदिवान्‌ करून 
आणा अशी पाण्डवांजवळ द्रोणांने दक्षिणा 
मागितली. ' 

प्रत्येक महिन्यांत कांही सुट्या असत. सवात 


' महत्त्वाचा अनध्याय प्रत्येक पक्षाच्या प्रतिप- 


देळा असे. अनध्याय दिवशीं अध्ययन केल्यास 
विद्या नाहींशी होते अशी समजूत होती. “ती 
' स्वभावतःच कृश असून त्याच्या ( रामाच्या) 
वियोगामुळें अधिकच कृश होऊन प्रातिपदेला 
पाठ घेणाऱ्या शिष्याच्या विथेप्रमाणे अगदीं 
बारीक दिसत होती.” | 


१ सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिन: कुतः सुखपू । 
सुखार्थी वा लजेद्विद्यां विद्यार्थी वा सुखं लयजेतू ॥ 
उद्योग० ४०, ६.७, 

२ पाश्वालराजं पुपदे गृहीत्वा रणमू्धाने । पयीनयत 
भद्रं वः सा स्यात्मरमदाक्षिंणा ॥ आदि. १४०, ३, (ग, 
कृ. सुद्धां ) 

३ सा प्रकृत्येव तन्वडगी तृद्वियोगाआ्च कर्शिता । 
प्रतित्पाठशीलस्य विद्यवेव तलुतां गता ॥ सुन्दर० 
५९, ३ 


नुसती पोपटासारखीं पाठ करून ज्याला त्या . 


4 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


. वेदाचा विक्रय करणारे, वेदाला दूषर्णे लाव- 
णारे व वेद लिहिणारे नरकाला जातात असे 
एका ठिकाणीं सांगितठेळं आहे. मोठ मोठे यज्ञ 
जेव्हां होत तेव्हां न्नाह्मणांमर्ध्ये वादविवाद 
होत असत. ह्या वादांमध्ये पण लावीत असत. 
जनकाच्या सर्भंत बंदि नांवाच्या ब्राह्मणाने आ- 
पल्या पुष्कळ प्रतिपक्ष्यांचा पाडाव करून त्यांस 
जलसमाधि दिली." महाभारतांत अनेक ठिकाणीं 
पुष्कळ गूड़ प्रश्न घातळेळे आहेत. उदाहरणार्थ 
अष्टावक्र व बदि यांचा संवाद पहा. 

ब्राह्मण वगैरे सुशिक्षित लोक संस्कृत भाषा 
बोलत. परंतु प्राकृत भाषा- 
विद्या व ग्रन्थ. ही प्रचारांत होत्या. त्याच- 


प्रमाणे म्लेच्छ भाषांचीही माहिती होती. मा- 
रुति हणतो, जर एखाद्या ह्विजाप्रमाणे मी 
संस्कृत भाषा बोळूं लागलां तर मळा रावण 
समजून सीता भीति पावेल. “ 

शिक्षणाचे विषयांत चार वेद हे प्रधान होते. 
क्ग्वेदाच्या २१०००, यजुवेदाच्या १०१, 
सामवेदाच्या १०००, व अथवेवेदाच्या पांच 
शाखांचा उलेख केळा आहे.” वेदांशिवाय 
शतरुद्रिय (अनु० १६२. २२.), शतपथ ब्रा- 
ह्मण ( शान्ति २१९.१६.), आरण्यक, उप- 
निषदू ( बालकाण्ड ५ ५-१६ ) इत्यादिकांचा 
उल्लेख केलेला आहे. ब्रृहदारण्यकोपनिषदारचे 
शास्तिपर्वांत ( ९१९.२९४.) नांव आलें आहे, 
व कठोपनिषदांतीळ दोन “छोक शान्तिपर्वात 


१ वेदविक्रयिणश्रैव वेदानां चैव: दूषकाः । वेदानां 
लेखकाश्रैव ते वे निरयगामिन: ॥ अनु० २३. ७२- 

२ अनेनेव त्राह्मणा: शयश्चवांसो वादे जित्वा सलिले 
मजञिता; प्राकू । वन० १३४. २९२३. 


३ यदि वाचं प्रदास्यामि ह्रिजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावण मन्यमाना मां. सीता भीता भविष्याति ॥ सुन्दर. 
३०, १८; नायी म्लेच्छन्ति भाषाभिः । सभा० ६७, 

४ शान्ति« ३४३, ९७ व ९९, 


(२४७. १-४ ) घेतलेळे आहेत. कग्वेदाचा 
पदपाठ व क्रमपाठ यांचा उल्लेख अनेक वेळां 
केलेला आहे (अनु० ८९.९० ). क्रमपाठ 
प्रथम बाभ्रव्य गोत्रांतील पांचाळानें रचिला 
(शान्ति १४१. १०२). 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद- 

"२ ७-3. (4.4 

शास्त्र व ज्योतिःशास्त्र हीं वेदाचीं सहा अंगें 
आहेत. वेदांगांचा व त्यांच्या संख्येचा उल्लेख 
अनेक ठिकाणीं आलेला आहे. पाणिनीर्चे 
व्याकरण, त्यावरीळ कात्यायनाची वार्तिरकि, व्या 
डीचा 'संग्रह' नांवाचा ग्रंथ, व पतंजलीचे महा- 
भाष्य ह्या सर्वाचा उल्लेख उत्तरकाण्डांत केलेला 
दिसतो. ' निरुक्तार्चे नांव अनुश्यासनपर्वात 
(८५.९१) आले आहे. 

चार वेदांचे जे चार उपवेद-आयुर्वेद, घ- 
नुवेंद, गांधर्वेवेद व स्थापत्य (छाट 
0: ॥1८०18105 ) यांचा वारंवार उलेख 
येतो, पहिल्या दोहोंचा उल्लेख अनुक्रर्मे बाल- 
काण्ड ४५. ११ व ५५-१६ येथे केलेला 
आहे. आयुर्वेदाची आठ अंगें होती. हस्ति- 
सूत्र, अश्वसूच, रथसूत्र, धनुर्वेदसूत्र, यन्त्रसूत्र 
इत्यादि सूत्रग्रथांचा उलेख एका ठिकाणीं के- 
ठेला आहे.” 

षडदशनांचे विवेचन आह्ली पूर्वी केळेंच आहे. 
रामायणांचें नांव वनपवीत आलें आहे. 
पुराणाचा उल्लेख बहुधा एकवचनीं येतो.* 
बालकाण्ड प. २३; शास्तिग २० 25 

२ ससूत्रवृत्त्य्थपदं महा्थ ससंम्रहं सिध्यति वै 
कपीन्द्रः । न ह्यस्य कश्चित्सट्शो5स्ति शाक्षे वैशारदे 
छन्दगती तथैव ॥ उत्तर? ३६. ४५. 


३ आयुर्वेदस्तथाष्टांगो । सभा० ११.२४. 
४ सभा० ५.१२०-१२१. (ग. कृ. सुद्धा ) 
५ भ्राता सम गुणझ्छाध्यो बुद्धिसत्त्ववलान्वितः ॥ 


रामायणेडतिविख्यातः श्रीमान्वानरपुंगव:; ॥ वनपर्व 
१४७.११. 


६ अनु० २२,१२; शान्ति ११९,२१, 


भारतरामायणकालीन समाजास्थाति. 


४९ 


उल्लेख एका ठिकाणीं आ- 
ठेला आहे.' नाटकें, कथा, आरव्यायिका, 
कारिका, भाष्ये यांचा उल्लेख सभापवात 
(१११. ९५-९९ ग. कृ. सुद्धां ) आलेला 
आहे. 
_ पंचतंत्रांतील कथांनी सर्व जगभर प्रवास 
केल्यामुळें भरतखण्डाचें नांव जिकडे तिकडे 
झाळेळें आहे. अशा प्रकारच्या कथा महाभार- 
तांतही आहेत. व्याघ्र, मूषक, लांडगा, मुं- 
सुस व कोल्हा यांच्या मैत्रीच्या गोष्टीचा आ- 
दिपवीत ( १४२. २६ ग. कृ. १४०) उ 
छेख केळला आहे. एकीने वागल्यामुळें जा- 
ळ्यांत सांपडलेळे पक्षी जाळ्यासह कसे उडून 
गेळे व वाटेंत भांडल्यामुळें कसे पतन पावले 
ही गोष्ट विदुराने सांगितळेली आहे.' उ- 
द्योगपवोच्या १६० न्या अध्यायांत एका 
भोंदू मांजराची हकीकत दिलेली आहे 

चौसष्ट कांवरतीं गगीनें कांहींतरी ग्रन्थ 
लिहिला असावा असे दिसते.* आपस्तम्ज, रांख 
लिखित इत्यादि धर्मशास्त्रकारांची नावें अनुशा- 
सनपर्वांत ( अध्याय ६९ ) दिलेलीं आहेत 
काव्य अत्यंत उच्च देला पोंचळें होतं. रामा- 
यण व महाभारत हे दोन्ही ग्रन्थ उत्कृष्ट 
काव्याचे मासळे आहेत. रामायणांत रात्रीचं 
वणन ( बालकाण्ड २४ ), अरण्यांतील संक 
टांचें वणन ( अयोध्या २८ ), वर्षा व शरद 
या क्रतूंचें वणन ( किष्किन्धा. २८, १०) 
हीं सर्व वाचनीय आहेत. महाभारतांत समुद्राचे 

वर्णन केळें आहे तसें रामायणांत आहे.” 


७४% 1 

१ चायुश्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणस्रषिसंस्तुप्तम्‌ । वन० 
१९१.१६, 

२ उद्योग० ६४. 

२ चतुषःश्थंगमददात्कलाज्ञानं ममाद्भुतम्‌ । 
अनु १८.२८, 


४ नृत्यन्तमिव चोमौभिव॑ल्गन्तामिव वायुना ॥ 
9 


वायुपुराणाचा 


दोन्ही ग्रन्थांत उपमा व रूपक यांची रेळचेल 
आहे. परंतु उपमा साध्या आहेत. रामायणांत 
खस्थचमत्कारविषयक उपमा पुष्कळ आहेत. 
भारतीय युद्धावर यज्ञाचे रूपक केलेलं आहे 
ते वाचनीय आहे 
दोन्ही ग्रंथांत आलेल्या वृत्तांचे योग्य विवे 
चन करावयाचे हटलं तर एक ग्रन्थच होईल 
सब त्यांसंबधानें येथे कांहींच लिहीत नाहीं 
कृष्णात्रेयाने प्रथम वैद्यकशास्त्र एथ्वीवर 
र्ल आणिलें आत्रियानेंच चरक 
भेड, हारीत इंत्यादे सहा शिष्यांना 
आयुर्वेद प्रथम शिकविला असे चरकादि यन्थांत 
सांगितलेळें आहे. वात, पित्त, कफ ह्या तिहींचा 
उठ्लेख अनेक वेळां केलेला आहे. एका विषाने 
दुसऱ्या विषाचा प्रतीकार होतो अशी कल्पना 
होती. अंगांत मिनठेळें कालकट विष सपाचे 
दंशानं नाहींसे झाळं. मनाचा शरीरावर केवढा 
परिणाम होतो याची चांगली कल्पना होती. 
“मानसिक दुःखाने शरीरालाही ताप होतो; व त्या 
मानसिक दुःखाचं शमन झाले कीं शारीरिक ताप 
नाहींसा होतो.' 'रोग हे मनुष्याच्या पूर्वजन्मां- 
तील कर्मांची फळें होत.' “यक्त, छ्रीहा, आमा- 
हसन्तमिव फेनोघेः स्खलन्तं कन्दरेषु च । वनपर्व 
१६०४, २९९०२२; हसन्तमिव फेनोधेनत्यन्तामिव 
'चोर्मिमिः । युद्ध ४.११०. 
१ उद्योग, १४१. २८ पासून पुढें. 
२ कृष्णात्रेयाश्रिकित्सितम्‌ । शान्ति> २०१. २१ 
३ शान्ति> २१४. १६; शान्ति २४३. ८६. 
४ ततो$स्य दऱयमानस्य तदहिषं कालकूटकम्‌ । 
हत सर्पविषेणेव स्थावरं जंगमेन तु ॥ आदि० १२८. 
५७. (ग. कृ.) 
५ मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते । मानसं 
शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाम़िसिवाम्बुना । प्रशान्ते मानसे 
ह्यस्य शारीरमुपशाम्याते । वन० २, २६. 


६ कर्सजा हि मनुष्याणां रोगा नास्त्यत्न संशय: । 
वन० २०९, १४, 


६० 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


शय, पक्काराय इत्यादि पोटांतील भागांची नांवे 
आलीं आहेत. शिरोरोग, अक्षिरोग, दुंतशूल, 
जलोदर, ज्वर, विषूचिका, कुष्ट, अपस्मार, शिरे 
इत्यादि रोगांची नांवें दिलेलीं आहेत. झाडांना 
जीव आहे अशी कर्पना होती; कारण त्यांना 
सुख दुःख होतें व तोडल्यास तीं वाढतात. मांस 
हे अत्यंत शक्तिवघधक मानीत. जखमी झालेले, 
क्षीण, उन्हाने तापलेले, स्त्रीलंपट व मार्ग चाळून 
थकलेले ह्यांना मांसासारखे दुसरे कांहीं नाहीं 
असं सांगितलेलं आहे. रेशमाची राख तेलांत 
किंवा जुन्या तुपांत मिसळून जखमा बऱ्या 
करण्याकरितां मलम करीत. 
महाभारत व रामायण ह्या दोन्ही ग्रन्थांत 
जी ज्योतिःशास्त्रविषयक 
मा माहिती आहे तिचे संपूर्ण 
रीतीनं व समाधानपूर्वक विवेचन करणें झाल्यास 
एक मोठा ग्रन्थच लिहावा लागेल. रामायणांत 
बहुतेक नक्षत्रांची नांवें आहेत; कृत्तिकेत सहा 
तारा आहेत असे एका ठिकाणीं सांगितठेळें 
आहे. अनुशासन पर्वात १४ व ८९ ह्या 
अध्यायांत सवे नक्षत्रांची व त्यांच्या अधिष्ठाची 
देवतांची नांवें आहेत. परंतु अश्विनीपासून सुर- 
वात न करतां कृत्तिकेपासून केलेळी आहे. राहु 
व केतु ह्यांचाही उल्लेख अनेक ठिकाणीं केळेला 
आहे. सप्तर्षि व सपे ह्या दोन तारकापुऊ्जांचा 


१ वन० २१३. १५. 

२ शान्ति> २०४, ६. 

३ सुखदु:खयोश्व प्रहाच्छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीवं पद्यामि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते ॥ शान्ति० 
१८४, १७. 


४ क्षतक्षीणाभितत्तांनाम्‌ प्राम्यधर्मरतात्मनाम्‌ । 


 भ्रध्वना कर्शितानां च न मांसादरिद्यते परमू ॥ अनु- 
११६. ८, 


७ उद्याग० १५५,९, 


| केलेला आहे. चांद्रव्ष प्रचारांत होतं 
(> 4 ह केलेला २. डे 
सूयीवरील डागांचाही उल्लेख केलेला आहे. 
९, शेतकी, 
खाद्य व पेय या सद्राखालीं कोणतीं धान्ये 
वगरे होत असत ते आह्मी सांगितठेंच आहे. 
शेतकीचे महत्त्व चांगळें कळून चुकले होतें. 
शेतकीचा अवलंब केल्यास लोक सुखी व स- 
मद्ध होतात असें सभापवीत हटले आहे. 
राजा जनक स्वतां जमीन नांगरीत होता असते 
वणन केलेलें आहे.* नांगराला दोन किंवा 
अधिक बैल लावीत. एक बलवान्‌ बैल नांगराचे 
जूं वहात होता व दुसरा अल्पबल, कृश व 
सव शिरा बाहेर पडलेल्या असा असून मोठ्या 
कष्टाने जोखडाचा भार वहात होता.” शेतकी- . 
च्या कांही आउतांचीं नांवें कांहीं ठिकाणीं आ- 
लेलीं आहेत; फळ ( फाळ ), कुद्दाळ (कुदळ), 
लांगळ ( नांगर ) इत्यादि. 
गाई, हशी वगेरे जनावरांचे फार महत्त्व 
होते. राजे गाईंचे कळप पहाण्यास स्वतः जात 
असत व कोणी चोरी केली असतां समजावे हणून 
वासरांवर खुणा करून त्यांची खानेसुमारी करीत. 
हे सर्व दुर्योधन करीत असे असे वणेन केलेले 
आहे. हल्ींच्या प्रमाणेच गाईंना पवित्र मानण्यांत 


१ आदित्ये विमळे नीलं लक्ष्म लक्ष्मण ट्ऱ्यत्ते 
युंद० २२, ९ 

२ वा्तायां संश्रितस्तात लोकोड्यं सुखमेधते । सभा ० 
५.७९, ग. कृ. सुद्धा. 

२ तल्य लांगलहस्तस्य कृषतः क्षेत्रमण्डलमू । 
अयोध्या ११८,२८. 

४ एकस्तत्र बलोपेतो धुरमुद्रहते$धिकाम्‌ । अपरो5 


प्यबलप्राण: कृशो धमनिसंततः ॥ कृच्छादुद्रहते भारम्‌ 
वन. ९, ११-१२, 


५ वन० १०५७, २३, 
६ स्सारणे समयः प्राप्तो वर 


ि सानामपि चांकनम । 
वन० २ २५. त सोई! ददश स तदा गावो ह 


वो शतशो5थ सह- 
खरा: । अंकेलक्षेत्र ताः सर्वा ल 

या ढ 
वन ६४-६. क्षयामास पार्थिव: ॥ 


भारतरामायणकालीन ह प गी ती क क जती. ही १ 


"ऱ्ऱ्ऱ्स-----_--_--- 

ठेखनकला बरीच ऊर्मित दशेळा आली होती. 
वेद लिहिणारांबद्दळ किती कटाक्ष होता ह वर 
सांगितलेंच आहे. महाभारत हा ग्रन्थ प्रत्यक्ष 
श्रीगजाननाने लिहिला असे आदिपर्वत सांगि- 
तळेले आहे. मी लिहित असतां जर मजकुरा- 
साठीं मला एक क्षणभरही लेखणी थांबवावी 
लागली नाहीं तर मी लेखक होईन अपे श्री- 
| ह्मणतात. 


विणण्याचे कलेचा उल्लेख आदिपवोत के- 
2 


> 


ठेला आहे.' शंभर शंभर नावाडी ज्यांवर आहेत 
अशा पांचशे नावा गुहाजवळ होत्या, असे अयो- 
घ्याकाण्डांत (सर्ग ८४७. ८, ) सांगितठेडे 
आहे. त्याच काण्डांत ( सर्ग ६६ १6१019 
जांभळीच्या खांचा व वेत ह्यांनी केलेल्या तरा- 
फ्याचें वर्णन आहे. श्रीराम शुहाळा ह्मणतात, 
वल्हीं, सुकाण्या यांनीं युक्त, शुभ, सहज 
तरणारी, हढ, अशी नाव घांटाजवळ लवकर 
आण.' अयोध्याकाण्डाच्या ८९ व्या अध्या- 
यांत निरनिराळ्या प्रकारच्या नावांचे वर्णन 
आहे. कांहीं होड्यांत बस्तावयाला उत्तम जागा 
केठेळी असे व होड्यांवर पताका लाविलेल्या 
असत. तांबे, लोखंड, जस्त, शिसे, कांसे, 
पारा वगैरे धातूंचा उल्लेख आठेडा आहे. दारू- 
विक्‍ये, सोनार, परीट, शिंपी, नट, कोळी, 
कुभार इत्यादे घंदेवाल्या लोकांचा उल्लेख अ 
नेक ठिकाणी केलेला आहे. कोळ्याच्या गळाचा 
उल्लेख वनपवीत ( १९७.४५, ) आहे. निर- 
निराळ्या सुवासिक पदार्थाचा उल्लेख अनुशा- 

१ श्रत्वैत्माह वि्तेशो यादे मे ठेखनी क्षणमू । 
लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखको ह्यहमू ॥ आदि ० 
१-५७८ (ग. छू. सुद्धां) 

२ आदि० ३, १४४, (ग. क. सुद्धां) 

२ अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवती शुभामू्‌ । सुपर. 
तारां हढां तीर्थे शीध्रं नाबसुपाहर ॥ अयो० ५२, ६. 

डु ह (१६. २५.) पाऱ्याचा उल्लेख 


येत असे. गाईसारखे दुसरे धन नाहीं; गाईचे 
दर्शन, दान, श्रवण व कौर्वन हीं प्रशस्त असून 
सर्वे पापांचा नाश करणारीं आहेत; गाईचे मूत्र- 
पुरीष यांचा कंटाळा करुं नये; स्थावर जंगम 
जगत्‌ जिने व्यापिलेळें आहे व जी भूत व भविष्य 

किंवा कल्याण ) यांची माता आहे तिला 
शिरसा नमस्कार करितों. * गोमांस अत्यंत नि- 
पिद्ध होतें. 'जो मांसाचा विक्रय करण्यासाठीं 
गाईला मारील, किंवा निर्मर्याद होऊन भक्षण 
करील, किंवा गाईंचा घात करणाऱ्या पुरुषाला 
अनुमोदन देईल,-ते सर्व गाईंच्या अंगावर नि- 
तके केस आहेत तितकी वर्षे नरकांत जातील. २! 
टोळधाड येऊन. पिकांचें नुकसान होत असे. 

१०. व्यापार व धंदे. 

व्यापार, शेतको, व कारखान ह्यांच्या अ- 
भिवृद्धीचे काम वैशर्‍यांकडे होतें. व्यापारीळोक 
जमावाने प्रवास करीत. खोटी मापे वापरणा- 
ऱ्यांचा उल्लेख आलेला आहे. केश, विषे, व 
दूध यांचा विक्रम करणारे नरकांत जातात 
अशी कल्पना होती '. जबर व्याज घेणारे नर- 
कांत जातात व त्यांना किड्याचा जन्म प्राप्त 


अयेधवड २४ 


होतो असें सांगितलेले आहे.* 

१ गोभिस्तुल्यं न पड्यामे धने किंचिदिहाच्युत ॥ 
अनु. ५१.२६, कौर्तन श्रवणं दानं दर्शन चापि पार्थिव । 
गर्वा मरशस्यते वीर सर्वपापहर॑ शिवम्‌ ॥ गवां मूत्रपु- 
रीषस्य नोद्दिजेत कथंचन ॥ अनु. ७८.१७. यया 
सर्वमिदं व्याप्त जगत्स्थावरजंगभप्‌ । तां धेनु शिरसा 
वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ अनु०८०. १ ष्‌. 

२ विक्रयार्थ हि यो हिंस्याद भक्षयेद्रा निरंकुश: । 
वातयानं हि पुरुष ये$्नुमन्येयुरर्थिन: ॥... ... यावन्ति 
तेस्या रोमाणि तावद्रषांणि मजञाति ॥ अनु. ७४.३-४. 

२ शलभा इव संछाद्य मेदिंनीं संप्रतस्थिरे । कि- 
घ्किन्था० ४५. ३ 


- कने कूटमानैर्वणिजा पण्यं विक्रीणते तदा । आदि 
४, रे २ 


विकणे केशविक्रयिका राजन्विषविक्रयिकाश्व ये । क्षीर- 
काशैव ते वै निरयगामिन: ॥ अनु० २२, ७४, 
यक ६७३:. केलेला अ 


५र 


भारतरामायणकालीन समाजस्थिति. 


सनपवीत (९८.४२) केलेला आहे. त्यांत 
धूप, गुग्गुळ, राळ, सकी इत्यादि आहेत. 
बालकाण्डाच्या १९ व्या अध्यायात बर्‍याच 
घंद्यांची नांवें आठीं आहेत; मोजणी करणारे, 
सुतार, खणणारे, जंगळ तोडून साफ करणारे, 
घरांना चुना लावणारे, ढांकूड करवतणारे, 
इत्यादि, चित्रकलेचा उल्लेखही बरेच वेळां आ- 
लेला आहे. 'वस्त्रावर ज्याप्रमाणे चित्र काढावे 
असें एका ठिकाणीं ह्टलेळे आहे. 
११. किरकोळ. 
कृत, त्रेता, द्वापर व कलि अशीं चार युगं 
असून तीं धर्माचरणांत एका- 
युगपद्धति. पेक्षां एक कमी प्रतीची आहेत 
असा समज होता. आधुनिक तत्त्ववेत्त्यांच्या 
मताप्रमाणे जगाचे 'सुवर्णयुग' ( ए०]तटा] 
26) फार दूरच्या भविष्यकाळीं येणार्‌ आहे. 
प्राचीन आयच्या समजुतीप्रमाणे 'सुवणे युगे' 
भूतकाळी अनेक होऊन गेलीं, व भविष्यकाळींही 
होतीळ, परंतु आह्यी मात्र हढीं 'अयोयुगांत' 
( 1101 928) आहो. भारतीय युद्ध द्वापर व 
कलि यांचे संघींत झाळें. * वनपवॉच्या १४९- 
व्या अध्यायांत चारी युगांचे सविस्तर निरूपण 
आहे. त्याच पर्वाच्या १८८ व १९९ ह्याअ- 
घ्यायांत कलियुगांत पुढें काय होईल ते सांगि- 
तळे आहे. प्रत्येक युगांत विष्णूचा वर्ण बदलतो; 
कृतयुगांत श्वेत, त्रेतायुगांत पीत, ्वापरांत रक्त 
व कलियुगांत कृष्ण, कृतयुगांत तपश्चया, 
त्रेतायुगांत ज्ञान, द्वापरयुगांत दान श्रेष्ठ असें 
एका ठिकाणीं सांगितठेळें आहे.“ शान्तिपर्वाच्या 
१ पटे चित्रमिवार्पेतम्‌ । अनु> १६७. ४. 
२ अन्तरे चेव संप्राप्ते कलिद्रापरयोरभूत्‌ । समन्त- 


पंचके युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ आदि० २.१३.( ग. 
क. सुद्धां ) 
रेश्वत: कृतयुगे वर्ण: पीतश्रेतायुगे मतः । रक्ता 
दापरमासाद्य कृष्ण: कालियुगे तथा ॥वन० १८९. ३२. 
४ तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यक्ञ- 
मेवाहुदानमेकं कली युगे ॥ शांतिट २१२,२३८. 


२२९२ व्या अध्यायांत युगांची वर्षसंख्या दि- 
लेली आहे. चार हजार वर्षे हणजे कृतयृग व 
त्याची संघ्या व संध्यंश प्रत्येक चारशे वर्षे; 
त्रेतायुग २००० वेष व संध्या, संघ्यंश प्र- 
त्येकी ९०० वषे; द्वापरयुग २००० वर्षे व 
संध्या आणि संध्यंश प्रत्येकी २०० वेष; क- 
लियुग १००० वर्षे व संघ्या आणि संध्यंश 
प्रत्येकी १०० वष. हीं वर्षे देवांची समजावी 
असे प्राचीन ग्रंथकारांचें व टीकाकारांचे मत 
आहे ( मनुष्यांचें वर्षे झमणजे देवांचा दिवस. ). 
पाप्यांना शिक्षा देण्याचें काम यमाकडे 
सांपविळेळं आहे; तो त्यांना अनेक 
यम. प्रकारचे हाळ व. अपेष्टा नरकांत 
भोगावयास लावितो अशी कल्पना होती. उ” 
त्तरकाण्डाच्या २१ व्या सर्गात नरकांतीळ पी 
डांचे वणेन केलेलं आहे. त्यांत वैतरणी नदी 
व तापलेल्या वाळूचे तोबरे यांचा प्राधान्येकरून 
उल्लेख केलेला आहे. सावित्री यमाला हणते, 
यमराज | आपले दूत मनुष्यांना नेण्यासाठ 
येतात असं मी ऐकले आहे, तर आपण स्वतः 
कशासाठी आलां त्यावर यमाने उत्तर केर्ढे, 
हा सत्यवान्‌ धर्मशीळ, रूपवान व गुणयुर्क 
आहे; ह्याला माझ्या चाकरांनीं नेणे योग्य नार्ही 
हणून मी स्वतः आलो.> 
शुभ व अशुभ शकुनांच्या याद्या जा! 
गोजाग दिलेल्या आहेत. नारदा . 
शकुन. क्र 0 २०९०) 
शकुनांचे तीन वगे केलेले आहेत; 


3 चत्वार्‍्याहु: सहखाणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यंशश्व तथाविधः ॥ इतरे्ड 
ससंध्येषु संध्यंशेपु ततल्िपु । एकपादेन हीयन्ते सई" 
ख्ाणि शतानि च ॥ शान्ति २२३२.२०-२१. 


२ श्र्यते भगवन्दूतास्तव|गच्छरिति मानवान्‌ । नेर्छ॑ 
>>. 9) 
किळ भवान्कस्मादागतो5सि स्वयं प्रभो ॥ अयं च धर्म 


सयुक्ती €ूपवान्गुणसंयुत: । नाहो मत्पुरपेनेतुमतोस्मि 
स्वयमागत: वन० २९७.१६. 


4 


दैव, अन्तरिक्ष व पार्थिवे. जल्पूर्ण कुम्भ, ब्राह्मण 
व गाई यांचें दर्शन हे शुभ शकन सांगितठेळे 
आहेते. अरण्यकाण्डाच्या २३ व्या अध्यायांत 


__ खालील अगरुभ शकुन दिलेले आहेत:--रक्तवण 


जल, सूयाचे खळे, ध्वजावर गिधाड बसणे 
लांडग्यांचे ओरडणे, सूये किंवा चन्द्र यांना 
अकाला ग्रहण (£), उल्कापात, भकम्प, आवाज 
सण, बाहुस्फुरण इत्यादि. वनपव॑ १७९. 
विराटपवे १९ व ४९, उद्योगपर्व ४ ह्या 
ठिकाणीं शकुनांच्या लांबच लांब याया आहेत 
दोन्ही ग्रन्थांत विशेषतः महाभारतांत फल- 
ज्योतिषविषयक वाक्यें अ- 

फलज्योतिष. नेक आहेत. कोणत्याही 
महत्त्वाच्या कामाला ग्रहस्थिति अनुकूळ असल्या- 
शिवाय सुरवात करीत नसत. पुनवेसु नक्षत्री, 
पांच ग्रह उच्च असतां, क्कलय़ीं चंद्रगुरुयोग 
झाला असतां राम जन्मास आले असं सांगितलेलं 
आहे. सूर्य, मंगळ व राहु या पाप ग्रहांनी 
माझं ( जन्म) नक्षत्र आक्रमिळें आहे असे 
एका ठिकाणीं हटले आहे. चंद्रपुष्ययोग 
फार शुभ मानला जात असे. ग्रहांची स्थिति 
राशावर न सांगतां नक्षत्रांवर सांगण्याचा परि- 
पाठ फार होता. भीष्मपर्वाच्या तिसऱ्या अध्या- 
यात अशा रीतीने ग्रहस्थितीचें बरेंच वर्णन आहे 


१ उत्पातांश्रिविधान्प्राह नारदो भगवानषिः॥ दिव्यां- 
वेवान्तरीक्षांश्न पार्थिवांश्न पितामह । सभा ४६, ७-- 
(ग. कू. सुद्धां ) 

युध्यतः सह देवेस्ते शुभं भवतु मंगलम । पूर्ण- 
$म्भो द्विजो गावो यच्चान्यत्किचिदुत्तमम्‌॥ आदि.२१.३२ 


भारतरामायणकालीन. समाजस्थिति. 


५६र 


स्वप्ने हीं भविष्यसूचक आहेत असे मानीत. 
. सुन्दरकाण्डाच्या २७ व्या अध्या- 
यांत हजामत केलेला व तेलाने मा- 
खलेला असा रावण स्वस्नांत दिसला, असे वर्णन 
आहे. “शास्त्रांत ज्याचें दर्शन निषिद्ध केळे 
आहे असा वानर आज मी स्वप्नांत पाहिला 
रामाचे कल्याण असो' असे एका ठिकाणीं झट- 
लेळें आहे 
शरीराच्या निरनिराळ्या अवयवांवर असणा- 
साम क हत्या रेषांवरून मनुष्यांचे शुमाझुभ 
भविष्य वतेवीत असत. स्त्रियां 
संबन्धाने अशा प्रकारच्या खुणांचें वर्णन युद्ध- 
काण्डाच्या ४८ व्या अध्यायांत केलेलें आहे. 
१२, उपसंहार, 
येणेप्रमाणे प्राचीन आयांच्या समाजस्थि- 
तीचे चित्र रेखाटण्याचा आह्मी प्रयत्न केला 
आहे. हें चित्र जर पुसटपुसट उठळें असेल व 
जर त्यांतील रंग खुलून दिसत नसतील तर तो 
चित्रकाराचा दोष आहे, मूळ वस्तूचा नव्हे 
कांहीं निवडक विषय घेऊन आहझ्ी त्रोटक 
विवेचन केळें आहे. संपूर्ण विषयांवर विस्तृत 
विवेचन केल्यास हजारो पानांचा ग्रन्थ होईल 
महाभारत हा ग्रंथ सवेज्ञानसंग्राहक आहे 
येथें आहे तेंच दुसरीकडे सांपडेल, जे ह्या 
ग्रन्थांत नाहीं ते कोठेही सांपडणार नाहीं.' 
असं जे महाभारतांत झटलेळें आहे ती कांही 
निवळ दुर्पाक्ति नव्हे. अशा ह्या अमूल्य ग्रंथांत 
व रामायणांत ज कांहीं आमच्या अल्पबुद्धीला 
महत्त्वाचे वाटल ते सवे प्राचीन ग्रंथांच्या आभि 


रः २ नक्षेत्रे५दितिदेवत्ये स्वोचसंस्थेषु पंचसु । प्रहेपु | मान्यांना सप्रेम अपण केळें आहे 


ढभ वाक्‍्पताविन्दुना सह ॥ बाळ १८.९ 


33 0९९ 


डू वष्व्यं च मे राम नक्षत्रं दारणेग्रहे: । आवेद 
पन्ति देवज्ञा: पूर्यागांरकराहुभि: ॥ अयोध्या ४. १८ 


। 
| 
| 
| 


१ स्वप्नो समयायं विकृतोड्य दृष्ट: शाखामृग 
शाक्ञगणेनिंषिद्ध: । स्वस्त्यस्तु रामाय ॥ सुन्दर.२२.९४ 
१ यदिहास्ति तद्न्यत्न यन्नहास्ति न तत्कचित्‌ । 


